( २७४ ) 


करून, त्यांत एका कलमांत तर डोईपट्टीचा कर घेऊं नये ह्मणून एक अट त्याजक- 
ड्रून कबूल करून घेतली. ह्या तहनाम्याच्या मथाळ्यावरूनच उघड दिसतें कां, ञा- 
जपर्येत रजपूतलोकांस, आपलेवर श्रेष्ठ कोणी नाहीं व मुसलमान बादशाहीपेक्षां आपलें 
मदद व वजन फार जास्त आहे असा जो अभिमान असे, तो सर्व ते विसरून जाऊन, 
केवळ दिल्लीच्या दरबारांत आपला प्रवेश व्हावा व तेथें आपलें वजन व मान राहावा 
या गोष्टीचे ते भुकेले होऊन, व त्याप्रमाणें त्यांगीं बादशहास विनंत्या करून, त्या- 
जकड्टडन मनसबी आणि फमान मिळविठे, राण्याबरोबर तरी बादशाहाने इतक्या अ- 
टींचा तह कबूल केला याचें कारण, खुद्द राणा व इतर रजपूत संस्थाने जबरदस्त होऊन 
बादशाहाला डोईजड झालीं होतीं, तेव्हां, अद्या कचाट्यांतून आपली अन्रू व नांब 
कायम राहावें हणून, अनायासें आपल्याकडे येऊन तहाचें बोलणें लावणाऱ्या रा- 
ण्याचीं हणणीं व त्याच्या अटी, हीं बादशाहाने सर्व कबूळ केलीं. अजितसिंगाचें 
जे बर्सन घडले त्यावरून पाहतां असं दिसतें कीं, कित्येक लोभी व लब्धप्रतिष्ठ रजपु- 
तांस, सर्व मानसन्मान, दातृत्व आणि आदरसत्काराचा उगम किवा झरा काय तो 
बादशहाचे दरबारच आहे, असं वाटत असे. आणि, या समजावर ते आपला 
जात्यभिमान सोडून बादश्याहाकडे मिळाले व त्यानें दिलेल्या मोठमोठ्या पदव्या खी- 
कारून, मेवाड वगेरे ठिकाणचे राजांच्या बरोबरीचे आपण झालों, असागर्व ते 
वाहूं लागळे, बादशाहाने दिलेळे अधिकार व पदव्या आपल्याकडे आल्यावर 
आपण मेवाडच्या राण्याचे अगदीं बरोबरीचे, किंबदुना त्याचेपेक्षां जास योग्यतेचे 
झालों, असें अजितसिंगासारख्यांस वाटूं लागलें; परंतु त्यांत कांहीं मोठेपणा नव्हताच. 
अधिकार व संपत्ति हीं जरी राण्याच्या बरोबरीची झाली तरी, मेवाडच्या राण्याचें 


भन ल्न रट“ शशश ११ ?२३?0?0?शी? 0)” तीण न-.-> >>> «>> 


“याचप्रमाणे, सिन्सिनी येथील जयाच्या वेळीं बाललेल्या १००८० स्वारांना पांच पांच घोड्यांची पर 
“« वानगीही वचनाप्रमाणे मिळाली पाहिजे, 

“ ६०.-तीन कोटी दाम, हणजे, दोन कोटी दाम तहनाम्यांत कंबळ केल्याप्रमाणे व एक 
“ कोटी दाम दक्षिणेतील फौजेच्या पगाराबद्दह, असे इनाम आपण मला द्यावयाचे; पैकीं दोन 
“< कोटींची मळा आतांच्या आतांच जरूर आहे व याबद्दल सिरोही प्रांत देण्याचें वादश्ाहांनीं कबूल 
“ केल्याप्रमाणे तो माझे ताब्यांत द्यावा, 

“ ११.-आणखी मठा इंडर, केक्री, मांडेळ, ञिहाजञपुर, मालपू्र, व दुसरा एंक असे महाळ 
“ ज्ञास्त मिळावे, 


-**_>:-॥॥*>---५ टाप“ नट बट“ 


१, थाळीस दामांचा एक रुपया, यावरून, वरील तीन कोटींचें इनाम हाणज्ञे साडेसात लाख 
रुपय होतात. 
२. याचें नांव शाह उडन गेल्यामुळें वाचावयास येत नाहीं, 





( २७५ ) 


स्वातंत्र्य, त्याचा जात्यमिमान आणि त्याची करारी हीं, बादशाहाने दिठेल्या उसन्या 
मोठेपणानें व बादद्याहाचें अंकित होऊन राहण्याने आपल्या अंगीं येत नाहींत, हें 
अजितसिंगासारखे लोक समजत नव्हते, असें वाटतें. आअजितसिंगाप्रमाणेंच आणखी 
कित्येक लब्धप्रतिष्ठ रजपूत संस्थानिक बादशाहाला मिळाले, व बादशाहानेंही मेवाड 
वगेरे बलिष्ठ रजपूत राजांचा वचक बाळगून,*त्या फितूरी रजपुतांस आपल्या आश्न- 
यास ठेवून घेतलें; तथापि, दिवसेंदिवस बादशाहीचा बोज आणि शक्ति क्षीण होत 
चाललीं होतीं, तीं कांडी पुढें सांवरलीं नाहींत. 

अजितसिंगानें यद्यपि आपल्या जातीस बट्टा लावण्यासारखें आपल्या बरोबरीच्या 
दोघां मित्रांशी विश्वासघाताचें वर्तन केलें ब झालेला राजत्रयाचा तहनामा मोडला; 
तथापि, ती वेळ उमजून, राण्याने बादशाहाशीं केलेल्या नवीन तहनाम्यांत, हिंदु- 
लोकांच्या धामिक सख्वातंत्र्याविषयींच्या व डोईपट्टी सोडविण्याविषयींच्या ज्या अटी 
घातल्या, तेणेंकरून, हिंदुलोकांवरचा एकंदर जुळूम कमी झाला. हा त्या वाईट 
कृत्यांत फायदा झाला असें ह्मणावें लागते. व हें सर्व, वर लिहिल्याप्रमाणे, बादशा- 
हीच्या निबेलत्वाने आणि अशक्तपणानें झालें, दिवसेंदिवस बादशाहीला उतरती कळा 
लागली; व रजपुतांचा वरचढपणा हिंदुस्थानांत विशेष दिसू लागला. दक्षिणेकडे 
मराठ्यांचा अम्मल वाढून, त्यांचा शाहूराजा साताऱ्यास राज्य करूं लागला. मरा- 
व्यांनीं, काबीज केलेल्या मुलखांत चोथाई व सरदेशमुखी या नांवाचे कर चाळू केले; 
आणि, याचप्रमाणे, तिकडे चमेलनदीचे कांठीं जाट नांवाचे लोक उठून, त्यांणींही 
आपलें स्वतंत्र राज्य स्थापन करून, बादशाहीला प्रतिबद्धक असें मुळूखगिरीचें काम 
चालविले. राण्यानें केलेल्या वरील तहांत सिन्सिनी येथील विजयाचा जो संबंध 
आला आहे त्या जयानंतर पुढें कांहीं दिवसांनीं भरतपूर येथें दंगा झाला, तो दंगा 
या जाट लोकांनींच करून भरतपूर शहर काबीज केलें; ब तीच त्यांगीं आपली 
राजधानी केली, 


राणा उमरावसिंग याचे कारकीर्दीत वरील तहाचे कृत्यच रोबटचे होतें. हणजे, 
ह्या तहापेक्षां विशोष महत्वाचे असं कृत्य कांही पुढें घडलें नाहीं. राणा उमराव हा 
इ० स० १७१६ मध्ये मरण पावला. या राण्यानें आपले पश्चात्‌ आपली चांगली कीतिव 
नांव राखिले, तो मोठा चपल, स्वकार्यदक्ष आणि थोर मनाचा होता. त्यानें आपला 
देश. ऊजिताबस्थेस आणण्याचा होईल तितका प्रयत्न करून, त्यानें आपला अभिमान 
व आपलें वजन हीं अखेरपर्यंत पूर्णपणें राखिलीं, त्या वेळीं चोहोंकडे बळबलपुरी फार 
माजठी होती. तथापि, राणा उमरावसिंग यानें आपल्या राष्ट्राचा बोज उत्तम रीतीनें 
कायम ठेविला, योवरून तो चांगला राज्यकुशल होता, यांत संशय नाहीं, त्यानें 


( २७६ ) 


शेतकीला विशेष उत्तेजन देऊन, कित्येक कलाकोडाल्याच्या कारखान्यांचे उत्तमरीतीनें 
संरक्षण केलें. त्याच्या वेळचे कित्येक कोरींव संभ आहेत, त्यांवरून त्या वेळच्या 
कौशल्याचे चांगलें दर्शन होते. राणा उमरावसिंगाचे कारकीर्दीस रजपूत भाट फार 
चांगलें मानतात, ब त्याच्या नांवाला सन्मान देतात. मेवाडचें राज्य, राणा उमरा- 
वर्सिंग यांचे मागून बसलेल्या राजपुत्राचे कारकीर्दीपर्यंत कांही कोणत्याही अंशांनी 
खालावलें नव्हते, असें रजपूत समजतात, राणा उमरावर्सिंग याचे मागून संग्राम- 
सिंग हा मेवाडचा राणा झाला, 


राणा संप्रामसिंग. 
राणा संग्रामसिंग.---मोंगलबादश्ाहवीतील अब्यवस्था,---दक्षिण हैदराबाद येथें निजञाम-उठू-मुल्क 
याजकडन राज्यस्थापन,---फिरोखक्लीर बादशाहाचा खून,---डोईपट्टीच्या कराचे उच्चाटन,--- 
दिल्लीस महंमदक्षाह बादक्ाहाचें तख्तारोहण,---सादतखान अयोध्या घेतो.---डोईपट्टीच्या 
कराचें पुनः स्थापन,--मेवाडची कारकीर्दै,--राणा संम्रामसिंगाचा मत्यु.--त्याचे कारकी- 
दीतल्या कांहीं गोष्टी.---दुसरा जगत्सिंग राणा मेवाडच्या गादीवर बसतो.---मभेवाड, मारवाड 
आणि अजमीर येथील राक्ञांचा तह.-_-मराद्यांचा हिंदुस्थानांत प्रवेश व त्यांचें माळवा व गुजराथ 
या प्रांतांत राड्यस्थापन,-_नादिरश्ाहाची हिंदुस्थानावर खारी,--दिळी येथीठ ठट.--राज- 
पुतान्याची स्थिति.--मेवाडची हद्द.--रञपूत राजांचे तहनामे आणि मित्रत्.--मेवाडावर 
बाजीराव पेक्नन्याची स्वारी.---व्याचा वार्षिक खंडणी घेण्याचा ठराव.---अञमीरच्या गादीवर 
माधवसिंगाळा बसविण्याविषयीं वाद,---राजमहाठ येथील लढाई.--राण्याचा पराब्रय.-__मल्हा- 
रराव होळकरावरोबर त्याचा एकोपा,---अजञमीरचा राना इसरीसिंग (ईश्वरीसिंह) याचा विषप्रा- 
शनानें आत्मघात ,--राण्याचा मृत्यु.----याचे गुणखभाववर्णन, 
उदेपुरच्या गादीवर संम्रामतिंग हा राणा झाला, या नांवाचाच एक राणा पूर्वी 
होऊन गेला असून, मोंगलांशीं त्याचें कें वैर होतें. मोंगल बादशाहींतील अखेरचा 
राजपुरुष, ज्यापुढें हिंदुस्थानांत पुनः बादशाह हणून झाला नाहीं, असा जो महंम- 
दशाह तो आणि राणा संप्रामर्तिंग हे सरासरी बरोबरच, आपआपल्या राज्यावर 
आले, राणा संम्रामसिंगाची कारकीर्द इ० स० १७१६ पासून इ० स० १७३४ 
पर्येत होती. तितक्‍या काळांत दिल्लीच्या बादशाहीमध्यें अत्यंत अव्यवस्था होऊन, 
मोंगळू राज्याचे अगदीं तुकडे तुकडे झाले ! जिकडे तिकडे खतंत्र राजे होऊन, 
कोणीच कोणाचा ताबेदार नाहीं, असें होऊन गेलें, ह्यामध्ये मुसलमान, मराठे व 
रजपूत ह्या तिन्ही जातींतील राजे आपापला कारभार खतंत्रपणेंच पाहूं लागले, ह्या- 
प्रमांणे, मुख्य बादशाही दक्ष तुटला जाऊन, त्यापासून अनेक ल्हान लहान राज्यरूप 
निरनिराळीं रोपे व कोम फुटून, त्यांचें एक मोठें थोरळें झांपच झालें. हिंदुस्थानतां 


( २७७ ) 


सार्वभौस राजा कोणीच नाहींसा होऊन, जो तो आपल्यास खतंत्र द्ाणवूं लागला, 

परंतु ही स्थितिही फार दिवस टिकली नाहीं. जो तो आपण खतंत्र, आपण स्वतंत्र, 

असें हणतां झणतां, सर्वजण एका शतकाचे आंतच, एका अगदीं दूरच्या देशाचे 

लोकांच्या ताब्यांत जाऊन पडले ! हे अतिदूरदेशचे लोक कोण १ हें कांहीं वेगळें 

सांगावयास नकोच. इंग्रजांनीं अल्पावकाशांत आणि युक्तियुक्तीनें हा सर्व देश आपल्या 

स्वाधीन करून घेतला, बंंगाल्यांतील सर्व राज्ये बुड्डून गेलीं; आणि अयोध्या व 
दक्षिण हेदराबाद येथील राज्ये अगदीं जर्जर झालीं, तीं राज्ये मूळचीं तरी चांगल्या 
मागोनें स्थापन झालीं होतीं असें नाहींच. कोणीं बंडे आणि पुंडावीं करून राज्ये 
स्थापन केलीं; कोणी आपल्या धन्यांशींच कृतभ़ होऊन व त्यांजबर उठून आणि 
त्यांचीं राज्यें किंवा राज्यमाग बळकावून आपणच राजे झाले होते. मराठ्यांचे राज्या- 
ची गोष्ट अगदींच वेगळी होती. त्यांचें साहस व उत्साह हीं कांहीं विलक्षणच होतीं. 
ते स्वतः निरक्षर व अगदीं नांगऱ्ये असतां, त्यांनीं मोठमोटीं राज्ये कमाविलीं, द्दी 
गोष्ट फारच आश्चर्ये करण्यासारखी आहे ! त्यांचीं मूळचीं हत्यारें ह्मणजे केवळ विळे 
व कोयते असतां, ते पुढें मोठे तखारबहाद्दर असे शूर व लढवय्ये बनले, ते नांगर 
चालविणारे, किंबा कोठें चावडीवर बसून अडाणीपणाचें पाटिळकीचें वतन हांकणारे 
अथबा चौघुले असे केवळ हलके ग्रामाधिकारी लोक असतांना, त्यांच्यांतूनच मोठ- 
मोठे रणवीर, सरदार, सुभेदार, ब किलेदार किंवा पागेदार निघाले, त्यांच्यांत धन- 
गर हणजे शोळ्या मेंढ्या हांकणारे व गुरें वळणारे कुणबी लोक असून ते राजे झाले; 
आणि कुळकर्णी व भटमिक्षुक असे जे ब्राह्मण ते मोठे शहाणे कारभारी, फडणीस, 

बकील व सुत्सही बनले, ही सर्व फेरबदल केवळ काळानें आणि त्या वेळच्या अति- 
शय जुलमानं झाली, असें त्या काळचा इतिहास लक्ष्यपूर्वक वाचला हणजे समजून 
येतें. हे सर्व खपराक्रमी लोक स्वार्थ सोडून परस्परांशी जरा मिळून मिसळून बागते 
व रयतेच्या हितावर व स्वास्थ्यावर नजर देऊन त्याप्रमाणें आपला वर्तनक्रम ठेवते, 
तर, त्यांस जें जन्मादारभ्य हें महान्‌ वेभब व स्वातंत्र्य मिळालें होतें तें, बहुत काळ- | 
प्येत अब्राधित आणि अप्रतिबद्ध टिकून, त्यांचं राज्यमंदिर ढांसळून त्याची माती'. 
होतीना, मराठी राज्याचा मूळ संस्थापक छ्िवाजीमहाराज यानें, प्रथमतः, औरंग- 
जेब बादशाहाचे कबजांतून मुळूख हिसकून घेऊन आपलें राज्य स्थापन केलें, त्या 
राज्याचेंच पुढें नीट रीतीनें रक्षण झालें असतें व शिवाजीमहाराजांचे पुढील राज्य- 
कत्योमध्यें शिवाजीमहाराजांप्रमाणेंच सभ्यता, साघेपणा, प्रजाहिततत्परता आणि 
अनुन्माद हीं राहिलीं असतीं, तर मराठी राज्यासारखें *खंबीर व भक्कम राज्य हिंद्रुस्था- 
नांत दुसरें कोणतेही झाळें नसतें. परंतु तसें झालें नाही. लांच्यांतीळ प्रथेकाळा 


( २७८ ) 


स्वार्थबुद्धि उत्पन्न होऊन, चक्रवर्तोराज्यस्थापनेचा मूळचा हेतु एकीकडेच राहिला; 
ब प्रार्धवशेकरून जो राज्ययोग आला होता त्याला मोठा धक्का बसला. राज्यकते 
व राज्याधिकारी उन्मत्त, मत्सरी व नीच बुद्धीचे होत जाऊन, त्यांनीं आपला नाश 
करून घेतला. अश्या प्रकारचें उदाहरण जगाचे इतिहासांत येवढेंच आहे असें नाही, 
जगाचा इतिहास आपल्याला अशा प्रकारच्या पतनोन्नति शतशः: दाखवितो व सांगतो. 
मनुष्याला अधिकारवेभव प्राप्त झाल्यानंतर त्याची पूर्वस्थिति कायम राहून, तिचें 
त्याला स्मरण राहील, अशी गोष्ट होणें असंभाव्यच आहे. व'त्या असंभांब्यतेमुळेंच 
हे असे पुढील अहिताचे ब खेदकारक परिणाम घडलेले आपण पाहतों ! मराठ्यांचा 
इतिहास पाहिला असतां, मनुष्यस्वमावांत अधिकारवेभवाचे संबंधानें कसकसे फेरफार 
होतात, हे स्पष्टपणें कळून येण्यासारखे आहे. त्यांच्यांमध्यें पहिल्यानें जो उत्साह आणि 
अद्भत किंवा शक्तिब्राह्य कृत्यं करण्याची प्रवृत्ति होती, ती पुढ पुढें नष्ट होऊन, ते 
केबळ चैनी त सुखोपभोगी बनले, त्यांचं पहिलं ओदार्य, न्यायानुर्वातत्बे आणि 
शौर्यभक्ति हीं नष्टप्राय होऊन, ते अत्यंत कृपण, लुटारू व भ्याड असे होत चालले. 
ते अल्पसंतुष्ट राहून, महाराष्ट्रांतल्या महाराष्ट्रातच जर आपलं राज्य दृढ करून असते, 
तर कदाचित्‌ त्यांचें राज्य जितके दिवस टिकलें त्याचेपेक्षां ज्यास दिवस टिकले 
असतें, परंतु, मनुष्याची महत्वाकांक्षा फार मोठी असल्यामुळें, त्याचे पोटीं जीं संकटे 
ब आपत्ति येतात तीं पुढें त्याला निमूटपणे भोगावी लागतात, हा . सृष्टिक्रमच आहे. 
ब, त्याप्रमाणेंच, मराठ्यांनाही पुढें त्यांच्या फाजील महत्वाकांक्षेचें कडू फळ मिळालें; 
त्यांत कांहीं अपूर्व असं घडलें नाहींच, त्यांनीं आपला अम्मल दक्षिणेकडे बसविल्या- 
नंतर उत्तरेकडे रोख फिरविला, व तिकडील राज्यें व संस्थानें काबीज करण्यास 
सुरुवात केली. मराठी राज्याचा उदय केवळ परधर्मी जे मोंगल बादशाह त्यांच्या 
जुलमामुळें झाला; हीच गोष्ट मूळाशीं असलेली दिसेल, तेव्हां, अश्या प्रसंगीं झटले 
हाणजे मराठ्यांनी आपल्या हिंदुधमांचे जेवढे लोक असतील तेवढ्यांशीं मिळून 
मिसळून, त्या विधर्मी बादशाहीच्यामार्गे लागावयाचें होतें, हा मुख्य पक्ष, परंतु तसें 
कांहीं न करितां, उत्तरेकडे गेल्यावर, तिकडील रजपूत राजे जरी त्यांचे देशबंधु 
ब एक धर्माचे होते, तरी, त्यांसही पादाक्रांत करण्याच्या मसलती त्यांनीं केल्या; 
व त्यांशीं झुंजण्यांत त्यांनीं आपल्या शौयाचा व उत्साहाचा व्यर्थ व्यय केला, असें 
झणावें लागतें. रजपूत आणि मराठे दे दोघेही एक धमाचे व एकाच देद्यांतील 
असून, , त्यांनीं उभयतांनीं जर एकवाक्यतेनें आपली हिंडुपदबादशाही स्थापण्याचे 
मनांत आणिलें असतें तर, त्यांचा तो हेतु सहज सिद्धीस जाण्यासारखा तो काळ होता, 
यांत संशय नाहीं. मोंगल बादशाहीचें उत्पाटन करण्याकडे रजपूत राजांचें लक्ष्य 


( २७९ ) 


फार लागलें असून, त्यांत मेवाडचे राणे हे अगदीं अग्रेसर होते. इतके दिवस 
हिंडुलोकांनीं परधर्मी राजांचे अमलांत आपले दिवस काढून, तज्जन्य अलेक अपमान 
ब दुःखे सोशिलीं, त्या सबोचें उट्टे काढण्यास ब आपल्या देशचें राज्य आपण परत 
घेण्यास हा काळ फार चांगला होता. परंतु, मराठ्यांना जात्यमिमान व देशाभिमान 
असावा तसा नसल्यामुळें, त्यांना त्या सुसंघीचा फायदा करून घेतां आला नाहीं ! 
दुसऱ्या प्रांतांतील लोक हणजे ते परकीय लोक, अशी त्यांची ससजूत असे; व 
त्यामुळें रजपुतांशीं ते कधींच एकदिल झाले नाहींत, आपलें बळ कसें वाढवावें व 
आपल्या देद्यांतील लोकांस असें अनुकूळ करून घ्यावें, हें त्यांस स्वघमंबंधुप्नीति 
नसल्यामुळें, मुळींच सुचले नाहीं, इतकेंच नव्हे; तर, जे एकत्र होते त्यांच्यांमध्येंही 
परस्परांविषयीं मत्सर उत्पन्न होऊन, पुढें फुटाफूट आणि फाटाफाट झाली, व त्यांच्याही 
राज्याचा अखेरीस नायनाट झाला ! हीसर्व हकीकत यापुढें हळू हळू वाचकांस कळेलच, 
सारांश, दिल्लीच्या बादशाहीवर रजपुतांशिवाय मराठे हे उठले खरे; परंतु त्यांच्या 
राज्याला चांगलें नांब मिळून, त्या राज्यामध्ये लोकांची आबादानी व व्यापारव्यवहा- 
राची सुयेत्रता वगेरे ज्या गोष्टी होणें अवश्य होत्या त्या होण्यास अवकाशच झाला 
नाहीं; व, इतक्यांत, भलतेच लोक येऊन, त्यांच्या हातांत त्यांची सर्व सत्ता व सर्व 
अधिकार अचूक जाऊन पडल्यामुळें, हिंदुपदबादशाहीची कल्पना कोणास सुचते 
न सुचते तों त्या कल्पनेचाच अंकुर मूळाशीं खुडला गेला ! असो. 


फिरोखशीर बादशाहाचें रजपुतानीबरोबर लम झाल्यामुळें त्याला एकप्रकारे 
रजपुतांचा पाठिंबा होता, ब त्यानें आपल्यावरील सय्यदबांधवांचें वजन कमी कर- 
ण्याकरितां, पूर्वभागांत सांगितल्याप्रमाणें, इनायत-डउल्ला यास आपला वजीर केलें. 
परंतु त्या वजीरानें जेजिया (डोईपट्टी) कर बसविल्यामुळे, रजपुत लोक मात्क्यान्‌ 
बिथरून जाऊन, त्यांनीं त्याचा पक्ष सोडल्यासारखेंच केलें, बादशाहाच्या राणीचा 
बाप राजा अजितसिंग राठोड यानें जेव्हां बघितलें कीं, बादशाह हा आपलें कांहीं 
न ऐकतां, वजीरा'े दुष्ट मसलतीप्रमाणेंच चालतो; तेव्हां, त्यानेही त्याचे बद्दलचा 
अभिमान सोडला. याच वेळीं, पुढें ज्याणें दक्षिणेकडे हैदराबादेस आपलें ख्तंत्र 
राज्य स्थापन केलें, तो निजाम-उल-मुल्क, हा मरादाबाद येथें सुभेदार होता; 
त्याला सय्यदांनीं दिलीस बोलावून आणून, माळव्याचा अधिकार देण्याचें त्यास 
अभिबचन दिलें; ब त्याच्या साह्यात दहाहजार मराठ्यांची कुमक. देऊन, त्यास 
एकदम बादशाहाचे बाड्यावर पाठविलें, त्या वेळीं मराठे हे अतिशय प्रबळ अस- 
ल्यामुळें ते वाटेळ त्यास राज्यावरून काढून, त्यांच्या न्म्जीस येईल त्याला ' गादीवर 


बसविण्यास समथ होते, त्यांनीं राजवाड्याळा वेढा घाळून, बाहेर, फिरोलज्ञीर बाद- 
रा इ० ३६ 


( २८० ) 


शाहाला पदच्युत केलें, ह्मणून द्वाही फिरविळी, फिरोखशीर याला कोणाचाच 
आश्रय व पाठिंबा नाहींसारखा झाला. तरी, त्याचे वाळी व साह्यकर्ते असे अँभर 
ब खुंदी येथील ठाकूर होते. त्यांच्या मसलतीनें व मदतीनें बादशाह धीरानें समरांत 
उभा राहिला असता, तर त्यांचेही मनांत बादशाहाचे पक्षाने सय्यद, निजाम-उल- 
मुल्क व मराठे यांचा समाचार ध्यावचें फार होतें. परंतु, तो स्वतः अत्यंत भीरू 
व अविश्वासी असल्यामुळे, त्यानें आपल्या राजमहालाचे बाहेर पडण्याचेंच मुळीं 
नाकारून, आपल्या साह्यकत्यांची भेटही घेतली नाहीं, व मसलतही ऐकिली नाहीं. 
आणि, केवळ, आपले दुस्मान काय करतील ते करोत असं हणून, त्यानें आपल्याला 
आपल्या दशात्रुंचे खाधीन केलें. तेव्हां त्यांनींही त्याचे पक्षपती रजपूत लोकांस त्याज- 
कडून घालवून देऊन, त्यांचे समाधानाकरितां, निजाम-उल-मुल्क यानें सन्मानद- 
शैक असे कांहीं राजसंरक्षक लोक बादशाहाकडे राजवाड्यांत पाठवून दिले, 


किरोखशीर हा आपल्या राजवाड्यांतील जनानखान्यांत बसला असून, त्या ठिकाणीं 
आपलें चांगलें संरक्षण होईल असें त्यास वाटत होतें; परंतु, त्याही आश्रयस्थानीं 
त्याचें संरक्षण झालें नाहीं. या संबंधानें आहत्यी मोंगळ इतिहासलेखकाचेंच ह्मणणें 
येथें उतरून घेतों ;--''रात्र झाली, आणि त्या हतभागी बादशाहाचा दिनग्रह अस्तंगत 
होऊन, काळाकुट्ट अंधार पडला, राजवाड्यांत फक्त वजीर व अजितसिंग यांस 
राहूं देऊन, बाकीचे बादशाहाचे स्नेही व अभिमानी सर्व वाड्याब्राहेर ठेवले; आणि 
वाड्याचे दरवाजे बंद केले, ही रात्र हणजे शहरांतल्या लोकांना अत्यंत भयंकर 
बाटली, राजवाड्यांत काय चाललें आहे, याची बातमी कोणासच कळेना, बती 
कळण्याला मार्गही नव्हता. अमीर-उल्‌-उमराव हा आपले स्वार आणि मराठ्यांचे 
दहाहजार लोक घेऊन व शस्त्रे परजाळून राजबाड्याला गराडा घाठून उभा होता. 
पहाट झाली, आगि बादशाही नोबतीचा मोठा ध्जनि होऊन, त्या योगाने फिरोख- 
शीर हा पदच्युत झाल्याचें ब रफे-उल-दिजात ह्यास तख्तावर बसविल्याचें वर्तमान 
शहरांत जाहीर झालें.” झालें; फिरोखशीर याची पदच्युति आणि रफे-उल-दिजात 
याचें तख्तारोहण यांच्यामध्यें जो अल्पावकाश गेला, त्यामध्येच त्या बिचाऱ्या नामधारी 
पूर्वदेशीय बादशहाचा अवतार संपा; आणि चोबदाराकडून खेळांतल्या बाहुल्या- 
प्रमाणें बनलेल्या त्या नवीन राजाच्या संबंधानें 'बादशाहांचा जयजयकार असो !” 
अशी आरोळी होण्यापूर्वीच फिरोखशीर याचे मानेभोंबतीं धनुज्या (कातड्याची 
तांत) पडून तो मृत्यूला बलि पडला ! 


ह्याप्रमाणे फिरोखश्ीीर बीदशाहाचा अंत होऊन दिल्लीच्या तख्तावर नवीन बा- 
दशाह आला. ही गोष्ट इ० स० १७१९ या वर्षी घडली. फिरोखक्लीर यासा 


( २८१ ) 


सासरा अजितसिंग हा दिलीच्या दरबारांत होताच, व त्याचें नवीन बादशाहावर वजन 
असे९ असें दिसतें. कारण, ह्या नव्या बादशाहाने अजितसिंगाला संतोष व्हावा झ- 
णून, पूर्वीच्या बादशाहाने जो डोईपट्टीचा कर बसविला होता तो उठविला, सय्य- 
दांचेही मनांतून रजपूत लोकांस खुष ठेवून, त्यांना आपल्याला अनुकूल करून ध्या- 
वया'चें होतें; व ह्मणून, त्यांनीं राजा रतनचंद (रलचंद्र) यास बादशाहाची वजीरात 
(दिवाणगिरी) दिली, आणि पूर्वीचा बजीर इनायत-उल्ला यास काढून टाकिले. 
पुढें थोडेच दिवसांत एकामागून एक असे तीन बादशाह झाले; व इ० स० १७२० 
या वर्षी, बहादुरशाहाचा वडील मुलगा रोशन-अख्तर यास 'महंमदशाहः हें नांव 
देऊन गादीवर बसविलें, ह्या महमदशाहानें नांवाला तीस वर्षे राज्य केलें, परंतु त्या 
राज्य करण्यांत अर्थ काय होता £! त्या मुदतींत दिल्लीची बादशाही पूर्णपणें उद्दस 
होऊन तिचे तुकडे तुकडे झाले ! दक्षिणेकडून मराठे आणि पश्चिमेकडून अफगाण 
देशचे पठाण यांनीं दिल़ीची संपत्ति ठटण्याचा सपाटा चाळविला, सय्यदांचे व दि- 
लीचे दरबारांतील कित्येक डोईजड सरदारांचे बांकडं पडून, त्यांचे आपसांत तंटे मा- 
जले, त्यांत विशेष्रेंकरून सय्यद हे निजामाशीं फार बांकून वागू लागले, निजाम हा 
मोठा बुद्धिमान्‌ होता; हे, तो ज्या माळवा प्रांतावर सुभेदार होता तेथें त्यानें जी सु- 
धारणा व व्यवस्था करून तो प्रांत भरभराटीला आणिला, त्यावरूनच दिसत होतें. 
परंतु हें सय्यदांना विषम वाटूं लागलें, राजनिंदेच्या संबंधानें तर कोणास कल्पना दे- 
खील येण्याची भीति नव्हती. कारण, राजनिष्ठा ही, खतः राज्यकता पुरुष तसाच 
वजनदार व खतंत्र असेल तर लोकांनीं बाळगावयाची, दिल़ीचा बादशाह हणजे 
दरबारच्या मंडळीनें नांवाला एक बाहुले करून ठेविलें होतें. तेव्हां, त्या बाहुल्याब- 
इळची राजनिष्ठा किंवा त्याचे संबंधानें वचक बाळगणे, ह्या दोन्ही गोष्टी असंभाव्यच 
होत्या. सय्यदांना वाटे, “आपण सरदारांवर आपलें वजन बसवावें;? सरदार झणत, 
'ह॒ कोण आमचेवर वजन बसविणार £१' आणि, अशा चुरशीने, दिलछीचे दरबारांतच 
जिकडे तिकडे दुफळी माजली. निजाम हा आपल्याला स्वतंत्र हझमणवूं लागला; व तो 
अश्ीीर आणि बऱ्हाणपूर येथील किल्ले आपल्या ताब्यांत घेऊन विशेष जोरवान्‌ झाला. 
असें जेव्हां झालें तेव्हां सय्यदांना उघड निजामाचा पराभव करण्यास उठण्याला 
कारण झालें. त्यांनीं आपल्या मदतीला रजपूत राजांस बोलाविले. तेव्हां कोटा व नरवर 





१, ह्या हकीकतीच्या संबंधाने अंभेरचा राब्षा जयसिंग यानें राणा संम्रामसिंग याचा प्रधान बि- 
हारीदास याला एक पत्र पाठविलेले उदेप्रच्या दफ्तरांत मिळालें आहे, तें पुढें लिहिल्याम्रमाणेंः->- 
“ अमीर-उठू-उमराब हा दाखल होऊन, बाळाजी बालीराव पंडित*पेज्वा याचे मार्फेत माझी द्याची 
भेट होण्याचें ठरळें, था भेटीत लानें मळा कळविलें की, “तुमचे विषयी माझ्या मनांत खेहभाव असल्या- 


( २८९ ) 
येथीळ राजे सय्यदांचे आमंत्रणाप्रमाणें यांस मदतीला आले; व ते तसेच नसेदेकडे 


काटली ल्न. 


मुळे तुझी या वेळीं येथून निघून नावें हें बरें.” याचप्रमाणें किसनसिंग आणि जीवालाल यांनो मला 
निघून जण्याविषयी सांगितठें, परंतु येवढ्यावरूनच मी बादशहाचा पक्ष सोडून आणें मळा बरोबर 
न दिसून, खुद्द याचें अवसान व इच्छा कक्लीं काय आहेत तीं कळावी हणन, मी बादज्ञाह्मकडे 
एक पत्र पाठवून, लांत, वरील मंडळी मळी काय सांगते तें सवे कळविठें. तरी शेवटीं मीं खास 
असेंही कळविलें की, “तुमची इच्छा ब दम जसा असेल तसें मठा करावयाचें आहे.” परंतु याचा 
दम व अवसान कचे दिसून, यानें सांगितल्य़ावरून मीं माझा तळ दिळीहून हलविला; व पुढे 
छ्िरवळच्या धमेशाळेजवळ तंब ठोकून मुक्काम केला, मी दिल्लीहून बादह्याहाचे निरोपाप्रमाणें नि- 
घाळों तेव्हां रावराजञा (बुंदीचा) यासही मी सांगितलें की, “तुझी माझे बरोबर चला, येथें थांबून 
बांदल्ाहाचा अभिमान धरण्यांत अर्थ नाही.? परतु तें यानें न ऐकतां तो कुतुब-उठ-मुल्क यास 
जाऊन मिळाला, तेव्हां कुतुब यानें आपल्याकडचे कांहीं स्वार याला देऊन, बादज्याहाचे वतीनें तो 
अजितसिंगाबरोबर शत्रंपुढें तळ देऊन उभा राहिला, पुढें कोव्याचा राना भीमसिंग याचें लष्कर 
येऊन पोहोंचठे, आणि नंतर लढाई झाली, तींत जयतसिंग हाडा हा मारला गेला; व रावराजा 
पळून जाऊन, अलिवर्दीखानसिराई नांवाच्या धर्मश्याळेंत आश्रय धरून राहिला. तेव्हां मग लाचे 
संरक्षणास मीं आपलें सैन्य याजकडे पाठवून, लाला संकटमुक्त केलें. याप्रमाणें, डब्याला स्वतःचा 
दम नाहीं, याचा अभिमान धरून काय़ उपयोग 2 तिकडे बादक्षाहानें आपले हमामखाने (खा< 
नागारे) आणि ज्ञामदारखाने वगेरे चटू सारे सय्यरदांचे स्तराधीन केले, तेव्हां यांची वाटेल ती ब्य- 
वस्था त्यांनीं लावली, तुह्याला सय्यदांचें वतन वगेरे सवे माहित आहेच. मी आतां माझे देशाला 
परत जाण्याकरिता निघालो आहे, मला हुज्रास (राणेसाहेबांकडे) येऊन अथयक्ष पुष्कळ गोष्टी 
सांगावयाच्या आहेत, लापूर्वी तुझी एकदां मजकडे येऊन मला मेटा, फाल्गुन शुद्ध ९, संवत्‌ 
१७७५, (इ० स० १७१९ ).” वरील पत्रांत अंभेरचा राजा जयसिंग यानें बादज्याह फिरो- 
खश्ीर याचा भीरुपणा स्पष्ट कळविठाच आहे. याच पत्रांत यानें राण्याठा जें सम्मानपूवैक आणि 
भ्रेष्ाधिकारसूचक, “हुज्ञरास येऊन पुष्कळ गोष्टी सांगावयाच्य़ा आहेत,” असें झटलें आहे, यावरून 
तो त्यास किती मानीत होता हेंही समनण्यासारखें आहे, राजा जयसिंग हा राण्याला किती मानीत 
होता याबद्दलचे दिग्दर्शन पुढें दिठेल्या एका पत्रावरून तर विदरोषच होण्यासारखे आहे:--“'सिद्ध 
श्री महाराबाधिराज श्री संभ्रामसिंगजी यांचे चरणीं-सवाईजयसिंग याचे प्रणाम, इकडील कुन्ना- 
रवातो सवे यथास्थित आहे, आपलें कुशळ लेखन करीत ज्ञाणें, आपण श्रेष्ठ आहांत; तेन्हा, आपणा 
उभयतांचें द्वित एकच आहे. माक्षे स्वार, शिबंदी आणि सैन्य आपल्या सेवेस हजर आहे. जव्हा 
अरूर लागेल तेव्हां मला आज्ञा व्हावी. महाराणेसाहेबांच्या मातोश्री (श्रीमती बायजीराज) यांचा 
दशेनलाभ फार दिवसांत झाला नाहीं. आपली स्वारी बर इकडन गेली तर य़ा वेळीं आईसाहे- 
बांचीही स्वारी आपले बरोबर असेल अश्ी मी आक्ञा करतो. विशेष हकीकत दीपचंद पंचोठी 
हा सांगतां कळेळ, आषाढ शुद्ध ६, संवत्‌ १७७७, (इ० स० १७२१), ” 


ही अंभेरचा राबा जयसिंग यानें या बेळीं राण्याचा प्रधान बिह्वारीदास यास पुढें ठिहिल्याम- 
माणें पत्न पाठविलें होतेंः---““ तुमचे राणेसाददेव घोडेस्वारांचे ख्चीकरितां पैसा पाठवीत आहेत, झ- 





( ९८३ ) 


निजामारा अटकाव करण्यासाठीं पुढें चालते झाले. तिकडे त्यांची ब निजामाची 

कमक उडाली; अ त्या चकमकींत कोट्याचा साजा मारला गेळा, ह्याप्रमाणें निजा- 
माची खतंत्रता कायम झाली. निजाम स्वतंत्र झाला तसा अयोध्येचा नवाबही स्वतंत्र 
होऊन, दिल्लीचे दरबारांतील ते दोघे सरदार बादशाहास उःघडपर्गें जुमानीनातसे 
झाले, त्या वेळीं दिल्लीच्या लष्करावर सादतखान हा मुख्य होता. परंतु तोही स- 
य्यदांचे विरुद्ध मसलतींत शिरला; ब सय्यदांच्या पक्षाचा जो अमीर-उळ-ठमराव 
हणून सरदार होता त्यांच्या मारेकऱ्यांपैकीं तो एक झाला. अमीर-उलू-उमराब याचे 
जवळ हैदरखान नांवाचा एक दूर मनुष्य होता. तो सादतखानास अनुकूळ होऊन, 
निजामावर जेव्हां सय्यदांनीं अमीर-उळू-उमराव यास पाठविलें तेव्हा, सादतखान 
व हैदरखान हे दोघेही त्याचे बरोबर असल्यामुळें, त्यांना आपला बेत शेवटास नेतां 
आला; आणि हेदरखान यानें संधि साधून, अमीर-उल्‌:उमराव याचे उरांत कट्यार 
खुपसून त्यास मारून टाकिले, ह्याप्रमाणें आपल्याला डोईजड झालेल्या सय्यदांचा एक 
शूर सरदार मेल्यामुळें बादशाहाला बरें वाटलें, इतक्यांत, पूर्वीचा वजीर इनायत-उलला 
हा बादशाहावर उठून, त्यानें आपला एक इभ्राहिम नांवाचा सरदार बादझयाहाविरुद्ध 
सेन्य देऊन पाठविला. या गडबडींत रजपुतांचा कांहीं एक संबंध नव्हता. ते तिऱ्हाइता- 
सारखे अलग राहिले. इतक्यांत, बादशाहाचा रजपूत वजीर (दिवाण) राजा रक्षचंद्र 
यास धरून त्याचा वजीर इनायत-दुल्ला यानें शिरच्छेद केला; व त्यावरून उघड लढाई 
सुरू होण्याची चिन्हें दिसू लागलीं. तेव्हां, दिछीचा सेनापति सादतखान यानें आपली 
फौज सज्ज करून, वजीर इनायत-उल्छु यांचेवर पाठविली, व त्यास पकडून ताबडतोब 
फांशी दिलें; आणि, हिंदु वजीर राजा रलचंद्र दिवाणबहादर याचा जो त्यानें दुष्टावा क- 
रून घात केला होता, त्याबद्दलचा सूड उगविला, ह्याप्रमाणें, सादतखान यानें बाद- 
शाहाचें खातंत्रय व वजन कायम राखण्याचा होईल तितका प्रयत्न चालविला, सादत- 
खानयाचे ह्या राजनिष्ठाद्शक कत्तेव्यावरून बादशहानें त्यास “बहादूरजंग »ही पदवी 
दिली व त्याजकडे अयोध्या प्रांताची सुभेदारी सांगितली, सादतखान विजयी झाल्या. 





४४४४४४४५५०. कळक ७५०७० 


णून तुझीं मळा कळविठें; याविषयींची पुढें हकोकत समबली नाहीं, आतां सदरील पैसा एकदम 
उंटावर घाठून ताबडतोब पाठवावा. उद्यीर होऊं नये. नबाब निज्ञाम-उठ्‌-मुल्क उजनीहून नि- 
घन त्वरेने कूच करीत आहे. व जबोलाराम इकडे येत आहे. आम्र्याहून जी बातमी आली आहे 
तीवरून समजतें कीं, तो काल्यीच्या पुढें देखीळ आला आहे, ही दिवाणाची फौब लौकर ये. 
उन मिळाळी तर बरें होईळ, याकरितां बलदी करा, पैसा जर वेळेवर येऊन पोहोंचेळ तर. सासध्ये 
ळष्कराचा से पुरवठा आहे. पैसा जवळ असरा झणजे सर्वे कौ्दी सोयी होतात, भाडपद,श्रळ 
इ, संवत्‌ १७७६, (इ० स० १७२०), ” 





( ९८४ ) 


मुळें इजपुतांस समाधान वाटलें, व ते त्याचा सन्मान करूं लागले, आजपर्यंत रज- 
पूत राजांनीं ह्या बादशाहींतल्या गडबडींत आणि उलाढालींत आपलें अंग मुळींच 
न दाखवितां, ते अगदीं तिऱ्हाइतासारखे राहिले होते, हें वर सांगितलेंच आहे. हा 
त्यांचा निरुपाधिकपणा बघून, दिल्लीच्या बादशाहाने अंभेरचा राजा जयसिंग आणि 
जोधपूरचा राजा अजितसिंग यांस अनुक्रमे आग्रा व गुजराथ-अजमीर या प्रांतांचे 
अधिकार दिले, पैकीं अजमीरच्या किल्ल्यांत अजिततिंग हा जाऊन राहिला. दिल्लीस 
मारला गेलेला हिंदू वजीर दिवाणबहादर राजा रलवतिंहृ याचा मुख्य चिटणीस जबीला- 
राम हणून होता, त्याचा मुल्गा गिरिधरदास नागर याजकडे माळवा प्रांताची सुभे- 
दारी देऊन, त्याला मराठ्यांस अडथळा करण्यासाठीं माळव्याचे सरहद्दीवर पाठविलें; 
आणि दक्षिण हैदराबाद येथं राज्य करीत असलेल्या निजामास बोलावणें पाठवून 
त्याला दिल्लीची वजीरात दिली. अशी व्यवस्था केली 


दिल्लीस ज्या ह्या गडबडी व धामधुमी झाल्या त्यांमध्ये मेवाडच्या राण्याचें कांहीं 
कल्याण झालें नाहीं व तो त्या गडबडींत व धामधुमींत मुळींच पडला नाहीं, परंतु 
त्याचे रोजारी, अंभेर आणि मारवाड येथील राजे, यांनीं आपलें कल्याण करून 
घेतले, अंभेरच्या राजानें आपली सरहद्द यमुनानदीपर्यंत वाढविली; आणि माखा- 
डच्या राजानें अजमीरपर्यत आपला अंमल नेऊन, तिकडे गुजराथ प्रांताचीही वाता- 

१, नागोरचा राजा बखतसिंग यानें राण्याचा प्रधान ' ब्रिह्मरीदास याला पुढें लिहिल्याप्रमाणे 
पन्न लिहिलें होते:-- “तुमचें पत्न पावलें, ब त्यांतील मजकूर वाचून आनंद झाला, श्री दिवाण साहे- 
बांचीही चिठ्ठी मळा पोंचळी ब त्यांतील मतठब कळला. तुझी मळा कळवितां कीं, दोघेही सरयद 
नबाब रणांगणी आळे आहेत व दोघेही मद्दाराज (कोटा व नरवर येथी) त्यांना मिळाळे असून 
तुमचीही फौज त्यांचे मदतीला जाणार आहे. परंतु ह्या कामांत जनें मित्रत्न कसें तोडबलें? ह्या 
तुमच्या एकमेकांच्या समजुती झाल्या खऱ्या; परंतु ह्या तयारींत मळा कांहीं अर्थ दिसत नाहीं, 
कारण, सय्यद हे समरांत येणार नाहींत, व त्यांचे साह्यकतें वरील महाराजही दक्षिणेकडे ज्ञाणार 
नाहींत, ते सवे चैनीनें घरीं बसून मोठमोठ्या ज्ोयीच्या गोष्टी बोलती, ह्यापेक्षा त्यांच्याकडून 
जास्त कांदीं व्हावयाचें नाही. परंतु कांही. आकस्मिक कारणानें सय्यद नवाब समरांगणीं आले, 
तरी, ते आपल्या कायीवरच काय तें लक्ष्य देतील, तुझी कोणाचा पक्ष धरून न राहिलांत तर 
तुमचा मात्र नाश्यू होईल, ह्याबद्दह तुझीं अगोदर विचार करावा हें बरें. तुझी आपला मार्ग बिन- 
धोक आहे. असें बघून मग पुढें पाऊळ टाका, आपले हिताकरिता कणिताही पराक्रम करण्यास जर 
आपलें स्वत:चे सामथ्ये असेळ तर यामध्यें दुसऱ्याला काय झणन यज्ञ घेऊं द्यावें तुझी सुज्ञ 
आह़ांतच.ब तुझाळा भवितन्य काय आहे तें अगोदर समजते. जेथें तुमच्यासारखे प्रामाणिक 
आणि सामिभअ्लेकनिप्ठ नौकर ठीक आहेत, साठिकाणीं धोका किंवा भीति असावयाची नाहीं, हें 
आहझेी जाणून आहोॉन.” 





५०-५५. >-*- न -->>_ -:---५--५ "२: "णा "शा ण0णा00 0000 नन 


( २८५ ) 


हत केली ! रजपूत भाटांनीं आपले ग्रंथांत असें वणन केलें आहे कीं, मारवाडचा 
अंमछ '“जेगाच्या रोवटापर्यंत'? झाला ! परंतु, मेवाडची जी पूर्वीची हद्द होती तिज- 
पेक्षां पुढे सरकण्याची महत्वाकांक्षा राण्यानें मुळींच ठेविली नाहीं. अबू, इेडर ब 
डोंगरपूर आणि बांसवाडा, येथपर्यंत काय ती मेवाडची हृद्द होती. राण्यानें असें 
निरपेक्षत्वाचें वर्तन ठेवण्याचे कारण पाहिले असतां इतकेंच होतें की, आपण 
दिल्लीच्या खटपटींत व गडबडींत पडलो तर आपल्या राज्याची वृद्धि होईल खरी; 
परंतु त्यामुळें आपण बादशाहाचे ओशाळे होऊन, दुसऱ्या रजपूत राजांप्रमार्णे आप- 
ल्यालाही आपल्या मुली बादशाहाला द्याव्या लागतील, तेव्हां, राज्यलोभानें आपल्या 
निष्कलंक व बाणेदार राजकुलास असा मिंधेपणा आणि कालिमा लावून घेण्यापेक्षा, 
आहे त्यामध्येच संतुष्ट असणें हेंच हितकर व श्रेयस्कर आहे, असा राण्यानें निश्चय 
केला होता. आणि झणून, त्याचें राज्य ग्रा येवढ्या धामधुमींत कांही वाढलेले दिसत 
नाहीं. मेवाडचें राज्य जास्त न वाढण्यास त्या राज्यांतील दोन शूर घराण्यांत जे 
तंटे लागले होते ते दुसरें एक कारण झालें. प्रसिद्ध सुक्तावत घराण्यांतील जञैतसिंग 
(जितरसिंह) याणें हेडर येथून राठोडांस घालवून, कोळीवाडा येथून रानटी भील 
बगेरेंनाही हुसकून दिटें. परंतु, राण्याला त्याच्या त्या शोयाचे कृत्याने मत्सर उत्पन्न 
होऊन, त्यानें यास मध्येंच परत बोलावल्यामुळें, त्याचा तो विजय तसाच अपूर्ण 
राहिला. ह्या आपसांतील मत्सरानें अर्थात्‌ मेवाडांतोल़ पूर्वीचे शौर्य ब उत्साह ही 
घटत चालली. मेवाडच्या राज्यांत दिवसेंदिवस भरभराट व्हावयाची; परंतु तसें न 
होतां, उलट त्या मत्सरानें त्याची पूर्वीची कळा बदलत चालली, कोणाही संस्था- 
निकास व अधिकाऱ्यास आपल्या संध्थानामध्ये व अधिकाराच्या हद्दींत किल्ले कोट 
बांधण्याची परवानगी नव्हती. इतकेंच नव्हे; तर, तीन तीन वंब्रीनीं अधिकारी बद- 
लण्याची बहिवाट असल्यामुळें, त्या त्या प्रांतांत व्हावी तशी काळणीनें व अमिमान- 
पुरस्सर सुव्यवस्था होण्यास मोठी अडचचणच होती. बहुतेक जमिनी इनामवतनांवारीं 
वांटल्या गेल्या होत्या. त्या भागांत ज्या टेंकड्या होत्या त्याच त्यांचे लढाया करण्याचे 
किले, आणि सरहद्दीवर जे किलेकोट बांधलेले असत तीं परचक्राच्या वेळचीं त्यांच्या 
कुटुंबांची आश्रयस्थाने झालेलीं असत. मोंगलांच्या वैभवाचा व शक्तीचा जसजसा 
कमी कमी कल होत चालला तसतशी आपल्या संरक्षणाची काळजी बाळगून त्या 


अक हटा ०० टा ७० ०८» 





टा भा/ट भान | ---- --_.॥॥५ा ण. “० चो. अट **७५५॥॥0७0 0 १४० र कळ ००११0४१ 


१. जगताचा शेवट यास भाट लोक “जगल्खुंट ? झणतात. ह्या बगत्खुंट यांच्या मतानें द्वारकाबेट 
हाच होता. याचे पुढें अगाध समुद्र असल्यामुळें तेथेंच बगाचा अंत झाला, अश्ली त्यांची समजूत 
होती, व ही समजूत त्या वेळीं या देशांत ज्ञ भूगोळसंतंधी अज्ञान होतें त्याहा अनुसरूनच होती, 
ह्या द्वारकाबेटावर, पूढे, राठोडांची एक 'भादेल हाणून क्याखा आहे तिनें वसाहत केली होती, 


( २८६ ) 


संरक्षणाची साधनें आपल्याजवळ सिद्ध ठेवण्याचीही कोणी पर्वा करीतनासे झाले, 
अशी शोर्यवीर्यदर्शनाची चोहोकडे उदासीनता दिस लागली, परंतु, पुढें मराठे आणि 
पठाण यांच्या ठटारूपणाचे जे दंगे जोरावत चालले त्यांपासून आपल्या देशाचें संरक्षण 
व्हावें झणून, मेवाडामध्यें किलेकोट बांधण्याची पुनः सुरवात झाली. दे किलेकोट 
बांधल्यामुळे, अगदीं आलीकडे आठीकडे जीं बंडे उत्पन्न झालीं होतीं त्यावेळीं 
त्यांचा फारच उपयोग झाला. 

राणा संम्रामर्सिंग यानें १८ वर्षें राज्य केटें. वर लिहिल्याप्रमाणे त्याजमध्यें 
मात्सयभाव होता, तरी, त्याने मेवाडचें वेभव व मान हीं बहुशः कांहीं कमी होऊं 
दिलीं नाहींत. मेवाडचा कांहीं मुळूख गेला होता तो त्यानें फिरून मिळविला. त्यानें 
बरिहारीोदास पंचोली यास जी आपली दिवाणगिरी दिली, त्या निवडणुकीमध्ये 
त्याची कुशाम्रबुद्धि विशेष दिसून येते. कारण, ह्या बिंहारीदास पंचोली दिवाणा- 
सारखा हुदार आणि प्रामाणिक प्रधान मेवाडच्या राज्यांत यापूर्वी व याचे पुढें कधींच 
आला नाही. राणा संग्रामसिंग याचे समकालीन जे राजे होते त्यांचेकडून जीं बि- 
हारीदासाला अनेक पत्रें गेलेली मेवाडच्या दफ्तरांत सांपडतात, त्या सबोबरून त्याची 
बुद्धिमत्ता व त्याचें भवितव्याविषयीं धोरण यांची सर्व पत्रलेखक तारीफच करीत आहित, 
असें दिसतें. बिहारीदास हा त्या धोरणी वर्तनावरून त्या कालीं एक भविष्यबादीच 
बनला होता, असें दिसतें. याविषयीं मार्गे २८४ एष्ठांत टिपेमध्ये जें नागोरचा राजा 
बखतर्तिंग याचं पत्र दिलें आहे त्यावरून विरोषर खुलासा होईल.' बिह्ारीदास यानें 
मेवाडचा कारभार तीन राजांचे कारकीदीत केला. परंतु तो इतका धोरणी व 
वस्ताद असतां, राणा संगम्रामसिंग याचे मृत्यूच्या वेळेपासून जी मराठ्यांची दंगल 
माजली, तिच्यावर त्याची कांहींच योजना व तोड झाली नाहीं, असं दिसतें. 

राणा संम्रामसिंगाचे संबंधाच्या अनेक दंतकथा व आख्यायिका लोकांचे सांग- 
ण्यांत येतात; त्यांवरून त्याचें राज्यकोशल्य, त्याचा कायदेबाजपणा व त्याचें घरगुती 
आचरण हीं मोठीं प्रशंसा करण्यासारखीं होतीं; असं दिसतं. लोक तर असें हण- 
तात काँ, राणा संम्रामतिंग द्दा शाहाणा, सत्यप्रिय, व्यवस्थित, नियमित, राजकीय व 
खाजगी कामांत मितव्ययी, प्रशस्त व झगझगीत कायदे करण्यांत वाकब, त्या काय- 
द्यांची अंमलबजावणी करण्यांत दक्ष, आणि तसाच हटाग्रही असे, संग्रामर्तिंगाच्या 
हटाग्रह्मचें व मात्सर्यदोषाचं एक जैतर्सिंग सुक्तावतसंबंधाचें उदाहरण वर आलें 
आहेच. तरी त्याजमध्यें दुसर एक असा सुगुण होता कीं, कोणास उगाच न दु- 
खवतां, त्यांची सूचना घेण्यासारखी असल्यास ध्यावी, याविषयी एक गोष्ट अक्ली 

१. पेशवाईमध्यें पुण्यांत ड्या प्रकारें सखाराम बापू ब नांना फडणीस हे राड्यकुझळ व धोरणी 
पुरुष होउन गेळे, या प्रकारचाच बिह्वारीदास पंचोली हा पुरुष मेवाडांत होऊन गेला, 


( २८७ ) 


सागतात कीं, कोटारियोचा चव्हाण झणून राण्याच्या थोर सरदारांपैकी एक सर 
दारूहोता. त्याणें एके दिवशीं राण्यास अशी सूचना केली कीं, दरबारांत सरदार 
बगैरेंस यावयाचें तेव्हां त्यांच्या पेहराबयाच्या झग्याचा घेर जास्त असावा.' चव्हाण 
सरदाराचें हें झणणें ताबडतोब राणा संग्रामसिंग याणें कबूल केलें, व त्यामुळें त्याला 
आपल्या सूचनेचा मान झाला हणून मोठा अनंद होऊन, तो आपल्या संस्थानांत 
परत गेला. इकडे, राण्यानें चव्हाण सरदाराचे सूचनेप्रमाणे सवोना दरबारी पोषा- 
खांत फेरफार करण्याक्षियीं तर हुकूम केलाच; परंतु, त्याच वेळीं त्याणें आपल्या प्र- 
घानास कळविलें कीं, 'चव्हाण सरदारांचे दोन गांब आपल्याकडे सरकारी खात्यास 
जमा करावे.! त्याप्रमाणें ते दोन गांव खालसा झाल्याची बातमी कोटारियो येथें च- 
व्हाण सरदारास समजली. त्याबरोबर तो धांबत उदेपुरास राण्याकडे येऊन, त्याणें 
राणेसाहेबांची विनंति केली कीं, 'खावंदांचा या सेवकाकडून काय अपराध झाला, 
हाणून माझे दोन गांव सरकारांनीं जप्त केले १' त्यावर राण्यानें त्या सरदारास उत्तर 
केलें, “रावजी, अपराध कांहीं नाहीं. परंतु तुझीं जी दरबारी पोषाखांत सुधारणा 
करण्याविषयीं सून्चना केली, त्याप्रमाणें सुधारणा करण्यांत जो जास्त खरचं होणार ते- 
वढा जास्त खर्च तुमच्या या जप्त केलेल्या दोन गांबांच्या उत्पन्नातून अगदीं तंतोतंत 
भागला जात आहे. माझे उत्पन्न पाहिलें असतां तें चोहोंकडे सारखें वांटलें गेल्या- 
मुळें, तुमची सूचना कबूल करून, त्याप्रमाणे लागणारा जो जास्त खर्च करण्यास 
पाहिजे तो जास्त खर्च तुमच्या उत्पन्नातून घेतल्याशिवाय सोयच नाहीं !' हें 
राण्याचें भाषण ऐकून चव्हाण सरदाराने पुनः विनेति केली कीं, 'मीं केलेली सू- 
चना परत घेतों, व त्याप्रमाणं आपण दिलेला हुकूम पुनः फिरवावा, मी आतां 
खावंदांच्या जुन्या व पोक्त कायद्यांपेक्षा आणि चालत आलेल्या दस्तुरापेक्षां फाजील- 
पणाच्या सूचना वगेरे कधींही करणार नाहीं. झालेला गांवच्या जप्तीचा हुकूम 
मात्र फिरवावा. 


राणा संम्रामसिंग याचे व्यवस्थितपणाविषयीं दुसरी एक गोष्ट सांगतातः ह्या रा- 
ण्यानें आपल्या खाजगी खर्चाची इतक्या पूर्णे रीतीनें व्यवस्था व टापटीप लावून 
दिली होती कीं, त्याबद्दलची कोणत्याही प्रकारें तक्रार येऊं नये. मुदपाक, जामदा- 
रखाना, खाजगत खर्च, जनानखाना, वगेरे निरनिराळ्या खात्यांकडे निरनिराळे गांव 
नेमून देऊन, त्यांजबर निरनिराळे कामदार व अधिकारी नेमिले होते, कीं, त्या त्या 
खात्याकडची कुरकुर ह्मणून येऊं नये. एके वेळीं असें झालें कीं, राण्यानें, 'विस्मर- 
णानें साखरेकडे नेमून दिठेला गांव दुसऱ्या कोणत्या बाबीवर चढवला, पुढें, एके 


दिवशीं, राणा आपल्या भोजनमंदिरांत आपल्या सरदारांसहवर्तमाने भोजनास बसळा 
रा ३ ०३७ 


( रट्ट ) 


असतां, जेवणारांचे पात्रांवर आचाऱ्यानें दहीं वाढले, परंतु त्यावर साखर वाढाक्याची 
ती वाढली नाहीं. तेव्हां राण्यानें मुदपाकावरील मुख्याधिकाऱ्यास हांक म्मरून 
विचारिलें, 'वांकनीस ! आज दह्यावर साखर कां वाढली नाहीं ! तेव्हां वांकनिसानें 
हात जोडून नम्रतेने उत्तर केलें, “खावंद ! अन्नदाता ! प्रधानजींनीं सांगितलें कीं, 
साखरेकडे दिलेला गांव सरकारांनी दुसऱ्या बाबीकडे ओढला आहे. हणून आतांशीं 
साखर मिळतच नाहीं.' 'बरोनर आहे,' असें राण्यानें उत्तर करून, त्यानें ब त्याचे 
सरदारांनी तें दही तसेंच साखरेबांचून चपाटलें, या गोष्टीवरून त्याची व्यवस्था आगि 
टापटीप कशी होती हें सहज समजते. 


राणा संग्रामसिंग याच्या विलक्षण हद्टाची आणि लहरीपणाची एक गोष्ट प्रसिद्ध 
आहे. पूर्वदेशीय राज्यांत बायकांनीं कारभार करून उलाढाली करण्याची जी रोति 
आहे, तें एक केवळ विषच आहे; व त्यामुळें मोठमोटीं राज्ये रसातळाला पोंचलीं 
आहेत, असें अननेक उदाहरणांवरून इतिहासज्ञांस कळत आहेच. राणा संप्रामसिंग 
जेव्हां गादीवर बसला तेव्हां तो अज्ञान होता; हणून त्याची आई, रजपुतांच्या रीती- 
प्रमाणे, राज्यकारभार बघत असे, ह्या त्याच्या अज्ञानाबस्थेत त्याला अतिशय पार- 
तंत्र्य भोगावें लागले, व त्यामुळें तो अत्यंत त्रस्त झाल्यासारस्वा झाला होता. त्या 
पारतंत्र्याचे पाश तोडून तो नुक्ताच मोकळा झाला होता; व स्वतंत्रतेनें आणि 
न्यायानें राज्य करीत असतां, कांही कारणावरून त्याणें दर्यावड येथील संस्थानिकाचा 
मुळूख जस्त केला. राणा हा कधींही कोणावर अन्यथा राग करून कोणास व्यर्थ 
शासन करणारा नव्हे, अथवा, शासन करण्यास असमर्थ ह्मणून कोणाच्या अपराधांची 
माफी करणाराही नव्हे, अशी त्याची चोहोकडे प्रसिद्धि होती; व त्यावरून, वरील 
संस्थानिकालाही राण्याजबळ कोणत्या सबबीनें माफी मागून जप्त झालेला आपला 
मुळूख परत देण्याविप्रयीं विनेति करावी, हें मुळींच समजेना. त्याचा मुलूख जप्त 
झाल्यामुळें, अर्थात्‌, त्याचा अपराध खरा असल्यामुळें, त्याला दरबारांत देखील ये- 
ण्याची लाज वाटून, तो तोडटाळणी करूं लागला; व ह्याप्रमाणे, जणूं काय तो 
मनुष्यांतून उठल्यासारखा झाला. तो ह्या लाजेमुळें दोन वर्षेपथंत अगदींच कोठें 
बहिर निघाला नाही, ब त्यानें आपलें तोड कोणासही दाखवलें नाहीं, पुढें, त्याने 
राण्याच्या आईचे दासींकडून संधान राखून, त्यांच्या मार्फत त्या राणीकडे, आपला 
जस्त झालेला मुळूख मिळण्याविषयींचा एक अतिनस्रतेचा विनंतिअर्ज पाठविला; 
व 'हें कार्य झाल्यास ह्या संबंधानें मध्यस्थी करण्याबद्दळ मी दोन लाख रुपये देईनः 
अशी एक इनामचिठ्ठी त्या क्र्जाबरोबरच पाठविली. तो अर्ज व ती चिह्ठी त्या राज- 
मातेकडे जाऊन पोहोंचलीं, राण्याचा असा नियम असे कीं, प्रत्यही भोजनाचे पूर्वी 


( रेद९) 


एक वेळ आपल्या ग्रिय मातोश्रीचे द्षीन घेऊन ब तिला मेढून आणि तिच्या बरोबर 
कांह, वेळ गोष्टी वयैरे करून नंतर जेवावयाला जावयाचें, त्याप्रमाणे, एके दिवशी, 
राणा आईचे दर्शनासाठी तिच्याकडे जाऊन रीतीप्रमाणे गोष्टी करीत बसला असतां, 
तिनें हळूच त्या संस्थानिकाची गोष्ट काढली, व त्याचा जप्त केलेला मुळूख त्याला 
परत देण्याविषयी मोठ्या आग्रहाची शिफारल्ठ केली. राज्यकारभारांत बायकांनी 
अनधिकार मन घाठून अशा प्रकारच्या शिफारशी करणें किंबा एखाद्याची तरफ- 
दारी करणें, हें राण्याला बिलकुल आवडत नव्हतें. परंतु, ज्या अर्थी ही येवढी 
आग्रहाची शिफारस आपल्या मातोश्रीकडून आली आहे त्या अर्थी, तिच्यापासून कसें 
तरी दूर होऊन, हा स्त्रीसंबंध तोडण्याचे विचारास तो लागला असावा, असें पुढें 
घडलेल्या गोष्टीवरून दिसते. राणा संम्रामसिंग यानें, आईची ती आग्रहाची शि- 
फारस ऐकिल्याबरोबर, दर्यावडच्या सस्थानिकाचे मुलखावरची जसी उठविल्याचा 
एकदम हुकूम दिला, डउदेपुरच्या दरबारची गोष्ट अशी असे कीं, कोणताही हु- 
कूम राण्याकडून सुटला हणजे, त्या हुकमाची बजावणी हुकूम सुटलेल्या मित्तीपासून 
आठ दिवसांनी व्हावयाची. तोपर्यंत तो हुकूम, राण्यांचे अष्टप्रधान असत त्यांचे 
हातीं त्यांचे अवलोकनार्थ जाऊन, त्यावर त्या प्रत्येक प्रधानाची सही होई; आणि 
ह्याप्रमाणें अष्टप्रधानांच्या सह्या होऊन नंतर त्या हुकमाची, बर लिहिल्याप्रमाणे, 
आठ दिवसांनी बजावणी होई. परतु, ह्या वेळीं, राण्याने अष्टप्रधानांच्या सह्यांची 
वगेरे बिलकुल बाट न बघतां त्या दिलेल्या हुकमाप्रमाणें ताबडतोब बजावणी के- 
ल्याचा दाखला बसल्या ठिकाणींच मागितला. तेव्हां त्याप्रमाणें होण्यास उशीर 
कसचा ! “राजा बोले आणि दळ इाले,'' ह्याप्रमाणे, ताबडतोब त्याचे हुकमाची 
बजावणी झाली व त्याबद्दळचा दाखला राण्याकडे येऊन पोहोचला. तो दाखलां 
आल्यानंतर तोच कागद मोठ्या अदबीने राण्यानें आपल्या मातोश्रीच्या ह्ातीं दिला; 
आणि, त्या सस्थानिकाची ती इनामचिठ्ठी त्याजकडे आली तशीच परत पाठविण्या- 
विषयीं आईला विनंति करून, आपलें कर्तव्य आपण केलें असें तिळा समजाबून, 
त्यानें नम्रतापूर्वक मातोश्रीचे चरणीं नमस्कार केला, व नंतर तो भोजनासाठी 
निघून गेला, 


राण्यानें दुसरे दिवशीं रोजच्यापेक्षां दोन घटका अगोदर भोजनाची तयारी क- 
रण्यास सांगितलें, ब त्याप्रमाणें तो लौकर भोजन करून दरबारांत निघून गेला. त्या 


कणसे 





पपप तता 
१. मेवाडचे दरबारच्या अष्टमधानांचेंच अनुकरण पुढें दक्षिणेकडे शिवाजी मद्ाराजांनीं केळे; व 
मेवाडच्या दरबाराने दाळरथी राजा रामचंद्र याच्या दरगारके अनुकरण केळें होतें, म्य] पर 
वरा अगले, 





( २९० ) 


दिवशीं तो नित्यनियमाप्रमाणें आईच्या भेटीकरितां गेला नाहीं; व यामुळें सर्वाना 
फारच आश्चर्य वाटलें. सर्वात राणीला (राजमातेला) फारच आश्चये वाटलें, “परंतु 
दरबारच्या निकडीचे कामामुळे तो नियमाप्रमाणे आपल्या भेटीस आला नसेल असें 
मनांत आणून, त्या दिवशीं तिणें समाधान मानिलें. परंतु, दुसरे दिवशीं व त्या- 
पुढेंही दररोज, राण्याचें ह्मणून आहेंच्या भेटीला जाणें झालें नाहीं; व ह्यामुळें रा- 
णीला फारच वाईट वाटलें, ती, आपल्या पुत्राचे आपल्यावरील प्रेम व भक्ति हीं 
अशीं एकाएकीं लय कां पावली, ह्याबद्दलचा आपल्या मनांत विचार करूं लागली, 
परंतु तिला, दर्यावडच्या संस्थानिकाचे संबंधानें केलेल्या शिफारशीशिवाय आपल्या- 
कडून दुसरें कांहीं अनधिकार काम केल्याचें आठवेना. आणि, राण्याची मातृभक्ति 
उडण्यास तर हेच वास्तविक कारण झालें होतें. राणीनें आपल्या मुलाचे प्रधानास 
(दिवाणबहादूर बिहारीदास यास) बोलावून आणून, त्याला झालेली सर्व हकीकत 
कळविली; व कसेही करून त्यानें राण्याला आपले भेटीस आणावें, अशी तिनें 
त्याला गळ घातली. परंतु प्रधानाने नम्रतेने सांगितलें कीं, 'राणेसाहेबांशीं राज्य- 
प्रकरणीं मात्र काय त्या माझ्या मसलती चालतात. घरगुती प्रकरणांत मीं राणे- 
साहेबांशीं बोलावें असा माझा दस्तुर नाहीं; ब तसा दस्तुर नसूनही, मी मातोश्रींचे- 
साठीं जर राणेसाहेबांकडे गोष्ट काढली तर ते ती ऐकणार नाहींत, अशी माझी 
खात्री आहे. ह्याप्रमाणें, प्रधानानेंही त्या मातापुत्रांचें ऐक्य करून देण्याचें अंगाबा- 
हेर टाकल्यावर, राणीनें इतर कांहीं तसेच उद्योग“चालवून, एकवार आपल्या पुत्राने 
आपल्याला भेटून जावें, हणून आणखी पुष्कळ खटपट केली. परंतु ती सर्व खट- 
पट व्यर्थ जाऊन, ती पुत्रमुखावलोकनाविषयीं अगदीं निराश झाली ! नेतर तिनें 
वैतागून काशीयात्रेला जाण्याचा आपला हेतु राण्यास कळविला, तो हेतुही रा- 
ण्यानें पसंत करून, त्याप्रमाणे, राजमातेला योग्य असा इतमाम तिचेबरोबर देऊन, 
तिची यात्रेकरितां रवानगी केली. राणीला वाटलें होतें कीं, निदान मी यात्रेला 
निघण्याचे दिवशीं तरी आपला मुलगा आपल्याला येऊन भेटेळ. परंतु त्याप्रमाणें 
राणा मुळींच आईकडे गेला नाहीं. राणीची अगदीं निघण्याची वेळ आली व 
तिला प्रतिक्षणीं वाटत असे कीं, आपला प्रिय पुत्र आपल्या भेटीसाठीं एकवार तरी 
येईळ; पण, राण्यानें, आपल्या लहरीमध्यें, जो मातृसुखावळोकन न करण्याचा नि- 
श्रय केला होता तोच रोवटपर्यंत पाळून, मातोश्री राणीसाहेब यात्रार्थ रवाना झाल्याचं 
त्याला कळलें तरी, तो झणून तिच्या दर्शनास गेला नाहीं ! 


राणी पहिल्यानें मथुरेस, जाण्याकरिता निघाली; व तेथे त्रजवासी श्रीकृष्णाचे 
दशन घेऊन त्याचें पूजन करावें असा तिचा हेतु होता. मथुरेस जातांना ती अं- 


( २९१ ) 


भेरनगरावरूनच गेली. अभेरचा महाप्रसिद्ध राजा जयरतिंग हा. राणीचा जांब 
होता.* हणजे, राणा खंम्रामसिंग याची बहीण राजा जयसिंग यास दिली होती', 
आपल्या सासूबाई आपल्या नगरावरून यात्राथ जात अहित अशी बातमी राजा अ- 
यर्सिंग यास वूतमुर्खे कळून, तो मोठ्या थाटानें राणीला सामोरा गेला; व त्यानें तिळा 
आम्रह करून, एकवार आपल्या नवीन बांधठेल्या जयपूर नगरांत येऊन जावें, 
अशी विनंति केल्यावरून, तिनें त्याप्रमाणें मुलीच्या सासरीं थोडा वेळ मुक्काम करण्याचें 
कबूल केलें, राजा जयसिंग यानें आपल्या सासूला मान देऊन, तिच्याविषयी आ- 
पण किती भक्ति व पूज्यबुद्धि बाळगतो हें दाखविण्यासाठी, राणीची पालखी जयपूर 
दाहराकडे येत असतां त्या पालखीला स्वतःचा खांदा लावून, तिला बहुसन्मानपुर- 
स्सर आपल्या राजधानीमध्ये नेलें. त्याप्रमाणें, पहिल्यानें राणीच्या तोंडून रा” 
ण्याच्या तऱ्हेवाईक वतेनाचेंही वृत्त त्याने एकून घेऊन, त्याबद्दलची योग्य व्यवस्था 
लावून मातापुत्रांचें पूर्ववत्‌ ऐक्य करून देण्याचें त्यानें राणीला अभिवचन दिलें, 
तेब्हांही त्यामुळें राणीने जांवयाच्या पाहुणचारांचा विशेष प्रेमानं आदर केला. पुढें 
राणीला ज्या काय यात्रा मात्रा कराबयाच्या होत्या त्या करून, ती परत उदेपुरास 
यावयाला निघाली, येतांना, जांबयानें कबूल केल्याप्रमाणे, त्याला मुलाची समजुत 
घालण्यासाठी झणून बरोबर घेण्याकरितां ती जयपुरास आली, व तेथून राजा 
ञयसिंगाला बरोबर घेऊन, ती उदेंपुरास येऊन पोहोचली. 


आई आल्याची बातमी राण्याला पोहोंचून, तिच्या बरोबर आपला मेहुणा राजा 
जयसिंग हाही आला आहे हें राण्याला कळल्यानंतर, मोठ्या इतमामासह तो त्याला 
सामोरे जाण्यासाठी निघाळा, रजपूत लोकांतील पाहुणचार स्वीकारण्याच्या रीति 
तरी मोठ्या ताठरपणाच्या आणि अटीच्या असतात, राणा आपल्याला सामोरा 
येत आहे असें ऐकिल्याबरोबर राजा जयसिंग यानें त्याला, “आपण या वेळीं कां 
आलों,' वगैरे सर्व कळवून, 'ज्या कार्यासाठी मी येवढी आपली राजधानी सोडून 
आलों आहे तें कार्य करण्याचें तुझी कबूल करीत असाल तर तुझांकडून मिळणाऱ्या 
पाहुणचारांचा मजकडून स्वीकार होईल, नाहीं तर होणार नाहीं,' अता आपला 
हेतु समजविळा. तेव्हां राण्यानें मेहुण्याचा तो हेतु कबूल करून, राजा जयतिंग 
उदेपुरापासून एक मुक्कामावर होता तेथपर्यंत त्याला सामोरे जाऊन, त्याचं खागत 

१, वर लिहिल्याप्रमाणें राण्याची जद्दीण राजा जयसिंगास द्ढी होती व राज्ञा | व राजा जयसिंग याची 


बहीण राणा संम्रामासिंग झला दिली होतो. ह्याप्रमागे, ते उभय राओे एकमेकांचे इ्यालक 
(बायकोचे भाऊ) होते, 


( २९२९ ) 


करण्यासाठीं तो निघाळा. तो जातां जातां, अयविंगाचे भेटीस जाण्याचे पूर्वी च, 
त्याच्या आईचे शिबिरांत (तंबू) जाऊन, त्यानें तिळा प्रणाम केला; व तिर्चा' आ- 
क्लीर्वांद घेऊन, नंतर तो मेहुण्याचे भेटीस गेला. आणि तेथून आपल्या मातोश्रीस 
व मेढ्ठुण्यास सत्कारपूर्वक डदेपुरास आणून, राणीचे यात्रासांगताप्रीत्यथ राण्याने 
मोठा उत्सव केला. ह्याप्रमाणें, राग्यानें हा कुटुंबकलह फारसा वाद न देतां, लो- 
करच उमजून ब समजून घेऊन, तो घरांतल्या घरांत मिटविला; व कुटुंबकलह घरां- 
तल्या घरांत मिटविणें द्याच शहाणपणाचा व अनुकरणीय भार्ग आहे, असें त्यानें 
आपल्या समकालीन राज्यकर्त्या पुरुषांस हे एक उदाहरण दाखवून सूचित केर्ले; 
असें रजपूत ग्रंथकत्योचें झणणें आहे, 


राणा संम्रामसिंग हा आपल्या हाताखालील लोकांच्या शोर्यपराक्रमास किती 
मान देत होता व त्याचें त्यांच्या कृत्यांवर कसें लक्ष्य होते, याविषयींची एक आ- 
छ्याधिका प्रसिद्ध आहे. ती प्रसंगवशात्‌ येथें दिली पाहिजे, एके दिवशीं तो 
भोजनास बसला असतां अशी बातमी येऊन पोहोंचली कीं, माळव्याचा पठाणांनीं 
मंदोसरप्रांतांतील कित्येक खेडीं लटलीं, व ते तेथील लोकांस मारून व कैद करून 
नेत आहेत. ही बातमी राण्यांचे कानीं पडतांच, त्यानें पुढचें ताट तसेंच हातानें 
पुढें लोटले, व आपला युद्धाचा पोषाख व शस्त्रात्रे आणण्याचा हुकूम केला; आणि 
सर्व सैन्याने युद्धाला जाण्यास सिद्ध होण्याच्या सूचनेचा नगारा ठोकण्यास सांगितलें, 
त्याप्रमाणें नगारा झाल्याबरोबर त्याचं सर्व लष्कर सज्ज होऊन राजवाड्यापुढें येऊन 
उभें राहिलें. राणाही आपलें चिलखत चडवून सिद्ध झाला, परंतु त्याचे सर- 
दारांनीं त्याची विनंति केली कीं, 'ह्या मोहिमेवर आपण स्वतः येण्याचें कारण नाहीं. 
शत्रु क्षुद्र आहेत, त्यांचा पराभव करून आह्लयी आतां जाऊन येतों. आपण राज- 
वाड्यांतच खस्थ असावें,? राण्यानें सरदारांचा हेतु समजून, त्याप्रमाणें खतः शत्रूं- 
बर जाण्याचा, बेत रहित करून, सरदारांसच तिकडे पाठविले. ते लोक रवाना 
होऊन फार वेळ झाली नाहीं तोंच कान्होरचा ठाकूर, राण्याच्या हुकमाप्रमाणें तेथें 
दाखल झाला. तो नुक्ताच चातुथिक ज्वराचे आजारांतून उठला होता, व मनस्वी 
अशक्त झाला होता. परंतु राण्याचें बोळावणें आल्याबरोबर त्यानें आपल्या आजा- 
रोपणाची वगेरे कांहींएक सबब न सांगतां, तो आपल्या घोड्यावर बसून ताबडतोब 
वर सांगितल्याप्रमाणें राण्याचे पुढें येऊन हजर झाला. तों राण्याचे सरदार वगैरे 
सर्वे, इःत्ूंबर खाना देखील झाले होते. राण्यानेंही ठाकूर याची आजारी प्रकृति 
बघून, आतां खस्थ वाड्यांतंच राहण्याविषयीं सांगितलें, परंतु 'बिछाल्यावर पढून 
राहण्यापेक्षा राजकार्यात धारातीर्थी पडणें मला अधिक बरें वाटतें, असें त्यानें रा? 


( ९९३ ) 


प्याला उत्तर देऊन, राग्यानें त्याला लढाईवर न जाण्याविषर्यी पुष्कळ सांगितले 
तरी क्त कांहींएक न ऐकतां, तो तसाच पुढें जाऊन, राण्याचे फौजेला मिळाल, 
नेतर पठाणांचें व रजपुतांचें मंदोसरपांतांत मोठे युद्ध झालें, त्यामध्यें व्हान्होरच्या 
ठाकुरानें मोठा पराक्रम केला, व थोड्याच वेळांत शत्रूंचा पराजयं करून त्यांस प- 
ळवायास लाविले. परंतु, रोबटीं त्याला एक *गोळी वर्मी सागून, तो त्या लढाईत 
समरांगणींच मरून पडला, व त्याच प्रमाणें, त्याचे शेजारीं त्याचा मुलगाही गोळी 
लागून जखमी होऊन पडला. परंतु आपल्याला जय मिळाला हणून, त्या ठाकू- 
रपुत्राला आपला बाप पडल्याचे व आपणा खतःला जखम झाल्याचें बिळकुल वाईट 
वाटलें नाही. पुढें राण्याची विजयी फोज त्या जखमी ठाकूरपुत्रासह उदेपुरास 
आली; तेव्हां राण्यानें त्याच्या बापाचा व खुद्द त्याचा पराक्रम ऐकून त्याचें उत्तम 
प्रकारे स्वागत केल, व त्याला त्यानें खतंः आपल्या हाते विडा करून दिलो. हा ये- 
वढा आपल्या बरोबरीचा मान राणेसाहेबानी आपल्याला दिला हे पाहूनच ठाकू- 
रपुत्र आपल्या जखमचे दुःख अगदी विसरला, त्याला आपल्या व आपल्या 
पित्याच्या शोर्यास व राजनिष्ठेस हे फार मोठे बक्षीस मिळालें असें वाढून, 
त्याने राण्यांचे मोठे उपकार मानिले; आणि त्याला मोठी धन्य धन्य झाली. 
राण्याच्या ह्या अश्या गुणपरीक्षेनें त्याच्या पद्रच्या लोकांस मोठमोठी पराक्रमाची व 
घाडसाची कामे करण्यास साहजिकच विलक्षण आवेश येत जावा, हें आतां वेगळें 
सागणे नकोच. आपल्या गुणाचे योग्य परीक्षण होऊन, त्यांची नीट रीतीनें बूज रा- 
खण्यात येत आहे, असे हाताखालच्या लोकांस कळून आल्यावर, त्याना आपल्या 
वरिष्टावर प्रेम ठेवण्यास सागायाला नकोच. 


दुसऱ्या एका प्रसगी, एका चोमड्या व खुषमस्करी मनुष्यानें राण्याचा मुख्य 
सरदार साळुब्याचा रावत याचेविषयी भलताच कांही सराय आणि वहीम धरण्या- 
सारख्या भल्भलत्या गोष्टी सांगून, त्याजबद्दल राण्याचें मन दूषित करण्याचा प्रयत्न 
केला. त्या खुषमस्कऱ्याला अज्ा प्रकारचा चोमडेपणा करण्यास कारण इतकेंच झालें 
कीं, त्या सरदाराने राण्याकडून, माळव्यातळी मोहीम आटोपल्यावर एकदां आपल्या 
सस्थानीं जाऊन येण्याची परवानगी घेऊन ठेविली होती, परंतु तेवढ्यावरून, वरीळ 
खुषमस्कऱ्यालळा, काही तरी लावालावी करून राण्याचे मनांत त्याचेविषयीं वांकडें 


क्सा “णा 





अटी 


१, राण्याने स्वतः आपल्या हातें विडा करून देणे, यासारखा मान व मोठेपणा दुसरा कोण- 
ताही नांदी, असे र्षपुतांत समजत असत, कान्होरचा ठाकूर हा, पहिल्या मतीचा नह्हेच, प्रण, 
दुसन्या गतीचा सरंदार असतांना, राण्याने साच्या पराक्रमावर्दैन लाला केवळे असल्या " बरी. 
अरीच्या समजून आख विडा दिरा; हा फारच मोठा मान झाला, हें उबड आहे, 


( २९४ ) 


आणण्याची बरी संधि आहे असें वाटून, त्यानें, वर सांगितळ्राम्रमार्णे, राण्याचें मन 
साळुन्याच्या रावताविषयी कळषित करण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला, पण खणा 
संग्रामतिंग ह्य खुषमस्कऱ्यांच्या सांगण्यावर आणि गोडगोड व आजंवी भाषणांवर 
खुष व बह्वाळ होऊन, भळभढतीं कामे करणारा नसल्यामुळें, त्याणें त्या चोमड्या 
खुषमस्कऱ्यास, तो जें भलमलतें बोळढ होता तं अगदीं खोर्टे आणि देषमूलक आहे, 
असे पुनः पुनः बजावून सांगितलें. तरी त्याचा आग्रह जाईना. तेव्हां, त्याचें झणणें 
सवोद्यीं खोटें आहे, हें सिद्ध करून दाखविण्याकरितां राष्यानें पुढील युक्ति यो- 
जिली, साठुंग्याचा रावत माळव्यावरची मोहीम आटोपून उदेपुराकडे परतला 
असतां त्याणें आपल्या सेन्यांतील लोकांस थोडथोडी विश्रांति मिळावी ह्मणून आपा- 
पल्या घरीं जाण्यास रजा देऊन, आपणही, राण्याचा हुकूम घेऊन ठेवला होता 
त्याप्रमाणं, थोडी विश्रांति व ग्रहसोख्य भोगण्याकरितां ह्मणून आपल्या संस्थानीं जा- 
ण्यास निघाला. त्यानें, आपण येणार हणून पुढें अगोदरच घरीं निरोप पाठविल्या- 
वरून, त्याची बायको, मुलें वगेरे त्याची अगदीं मार्गप्रतीक्षा करीत बसलीं होतीं. 
इकडे, राण्यानें आपला एक जासूद त्याच्या संस्थानी पाठवून, तो आपल्या घरीं 
पोहोंचतो आहे तोंच त्यास उदेपुरास बोलावले आहे, झणून हुकमाऱवा कागद देण्यास 
सांगितलें, साळुंन्याचा रावत फार दिवसांनीं घरीं जात असल्यामुळें त्याला या वेळीं 
आपल्या कुटुंबीय मनुष्यांस भेटण्याची फारच उत्सुकता झाली होती. तो आपल्या 
वाड्याशीं पोहोंचून घोड्यावरून उतरण्याकरितां रिकिबींतला पाय काढतो आहे तोंच, 
इकडून राण्यानें मुद्दाम पाठविळेला जासूद मोठ्याने ओरडून ह्मणाला, 'रावतजी ! 
राणेसाहेबांनीं आपलें कुशल विचारून आपल्याला हें पत्र दिलें आहे.' रावताचा 
एक हात दरवाजावरच होता, व तेथें वर सांगितल्याप्रमाणें, त्याची प्रिय पत्नी आ- 
पळा पति फारां दिवसांनीं आला, व मुलें, आपला पिता पुष्कळ दिवसांनीं आपल्याला 
भेटणार झणून, मोठ्या उत्केठेने त्याला सामोरीं येऊन त्याचें स्वागत करण्यास आ- 
नंदानं उभीं होतीं; इतक्यांत, तं राण्याचें पत्र त्याच्या हातांत पडलें. तें पाहून, तो 
तसाच फिरून घोड्यावर बसला; आणि सुमारें पांच सहा खार बरोबर घेऊन, त्याच 
पावळांनीं मागे वळून तो उदेपुराकडे जावयास निघाला. त्याची व त्याच्या कुटुंबीय 
मनुष्यांची पुरीशी दृष्टादष्ट देखील झाली नाहीं; तोंच रावतानें आपल्या घोड्यास 
टांच मारडी, आणि आपल्या राण्याचे पत्रांतील हुकमाप्रमाणें, त्याला भेटण्याकरितां 
तो जो त्वरेने निघाला तो एका क्षणांत आपल्या मनुष्यांच्या दृष्टीपळीकडे निघून गेला! 
ह्याप्रमाणे, रावताचं कुटुंब मोठ्या बुचकळ्यांतच पडलें ! आकाशांत वीज चमक- 
त्याबरोबर “वीज? येवढीं अक्षरें बोलतो आहों तोंच ती जक्ली नाहींशी होते, तद्वत 


( २९५ ) 


शावताच्या व त्याचे कुडुंबाच्या मनुष्यांचे भेटीचा प्रकार झाला! रॉवत अपल्या 
मनुध्यांकडे व मनुष्ये त्याचे चेद्दऱ्याकडे बघत आहित तोंच, तो राण्याचा हुकूम 
हातीं पडल्यामुळें, तसाच घोड्याचा लगाम फिरवून तो उदेपुराकडे जाण्यास निघाला! 
तो राजधानीस येऊन पोहोंचेपर्येत त्याणें हातांतला लगाम मोकळा सोडला नाहीं. 
तो उदेपुरास पोहोंचला तेव्हां मध्यरात्र झाष्ठी होती. तो संस्थानी जाणार हणून, 
त्यानं आपलीं उदेपूरच्या वाड्यांतलीं सर्व चाकरमाणसं आपल्या घरीं पाठविली 
असल्यामुळें, त्याचे वाड्यांत त्या वेळीं कोणी नव्हतें. तेव्हां अर्थात्‌ त्याचे जेवणाची 
वगेरे सोय नव्हतीच. परंतु, राण्यानें हें सर्व लक्ष्यांत आणून, रावत आल्याबरोबर 
त्यांचे घरीं त्याचे जेवणाखाण्याची आणि त्याचे घोड्यांच्या चंदी चाऱ्याची व्यवस्था 
नीट रीतीनें रहावी अश्ली सर्व तजवीज ठेविली होती. त्याप्रमाणें रावत आपल्या 
घरीं उतरून त्यानें आपलें जेवणखाण उःरकलें. दुसरे दिवशीं सकाळीं रावत दरबा- 
रांत राणेसाहेबांचे भेटीस भेला. तों त्याला त्या दिवशींचा थाट कांहीं चमत्कारिकच 
दिसला ! त्या दिवशीं, रावताळा आपला राणा फारच आनंदांत आहे असें दिसून 
आलें. पुढें राण्याने रावताला भेटून एक मोठा किंमतवान्‌ उमदा घोडा व जडज- 
वाहीर हीं बक्षीस दिलीं; इतकेंच नव्हे तर, शिवाय कांहीं जमिनीही त्याला इनाम 
दिल्या. ही सर्व राणेसाहेबांची असाधारण कृपादृष्टि पाहून रावताला फारच आश्चर्य 
वाटलें, व तो चोंडाचा वंशज असल्यामुळें, त्याला हें असें कामावांचून बक्षीस 
स्वीकारण्याचा तिरस्कार वाटून, त्याने तं बक्षीस ब ते इनाम स्वीकारण्याचे फार नम्न- 
तेनें नाकारठें. तो मोठ्या अदबीने राण्यास झणाला, 'लढाईत मी पडलो जरी असतों 
तरी हं येवढे बक्षीस मला जास्त होतें. तेव्हां, असें बक्षीस स्वीकारण्यासारखी आपल्या 
या ताबेदाराकडून खावंदांची काय नोकरी झाली आहे £ त्यांतून, राणेसाहेबांना 
जर माझी विनंति मान्य करणें असेळ तर, आपल्या कृपेचे स्मरणार्थ, यापुढें, मी किंवा 
माझे कोणी वंशज, असे आझ्ीी, आपल्या हुकमाप्रमाणें जेव्हां आमच्या संस्थानांतून 
आपल्या या राजधानीस येऊं, तेव्हां, काल जीं आझांस भांडीं वगेरे सरकारी मोदी- 
खान्यांतून किंवा खुद्द राणेसाहेबांच्या पाकशाळेंतून मिळाली होतीं, तीं सर्व भांडीं 
नेहमीं आझ्यांस मिळत जावीं. येवढें देणं दिलें ह्मणजे त्यांत मळा संतोष आहे.! 
रावताचें हें अगदीं सांधे मागणें राण्यानें ताबडतोब कबूल केलें; व त्याच्या त्या 
हक्काचा व देणगीचा उपभोग त्या रावताचे वंशज अजून घेत आहित ! 


ह्या सर्व गोष्टींवरून राणा संम्रामसिंग हा कोणत्या प्रकारचा मनुष्य होता व 
त्याचें मनुष्यपरीक्षण कसें काय होते, हे समजून येण्यीसारख॑ आहे. संग्रामतिंग 


याच्या स्वभावगुणशीलाचे वर्णन वेगळ्या रीतीनें आणि मोठ्या घोंसदार दाब्दांनी 
रा० द्‌ 9 डर र्ट 


(२१६ ) 


करण्यापेक्षा, त्या संबंधानें घडलेली उदाहरणेंच साच्या रीतीनें सांगितली हणजे 
वाचकांस खुलासा होणार आहे, संग्रामसिंगाच्या हट्टीपणामुळें कधीं कांहीं अप्रासॅगिक 
वर्तन घडलें असेल तेवढें शिवाय करून, बाकी त्याची वर्तणूक फारच खुत्य होती. 
होतां होईल तितकें आपल्या देशाचे ब आपल्या लोकांचें बरें करण्याकडे त्याचें सर्वदा 
लक्ष्य असे. आपल्या राज्याची हद्द न'वाढवतां, होता तेवढा मुळूखच मांगलांपासून 
रक्षण करण्यासाठीं देखील, त्याला एकंदर अठरा लढाया लढाव्या लागल्या, 
त्यानें होतें तेवढ्यांत संतुष्ट राहून, मुळूखगिऱ्यांकडे बिलकुल ल्य दिलें नाही; तथापि, 
त्याची कीति फार दूरवर गेठी होती. तो आपल्या रयतेचा फार आवडता राजा 
होता, आणि त्याचेंही तिच्या कल्याणाकडे अतिशयच लक्ष्य असे. तो आपल्या प्रजे- 
विषयीं मोठा क्षमाशील असून, तिचे लाड आणि कोतुक करण्यांतही संम्रामसिंगा'चें 
नांव भाटलोक आपल्या कवितेत फार घेतात. बाप्पा रावळाचे वंद्यांतील उदेपूरच्या 
गादीवर संग्रामराणा हा शेवटचाच पुरुष झाला. त्यांचे अखेरीस मराठ्यांचा उठाव 
होऊन, पुढें उदेपुरच्या गादीचे वैभवास उतरती कळा लागली ! 

राणा संप्रामसिंगांचे मागून, त्याच्या चार पुत्रांतील वडील मुलगा जगत्सिंग हा, 
विक्रम संवत्‌ १७९० हणजे इ० स० १७३४ ह्या वर्षी, उदेपूरच्या गादीवर बसला. 
जगत्सिंग हा गादीवर बसल्यावर त्याचे राज्यांत पहिली मोठी गोष्ट ही झाली कीं, 
राणा उमरावसिंग याणें जो मार्गे सांगितलेला राजत्रयाचा तह॒करून ऐक्यवर्धन 
करण्याची योजना केली होती, परंतु पुढें राजा अजितसिंग याणें त्या तहांतल्या अटी 
मोडून मोंगलांशीं शरीरसंबंधही केल्यामुळें जे ऐक्य विशकलित झालें होतें, तें ऐक्य 
पुनः साधण्यासाठी, सर्व रजपूत राजांनीं एकवाक्यता केली. आणि, सर्व राजे अज- 
मीरच्या सरदृद्दीवर व मेवाडच्या हद्दीत हुलळी ह्मणून एक गांव आहे तेथें जमले, 
नंतर त्यांनीं मेवाडच्या राण्याला आपल्या रजपूतराष्ट्रांचें पुढारीपण देऊन व मागें 
मोडलेला तह पुनः करून, त्या तहनाम्यावर सवोनीं सह्या केल्या. ह्या तहाचे वेळीं सर्व 


अ पा “गा 
प 





अ 070००००००५ ०५००-५४ ५०५०००५००० ५५० ००-५० 


१... तहा. 
राण्याची मुद्रा, 
| श्रीएकलिंग,! 
मान्यता, मान्यता. मान्यता. 
*. सोतारामो नयति५ | " कहत नर | | अभयसिंग*, 














* सवस्ति श्री, आही, एकत्र झालेलें राजचतुष्ट्य, खाली लिहिळेहे करने कबल करीत असून 


९ २९७ ) 


राजे आपापल्या सरदारांसहवर्तमान एकत्र झाले होते; व त्यांनी, आपापले लष्कर 
घेऊभ, पावसाळा संपला कीं, राणा जगत्सिंग याचे हुकमाप्रमाणे, मुळःखगिरीर् बा- 
हेर पडावे, असें ठरलें. हा तह पूर्ण रीतीनें पाळला जावा अशाविषयीं सवोनीं शपथा 
घेतल्या होत्या; व ज्या अर्थी, सर्बोनी जगत्सिगालळा आपला पुढारी असें कबूल केलें होते, 
त्या अर्थी, त्यानेही ती जबाबदारी स्वीकारली होती. हा जो राजसमूह एकत्र होऊन, 
तहृ आणि आणा शपथा झाल्या होत्या, त्या सवाचा हेतु इतकाच होता कीं, सर्व 
रजपूत राजांचें ऐक्य 'राहून, देशाभिमान आणि धमोमिमान जागत रहावा, व एक- 
मेकाचे कल्याणाकडे एकमेकांचें लक्ष राहून परकीयाचें पाऊल आपल्या मुलखांत शिरू 
द्यावयाचें नाही. ह्या तहाप्रमाणें आणि एकवाक्यतेप्रमाणें जर सर्व रजपूत राजे वागले 
असते, त्यानी एकमेकांचा पाठिबा सोडला नसता, आगि रजपुतांचें पूर्ववैभव, शौय 
ब जात्यमिमान हीं त्यांनीं स्मरून त्याप्रमाणें वतेणूक ठेविली असती, तर त्या वेळीं 
मोंगळ बादशाहीला जो उतार लागला होता त्या अनुकूळ काळीं, त्यांचें वैभव, 
शो्य व जात्यभिमान ही शतगुणित वाढून, दक्षिणेकडून लटाठुटी करीत वरच्या 
उत्तरेकडील मुलखात प्रवेश करणारे जे मराठे त्याचें पारिपत्य करण्यासही त्यांना 
“त्या कबूलीमभ्यें कोणाही प्रकारे प्रतारण होऊन, आह्ाकडन ती कलमे क्धीद्दी मोडलीं ज्ञाणार 
““नाहीत, श्रावण शद्ध १३, वि० सं० १७९१ (इ० स० १७१३५), मुक्राम हुलो.- 

“< १.-आह्णी सर्वे एकज्ीम आहोंत. ही आमची एकाव्मता आपत्काठात व सुखातमाधानाच्याही 
“वेळीं अढळ राहून, तिच्यापासून आह्यापैक्ती, कोणीह्दी वेगळा होणार नाहीं; हे आह्यी आपला 
“वर्म आणि प्रामाणिकपणा स्मरून शपथेक्षर कबल करीत आहोत. या शपथेच्या उळट आझापैकीं 
““ज्ञो कोणी वागेळ तो अधम, अप्रमाणिक आणि धमेच्युत समजञठ[ जाळ, एकाचा जो मान 
“व एकाला जी ठाज तीच आमची सर्वाची मान व लाज समजली जाईळ, यामध्येंच सर्व कांही आलें. 

“ २,.-एकाचा जो शत्र तो सवाचा शत्रु समजला जाईल. 


“८ ३.-पावसाळा संपल्यावर मोहिमेला निघाबयाचे. आणि प्रत्येक मुख्याने आपापली फौज घेऊन 
€“रामपुरा येथ्रें जमावे. कोणा मुख्य संस्थानिकास येण्याला न फावेळ तर याणे 'आपला कुमार किंवा 
“दुसरा कोणी आपल्या वतीचा, पण चागळा वजनदार मनुष्य पाठवावा, 

“ ४.-अश्शा कुमाराकडून, याळा अनुभव नसल्यामुळे, जर काहीं चूक झाली, तर ती राण्या- 
“बाचून दुसर्‍या कोणास दुरुस्त करण्याचा अधिकार नाहीं, 

“* («.-कोणत्याही महत्कृत्याविषयीं सर्वोनीं एकवाफ्यतेने झटून तें कुस तडीस नेलें पाहिजे,” 

१. एकळिंग किवा महादेव मेबाडच्या सिसोदिया वंश्याचें कुळदैवत आहे. २. सोताराम हॅ 
दैवत अंभेरच्या राजवंद्याचें आहे. या राजवद्याची मूळपीठिका दाशरथी रामचंद्रापासून आहे. 
३. वनाधीच्य हें श्रीकृष्णाचे नांव असून, मोरवाडच्या हाडा रोजवंद्ाचे तें कुलदैवत भाहे.' ४. 
झंगरवसिंग हो एक मारवाढचा रानकुलीन पुरुष होता, न 


( २९८ ) 


साहजिक आवेद आला असता. मेवाड, मारवाड आणि अंमभेर येथील तिघेही 
राजे एकव्वित्त झाल्यामुळें, तें एक उत्तरेकडे फारच बलिष्ठ राज्य झालें होतें, शां- 
नाच जर दक्षिणेकडून प्रबळ होऊन गेलेले मराठे मिळाळे असते, तर, रजपूत 
आणि मराठे ह्या दोघां प्रबल हिंदु जातींनी हिंदुस्थानांत सर्वत्र हिंदुपदबादशाही 
केली असती. परंतु, केवळ भाषेच्या (आणि वसतीच्या परकेपणामुळें, मराठे हे र- 
जपुतांशीं मिळून मिसळून वागले नाहींत; व त्यामुळें, पुढें त्यांना त्या प्रकारच्या अ- 
वैकयाचें फलही मिळालें. 


निजाम-डल-मुल्क याणें दक्षिणेकडे आपल्याला अगदीं सतंत्र केलें. त्याचेवर 
दिष्टीहून बादश्याहाचा एक सेनापति गेला होता. परंतु निजामाने कपटेंकरून त्या 
सेनापतीचें डोके कापून, तें शिर उलट बादशाहाकडेच पाठविलें ! त्याणें रजपुतांशीं 
तह करून, पहिले बाजीराव यांस उत्तेजन दिलें; आणि त्यांचेकडून माळवा व 
गुजराथ या प्रांतांत स्वाऱ्या करण्यास सुरुवात केली, त्या वेळीं मराठ्यांना हरकत 
करण्यासाठीं बादद्याहाचे तर्फे दायबहादूर झणून एक सरदार माळव्याचे बाजूनं पुढें 
आला. परंतु तो मराठ्यांकडून मारला गेला. तेव्हां अंभेर्चा जयसिंग याजकडे 
माळव्याची सुभेदारी देऊन, त्या प्रांताचें रक्षण करण्यासाठीं बादशहाकडून नेमणूक 
झाली, परंतु, तोही मराठ्यांस मिळून, त्याणें तो सर्व मुलूख त्यांचे स्वाधीन केला. 
ह्याप्रमाणे बादशाहाचे अमलांतून माळवाप्रांत गेला. याचप्रमाणें . गुजराथ प्रांता- 
चीही स्थिति झाली, कारण, बादशाहीची डळमळीत स्थिति असल्यामुळें राठोडांना 
जीं बादशहाकडून पूर्वी मोठमोठीं वचनें मिळालीं होतीं तीं अपूण राहिली; तेव्हां, 
अजिततिंगाचा मुलगा अभयसिंग याणें गुजराथचा सरदार सरबुलंदखान ह्यास घा- 
लवून, आपण अंभेरच्या जयसिंगाप्रमाणेंच बाजीरावास मिळून कांहीं मुळूख त्यांना 
घेऊं दिला; व कांहीं मुळूख आपल्या मारवाडच्या उत्तरद्ददह्दीला मिळवून घेऊन, तो 
खस्थ राहिला, तिकडे, बंगाल, बहार व ओडिसा या प्रांतांत सुजा-डद्‌-दोला ब 
त्याचा हक सरदार अलिवदीखान हे मुख्य होऊन, अयोध्याप्रांतांत सादतखा- 
नाचा मुलगा सफदरजंग हा नबाब झाला, सादतखान याचा नांवलोकिक होऊन, 
इतक्या उदयाला तो येण्याला कारण बादशाह महंमहशयाह हा झाला. झणजे, 
बादशाहाने सादतखान यास वाढविठें. परंतु, तो असा अधम निघाला कीं, त्याणेंच 
दिलीच्या बादशाहीचा नायनाट केला, असं झटले तरी चालेल, कारण, सादतखान 
याणेंच नादिरशाहाला इराणाहून मुद्दाम बोलावणे करून, त्याजकडून दिलछीवर सारी 
करविली, या खारीने दिलळीची बादद्याही रसातळालाच पोहोंचविली. तों तिणें पुनः 
डोकें वर केलें नाहीं, ही स्वारी आली तेव्हां तिजवर सादतखान याचा मुल्गा, वर 


( २१९९.) 


सांगितलेला सफदरजंग, हा बादणाहाचे वतीनें सेनापति होऊन ळढण्याकरितां गेला 
होत, परंतु तो तरी कोणासारखा £ '*यथा बीजं तथांकुरः !! त्याच्या बापानेंच जर 
ही नादिरश्यादाची सारी मुद्दाम आपल्या अनदात्या बादशाहाबर आणिली होती, तर, 
त्या खवारीला हरकत करण्याकरितां त्याचा मुलगा बादशाही लष्कर घेऊन जाणार, ही 
गोष्ट तर मुळीं असंभाव्य होती. आणि तोक अनुभव पुढें आला. त्याणें लष्कर 
घेऊन नादिरशाहावर जावयाचे; तों तो अधम उलट बादशहाचे महालावरच 
चाळून गेला; आणि " तेथून पुढें अयोध्येवर जाऊन तेथें त्याणें आपली स्वतंत्र 
गादी स्थापन केली. ह्याप्रमाणें, दिल्लीच्या बादशयाहीचे तुकडे तुकडे होत 
चालले. प्रत्येकजणानें फक्त “ फिंदवी-बादशाहे-गाजी ' असे शिक्के करून, 
आपलीं राज्ये चाळविलीं. बंगाल्यांत असणारे बादह्याहाचे दिवाणांनीं मात्र दि- 
छीदरबारचा कांहीं मान ठेविला होता. ते प्रतिवर्षी, आपल्याकडीळ खंडणी हझ- 
णून, पूर्बकडील द्वीपसमूहांतून (मसाल्याचे बेटांतून) येणारा शंभर मोहोरांचा म- 
साला बादशहाकडे पाठवीत असत. ही खंडणी पाठविण्यांत त्यांचा कांहीं वेगळा 
हेतु असून, त्यापासून मोठें फळ मिळविण्याची त्यांची इच्छा असेल; परंतुतेत्या 
वेळीं आपल्या यजमानाशीं कृतज्ञ होते, येवढें खरं. बादशाहाचे हे दिवाण हणजे 
इृंग्हंडांतून या देशांत त्या वेळीं व्यापाराकरितां आलेली इस्ट इंडिया कपनी? होय. ' 
तिनें मात्र बादशाहाचा अभिमान धरला होता. बादशहाचे डोळे जाऊन, तो 
दोन्ही डोळ्यांनीं अंधळा झाला होता ब त्याला कोणीही मानीनासं झालें होतें. त- 
थापि, इंग्रजी कंपनीनं त्याचा मान जितका ठेववेळ तितका ठेवला होता. या वेळीं 
ब्रादशाहीचे दिवस ब काळ सर्व फिरॅन, मराठ्यांचा उदयकाळ आला होता, ही 
एक गोष्ट; आणि दुसरे, इंग्रजांनीं, यद्यपि अभिमान बाळगून त्या अंध बादशहाचा 
मान ठेविला होता, तथापि, तिकडे, बादशाहाशीं अधमपणा करून फितूर झालेला 





००0 ५५४४४४५५४५ टीणी?00 शी 0 0? पणी. पणय" टल 00 ण णाल, 
न. २५०॥५५००५॥१००५/५५९७०७० ०५०५५७-५००५५५-- 


१. “फिदवी-बादश्याहे-गाजी,” फिदवीरगुलाम, बादशाहसराजा, आणि गाजीस्यश्वास्नी; 
याचा अर्थ:-“यशस्वरी राजाचा गुलाम. दिल्लीचे जे सरदार पुढें स्वतंत्र राजे व नबाब झाले लांणीं 
जञे शिक्के केळे होते यांजवर वरील अक्षरें कोरली होतीं, व त्यांवरून ते असें दर्क्षीवीत की, आझी 
दिषल्ीच्या बादज्ञाहाचे हुकमानें साचे नोकर हणन आपापलीं राज्यें करतों. परंतु हा केवळ गाहे- 
रचा देखावा होता. मराठी राज्याचे तुकडे होउन जीं निरनिराळीं राज्यें झालीं, यांतही पहिल्यानें 
““ाहूचरणीं तत्पर,” असा शिक्काच चोहोंकडे वापरीत असत, परंतु, ही तत्परता श्िक्क्रांतच 
काय ती होती. पहिल्यानें ती तत्परता सर्बोनी आपल्या कृतींत दाखविली, परंतु पुढें या तत्पर- 
तेचें केवळ ढोंग होऊन, ती शब्दकोष मात्र झाली | सातारा, कोल्हापूर वगैरे ठुटन , आणावी; 
आणि “झाहूचरणी तत्पर” हे शिके वापरावे ! झणने, या कशिक्र्‍यांत किती सद्धेठु होता तो घड 
दिसतो । हीच अवस्था दिह्ठीच्या बादश्ाहीची झाळी होती, 


( ११७ ) 


जो शकदरजंग अयोध्येचा नब्राब झाला होता, त्याचाही पक्ष घेऊन, तो जरी वस्दुतः 
मूळचा बादशाहाचा हस्तक वब वजीर होता तरी, त्यास 'लखनौचा बादशाइ',असें 
झटले, अश्या दोन्ही गोष्टींनी दिलींची बादशाही बुडत आली होती, हें उघडच 
दिसत होतें. महंमदशाह याचे पुढें जे दोघे बादशाह दिलीच्या तख्तावर आले 
ते केवळ नांबाला मात्र होते. हा खर्व इतिहास वाचून पुष्कळ गोष्टी समजण्या- 
सारख्या आहेत, राष्ट्राच्या पतनोज्ञति कसकशा होत असतात हें, मोंगल बादशाहीचा 
इतिहास समग्र वाचला ह्मणजे समजून येण्यासारखे आहे. बाटशाह असो किंवा दु- 
सरा कोणी संस्थानिक असो; त्याला जर लोकसाह्य आणि योग्य मदत नसेल तर 
त्याची ती बादशाही मातीमोल व्हावयाची हे यावरून कळून येईल. 


माळव्यांत व गुजराथंत मराठ्यांची ठाणीं कायम होतांच त्यांचीं मोठमोठीं सेन्यें 
टोळधाडीसारखीं नर्मदानदी उतरून, वर उत्तरेकडे भराभर चहूं लागलीं. त्या 
वेळीं होळकर, शिंदे, पंवार ब आणखी इतर नांवे, जीं आजपर्यंत अगदीं एकी- 
कडे कोनाकोपऱ्यांत व गैरमाहित होती ती सर्वप्रतिद्ध होऊन, त्यांचे पराक्रम चमकू 
लागले. त्यांनीं आपले नांगर, विळे, कोयते व आपली गुरें, मेंढरे, सर्व सोडून 
देऊन, हातीं तरवारी ब भाले घेतले; आणि ते पुढें मेदानांत आले, यद्यपि, ल- 
ढाया ब युद्धे करण्याचा त्यांचा मूळचा लष्करी धंदा नव्हता, तथापि, ते आपल्या 
ग्रहीतकर्मात इतके पुढें सरसावले कीं, ज्यांचें जन्मच क्षात्रकुलांत होऊन जे शौर्य- 
वीर्यपराक्रमांत हिंदुस्थानामध्यें सर्वांच्या पुढें होते, त्या रजपुतांवरही ते विजयी हो- 
ऊन, त्यांच्या मुलखांत त्यांनी आपली ठाणीं बसविली, हे मराठे तरी, शेवटपर्यंत 
एकविचारानें असते तर ते पहिल्यानें ज्याप्रमाणें आपला पराक्रम ग्राजवीत मुळूख 
घेत चालले होते, त्याचप्रमाणें त्यांचा पक्ष दिवसेंदिवस विशोष दृढ होऊन, एकमे- 
कांच्या साह्याने ते एकमेक विशेष बलवान्‌ झाले असते, पहिल्या बाजीराव पेशा- 
ब्यांचे कारकीदीपर्यैत ते सर्व एकविचारानें असून, जें काय करणें तें एकमेकांच्या मस- 
लतीशिवाय करीत नसत. त्यामुळें, त्यांचे पुढं कोणता व कसाही प्रतिपक्षी आला 
तरी ते त्यास झणून पाडल्याशिबाय कधींही राहिले नाहींत. नंतर ते सर्व मुलूख- 
भर पसरले, बाजीरावसाहेब इ० स० १७२५ या वर्षी चंबळानदी उतरून दिल्लीवर 
आले, बादशाहीची त्या वेळीं कशी काय स्थिति होती व दिल़ीदरबार्वी मरा- 
व्यांशीं सामना करण्याची शक्ति होती किंबा नाहीं, हें सर्व, वर खुलाशानें कळविण्यांत 


का ४४॥४0१७णणपणचल 





पिंड कं श्म्स्बिबसकया 


१, दिकीवर आतां जातां पहिल्यानें बाजीराव धवलपुरावून चंबळानदी उतरून गेले, तेव्हां, 
घवड्पुरास जेथून ते नदी उतरून गेले यया ठिकाणीं एक घांट बांधला आहे व सास मराठी नां 
वानें अजन ओळखतात, ला घांटाळा 'भाऊपांट? असें नांब दिठेळे आहे, 


१ ३०१) 


आलेच आहे. बाजीराव आपल्या सैन्यासद्दवर्तमान दिलीपुढे येऊन उभे गहिल्या 

ब्यांस कांहीं तरी पारितोषिक दिल्याशिवाय गत्यंतरच नव्हतें. तेव्हां, अर्थात, 
एकंदर मोंगळू बादशाही अमलांत मराठ्यांना चोथाई॑ द्यावी असा बादशाहाने 
हुकूम दिल्यामुळे, बाजीरावाकडून दिछीदरबारास काडीमात्र उपद्रव न होतां 
मराठ्यांची तेथन मोठ्या सन्मानाने रवानगी छ्ञाली, पहिल्यानेंच मराठ्यांना दिली- 
दरबारांतून येवढा जय मिळाला, यावरून त्यांच्या पराक्रमास मोंगळ लोक सत्रचित 
फार भीत असावे, असें उघड दिसते. मराख्यांची ह्याप्रमाणें दिवसेंदिवस भरभराट 
होत जाऊन, ते माळव्यांतही वस्ती करून राहिले, हें जेव्हां निजामाने पाहिलें, तेव्हां 
त्याला मत्सर व भीति उत्पन्न होऊन, मराठ्यांस असेंच अब्याहत वाहू दिलें तर ते आप- 
ल्यालाही डोईजड होऊन, उत्तरेकडे आपला जो संबंध व दळणबळण आहले त्यास 
त्यांजकडून पुढें मोठी हरकत येईल, असे त्यास बाटू लागलें. आणि, हा विचार 
करून, एकदम माळव्यावर सारी करण्याचा त्याणें बेत केला. निजामानेंजी ही 
माळव्यावर स्वारी केली तिजमध्यें त्याला यश मिळाले, मराठे मागे हटले, ह्या जयाचे 
आवेद्यांत तो तसाच पुढें दिलीवरही जाणार होता; परंतु तिकडे नादिरशाहाची 
स्वारी येऊन धामधूम चालली होती. त्याचप्रमाणे, अफगाण लोकही बंडखोर हो- 
ऊन त्याणी काबूल आपल्या ताब्यात घेतले ब तेथील दिल्लीदरबारचा अंमळ अग- 
दीचच उडवून दिला. यामुळें, नादिरशाहाचे स्रीला विशेष जोर येऊन, व दिल्ली 
कडे जाणें बिनधोक नव्हे असं निंजामाला वाटून, तो माळव्यांतच थबकून राहिला, 
ही गोष्ट इ० स० १७४० मध्यें घडली. 


दिल्लीवर नादिरशाहाची खारी आठी तेव्हा बादशाहाला मोठी आशा होती कीं, 
या अश्या आणीबाणीच्या प्रसगी रजपूत लोक आपल्या साह्यास येतीळ, कारण, आ- 
जपर्यंत दिछीची बादशाही जी अश्शी पडत झडत तरी टिकली होती, ती केवळ र- 
जपुतांचे साह्यानेंच तग धरून होती. तेव्हां, ह्या वेळीही तेच रजपूत अभिमानाने 
आपला पाठिंबा राखतील, असें बादशाहास खात्रीपूर्वक बाटत होतें. परंतु, रजपु- 
तांचे मनांतून मोगल बादशाहाविषयीचा खेहभाव अगदीं नाहींसा होऊन, या वेळीं 
त्यांचेपैकी एकही रजपूत दिलीदरबारच्या वतीनें नादिरशाहापुढें आला नाहीं, पूर्वी 
रजपूत राजांनीं दिलीच्या बादशहाचे खेहामुळें आपली हजारों माणसें रणांगणी 
बळी दिलीं, व आपणही धारातीर्थी पडले, परंतु, ह्या वेळीं कोणी एकही बादश्ञाहाचें 
आमंत्रण न खौकारतां, सर्व रजपूत अगदीं तिर्‍ऱ्हाइतांसारखे राहिळेः तेव्हां, कसा 
तरी आलेला असंग पार पाडला पाहिजे ह्मणून, कदशाहाचा त्या वेळचा वजीर 


सादत्तखान व माळब्यांत येऊन पोंचळेळा निजाम असे दोघे एकभ होऊन, त्याणी 


0 






( ३०२ ) 


नादिरशाहाशीं सामना करण्याचें ठरविलें, परंतु त्या दोघांचेही करण्यांत कांही अर्थ 
नव्हता. सादतखानाचा अधमपणा व कपटभाव वर सांगितलाच आहे. निलामा- 
लाही दिल्लीच्या बादश्याहीविषयीं कितीसा अभिमान होता हें, येथपर्यंत त्याचें जें 
वर्तन घडत आलें होतें त्यावरून उघडच दिसत होतें. शिवाय, त्याचे लोक त्या 
इराणी व पठाण लोकांपुढे दम धरूळ टिकण्यासारखे बिलकुल नव्हते. शोबरटीं, 
कर्नाळ येथे मोठी लढाई झाली. त्या लढाईत अमीर-उल्‌-डमराव सेनापति मा- 
रला गेला, सादतखात (वजीर) केद झाला, आणि महंमदशाह (बादशाह) 
निखालसपणें नादिरशाहाचे हातीं सांपडला, ही गोष्ट अश्शी कांहीं चमत्कारिक री- 
तीनें घडून आली कीं, दंतकथंत जी मत्सराची ब हेव्याची गोष्ट सांगतात तिच्याप्रमा- 
णेंच सर्व प्रकार झाला. सेनापति मारला तेव्हां निजामास सेनापतीची (अमीर-उल्‌- 
उमराव) पदवी मिळाली. परंतु, निजामाची जी दक्षिणेकडे वगैरे भरभराट झाली 
होती त्यामुळे, वजीर सादतखान याचे मनांत मत्सरानळ भडकला होता; व त्याणें 
कपट करून, वरील दंतकथेंतल्या गोष्टीप्रमाणे, आपल्या प्रतिपक्षाचे दोन्ही डोळे जा- 
ण्याकरितां आपला एक डोळा गेलेला पतकरला, त्याप्रमाणें, निजामाचा पाडाव 
करण्याकरितां, तो नादिरशाहास फितूर होऊन, खतः नादिरशाहयाचा कैदी झाला; 
आणि, त्याणें सर्व बादशाही शत्रूच्या स्वाधीन केली, तरी, नादिरशाहानें दिल्ली ठटून 
नासधूस करूं नये हणून, सेनापति निजाम याणें त्याशी खंडणी देण्या'चें बोलणें लाविलें, 
परंतु निजामजे करील त्याचे विरुद्ध आणि निजामाच्या नाशाला व अपमानाला कारण 
होईल असें कृत्य करण्याचा सादतखानाचा निश्चय असल्यामुळें, त्याणें नादिरशादाला 
अनेक भलभलत्या गोष्टी सांगून, व दिल्लीमध्ये अतिशय संपत्ति आहे असें भासवून, 
ती छटण्यास उत्तेजन दिलें, इतकेंच नव्हे; तर, निजामाने जी खंडणी देण्याचें 
कबूल केलें होतं ती खंडणी आपण स्वतः देतो, असं त्याणें नादिरशाहाशीं बोलणें 
लाविलें. नादिरशाह हा अतिशय द्रव्यलोभी असल्यामुळें, त्याणें निजामाचे बोलणें 
सर्व एकीकडे ठेविलें; आणि जो तहनामा होऊन करारमदार झाले होते ते सर्व मो- 
इन, सादतखानाने उत्तेजन दिल्याप्रमाणे, एकदम दिल़ीराहर लटण्यासाटीं त्याणें 
शहराच्या किला बादशाहाजबळ मागितल्या. त्या वेळीं, बादशाह केवळ असहाय 
होऊन, त्याणें मोठ्या अपमानाने स्वतः नादिरशाहाचे गोटांत जाऊन, त्याचे खाधीन 
दिल्लीच्या किल्ल्या केल्या, त्यामुळे ता ८ माचे इ० स० १७४० या दिवशीं ना- 
दिरशाह हा दिलीचा बादशाह झाला, 

ह्याप्रमाणें, तैभूरलंगानें दिल्लीस जी बादशाही स्थापन केली, त्या बादद्याहीचा 
भालक हराणाचा बादशाह नादिरशाह हा होऊन, त्याणें त्याच वेळीं आपल्या नां- 


१ १०१) 


वाचे नाणें पाडण्याचा हुकूम दिला. त्या नाण्यावर त्याणें जी आपल्या शौयवीरयदर्श- 
मारचीब्मक्षरें घातली, त्यांचा भावाथे असा होता कीं, '“जगांतील अवष्या राजांवरचा 
मुख्य असा ह्या काळचा राजाधिराज नादिरश्याह हा आहे.” 

ह्या वेळीं, दिछीच्या खजिन्यांत अतोनात संपत्ति होती, आजपर्यंत बादशादीचे 
अवाढव्य आणि उघळपट्टीचे खचे झाले; आणि” इनामे, देणग्या, बगैरेंकडे अतोनात 
द्रव्य वांटलें गेलें, तरी, आणखी पुढें बादशाहाच्या चार पिढ्यांपर्येत वाटेल तसें खर्च- 
ण्यास विपुल द्रव्य संग्रही होतें. ह्या द्रव्यामध्यें जडजवाहीर, सोनें आणि सोन्यार- 
प्याचीं पार्त्रे हीं एकंदर चाळीस कोट रुपयांचीं होतीं. याशिवाय, बादशाहाच्या स्वा- 
रीचे लवाजम्यास लागणारे सर्व प्रकारचे थोर थोर अलंकार वगैरे, ते तर वेगळेच, 
ह्याप्रमाणे, बादशहाचे वाड्यांत अगणित संपत्ति होती, ती सर्व संपत्ति नादिरशाहानें 
ळटून नेली. परंतु चमत्कार बघा कसा तो! इतकी संपत्ति ह्या इराणच्या बादशाहवास 
मिळाली; ह्मणून त्याची तृत्ति झाली काय ? नाहीं, विस्तवांत यथेच्छ जळण घातलें 
झणजे त्याणें जसा तो अभ्नि विझ्ञन न जातां अधिक अधिक भडका घेतो व 
त्याला अधिकाधिक खा खा सुटते, तद्वत्‌, नादिरशाहाचा आशाभि अधिकाधिक 
भडकत जाऊन, त्याला द्रेधनाविषयींची अधिकाधिक खा खा सुटली ! त्याणें 
दिल्लीच्या लोकांवर अतिशय जुलूम करून, त्यांजपासून आणखी अडीच कोट 
रुपये दंडादाखळ गोळा केले, नादिरशाहानें हा लोकांवर जो जुलूम केला 
तो कोणत्या प्रकारचा होता हें सांगणें, हणजे वाचकांच्या अंगांवर शहारे उभे 
करून, डोळ्यांतून टिपें गाळण्याला मात्र कारण होणार आहे! हणून थोडक्यांत इ- 
तर्के सांगितलें हणजे नादिरशाह्वाच्या त्या जुलमाची आणि अमानुष क्रौ्यांची वाचकांना 
कल्पना करित्तां येईल, कीं, त्या संकटांतून कोणत्याही प्रकारें सुटका होण्याची बिलकुल 
आश्या न वाटून, हजारों सभ्य व श्रीमान्‌ लोक सुकुटंब विष प्राशन करून, अथवा इतर 
प्रकारांनी आत्मघात करून घेऊन, नादिरशाहाचे जुलमाला व राक्षसी क्रौर्यांला आपखुषीनें 
बळी पडले! इतक्यांत दिलीमध्यें अशी भुमका उठली कीं, नादिरशाह मरण पावला. 
त्यावरून दिल्लीच्या लोकांना आवेश येऊन, त्या आवेशाचे झपाट्यांत त्यांणीं नादिरशाहाचे 
कित्येक इराणी लोक कापले, तें वतमान ऐकून नादिरशाहाचा कोपानळ फारच म- 
डकून, त्याचें क्रौर्य शिखराला जाऊन पोहोचले ! तो तेथीळ एका मैक्षिदीवर उभा रा- 
हून त्याणें एकदम आपल्या सैन्यास हुकूम केला कीं, “दिष्ठींतील सर्व लोकांची कसल 
करा,? मग काय विचारावयाचें आहे १ तो प्रत्यक्ष यमघर्माचाच हुकूम ! हजारों 
ळोक, खरीपुरु्ष आणि बालके यांचा भेद न राहूं देता, पुकसारखे कापून टाकिले! 


लटक 


१. दीं भक्षीद अजथ दिली शहरांत दाखवितात, 
श० इ० ३१ 








( ३१०४ ) 


मंतुध्यींच्या सत्यानाक्याबरोबरच छटाळटीचीही कमार झाली, दे सांगणें नकोच ! चिं. 
झ्लीच्या र्स्त्यांतून प्रेतांचे ढीगांचे ढीग पडळे असून, त्यांमधून रक्ताचे पूर ज्ञाळळे 
होते ! नंतर दिछीशहराला आग लावून देऊन, त्या मेळेल्या लोकांस त्यांच्याच वस- 
तिस्थानांत त्यांच्या घरांदारांसुद्धां जाळण्यांत आलें ! या सर्व दंग्यांत, यत्किंचित स- 
माधान मानावयाचे असल्यास इतकेत्त आहे की, दिल्लीवर एकंदर अनर्थ आणणारा 
असा जो नराधम सादतखान त्याचाही अंत झाला, ती गोष्ट अशी:--दिलीशहरां- 
तीळ एकंदर कत्तळ ब ढटाळूट झाल्यावर नादिर याणें सादतखान यास सांगून पा- 
ठविलें कीं, 'तुझ्या व बादशाहाच्या एकंदर दौलतीच्या यादी, आणि निजामाने क- 
बूल केलेली अडीच कोटींची खंडणी जी तूं देण्याचें कबूल केलें आहे ती, अशीं धे- 
ऊन मजकडे ये; नाहीं तर मरणास सिद्ध हो.' नादिरशाद्दाचा ह्या निरोप ऐकून 
सादत याची तर पांचांवर धारण बसली, इतका पैसा आणावा कोठून ! ही त्याला 
मोठी पंचाईत पडली. शिवाय, त्याणें जो अधगपणा करून, आपल्या हातें आपल्या 
धन्यावर व आपल्या एकंदर मनुष्यबांधबांवर हे असलें राक्षसी संकट आणून त्याचे 
योगानें सवाचा निःपात केला होता, ती गोष्टही त्याला अतिशय खाऊं लागून, 
आतां पुढें काय करावें हें त्याला कांहींच सुचेना, त्याला जी महत्वाकांक्षा होती ती 
किती निरथक होती तिचें खरूप त्याला आतां मूतिमंत दिस. लागलें. लोकांमर्ध्ये 
त्याठा तोंड काढण्यास जागा नाहींशी होऊन, आपण काहीं भलतेंच महापातकाचें 
कृत्य केलें, असा त्याचे मनाला धसका बसला; आणि तेणेंकरून, तोच आपला नाह 
करून घेण्यास प्रवृत्त झाला, त्याणें विषम्राशन करून आपला अंत करून घेतला; व 
तें पाहून, त्या वेळीं दिवाणाचे जाग्यावर असेला जो राजा मजलीस राय त्यागेंही 
त्याचप्रमाणें विषप्राशनानें आपला शेवट करून, नादिरशाहाकडून पुढें होणाऱ्या हा- 
छअपेष्टा आणि यातना यांपासून आपली सुटका करून घेतली, येणेंप्रमाणें, दिष्ढीवर 
मुद्दाम हा अनथापात ओढून आणणारा जो नीचबुद्धीचा सादतखान, त्याचा अदा 
रीतीनें अंत झाला, 

पुढें नादिरशाहाचा व बादशाहाचा तह झाळा, त्या तहामुळें कावूल, थद्वा, 
सिंध आणि मुलतान हे पश्चिमेकडील सर्व प्रदेश नादिराचे ताब्यांत जाऊन, त्याणें 
ते इराणच्या राज्यास जोडले, आणि, तो तहनामा झाल्यावर, हा इराणचा महाळूर, 
निर्दय, धातुक आणि राक्षसी वर्तनाचा बादशाह, मोठी थोरळी ळूट घेऊन, तें उ- 
दख व थुक झालेलें दिलीशहर॑ सोडून आपल्या देशास जाण्याकरिता निघाळा, 


« १. दिक्ीहून नादिरशाहाचा कूच होण्याचे वेळी तर लाच्या लोकांचें कोय आणि शोकांचें डौर्य आणि गनम्या, 
चॉर यांची अतिशयच दृक्कि होऊन परमावधि झाली, ही घामभूम आणि ला दुष्टांचे अमानुष 


( १ 
पपु चेळच्या ्ह्दि एतिहासळेखकांन असें लिहून ठेविलें माहे कीं, « क, पिरिश हार १ 


कदस कतल आ लानड हाकेस मकता क लीत तडडकीलहा ती 
द्ौये हो. प्रथक्ष ज्याणें पाहून लिहून ठेविलो. आहेत. याच्याच शष्दांचा ह्याखाली आही उतारा 
घेतॉ:-““एककालीं सवे सुखानुभव घेणाऱ्या सा दिक्ली श्ाहरच्या ढोकांच्या दुःखातुभबाची या 
वेळीं अगदीं कमाठ झाली ! ह्या वेळेपर्यंत दिळीशहरांत चोहोकडे सर्वसाधारण कसली चालल्या 
होया ! परंतु आतां एथक्‌ एथक्‌ व्यक्तितंहार सुरू झाला ! प्रथेक घरीं दुःखाकरोंदय व रडारड 
ऐकूं येई, बैठेपगार देण्याच्या खायावरील मुख्याधिकारी वसंतराय याणें आपल्या सवे कुटुंबाचा 
नाश करून आपलाही घात*करून घेतला |! खालिक यारखान याणें आपल्या पोटांत खेलीर भोस 
कून घेऊन आव्महत्या केली ! पुष्कळांनीं विष प्राशन करून आपलें आयुष्य संपविठें ! अधिकारी 
लोकांची दैना आणि अपमान तर कांहीं विचारूंच नका, दिल्लीच्या मुख्य फौजदारी अधिकाऱ्यास 
रस्थांत उभें करून फाड फाडू जेरबंदांचे फटके मारले; आणि इतर बादशाही अंमलदारांस ब 
कॉमदारांस निर्दयपणे बाटतीळ तसे चोप दिळे ! सर्व शह्दरांतीर ज्ांति ब निद्रारूप विश्रांति 
देखीक नाहींशी झाली, इतक्यांत बादज्ञाहाच्या फरासखान्याळा आग ळागली व एक कोट रुप- 
यांचें सामान या आगीमध्यें जळून खाक झालें ! शहरांत धान्याचा दुष्काळ पडला ! आडढेभरडे 
तांदूळ रुपयास दोन श्रोर प्रमाणे मिळण्याचीडी पंचाईत पडं लागली | ह्याप्रमाणें, ोकांना पोटभर 
अन्न मिळण्याची पंचाईत आल्यामळे, ज्याला ज्ञसें मिळेळ तसें याणें खावे, असा कम चालन 
त्याचा परिणाम, पुढें पटकीचा उपद्रव मानला, हा झाला. दररोज ह्या पटकीनें शहरच्या रस्सा 
तून मृत मनुष्यांची अगदी दाटी दिसू ळागळी, क्षिकडे तिकडे मनुष्यांच्या प्रेतांचे ढीग पडलेले 
दिसत | याप्रमाणें दिल्लीशाहर बहुतेक ओसाड पडलें, यामुळें कोल्हे, लांडगे वगैरे वनपश्यूल आणि 
कांबळे, गिधडें वगैरे पक्ष्यांस ती एकप्रकारे यथेच्छ मेजवानीच झाली | ब्या दिल्ली शहरच्या 
मठेमोठ्या राजवीथीतून श्रीमान्‌ सौदागर, व्यापारी आणि धनिक (सावकार) लोकांच्या रथांची 
व घोड्यांची गर्दी असल्यामुळें जें शहर नेहम मनुष्यांनीं गजबजलेले असावयाचे, या बादक्षादी 
राजधानीच्या नगरांत, भरदिवसा, कोल्ही, कुत्री आणि काक, ग्र यांयी स्वस्थपणें मनुष्यांची 
प्रेते फाडून कुनलेळें मांस खात बसावें ! असा प्रसंग पाहण्याचे ड्या दुर्देन्यांचे कपाळीं आलें, 
यांच्या दुःसखोड्रारांचे वर्णन येथें किती तरी करावें 2 आणि, अक्ली स्थिति बरी होती तरी नादि- 
रानें ज्ञे लोक जीवंत राहिले होते यांनपासून कसे तरी आणखी पांच कोट रुपये काढठेच !” 
ता० ५ एमिळ रोजी सवेत्र सामसूम दिसूं लागून, बादज्ञाहाच्या सवे अठरा कारखान्यांवरीक 
नादिरशाहाच्या अप्तीच्या मोहरा काढण्यांत आल्या, नंतर नादिराकडन बादज्ञाही अमलाखाढी 
येणाऱ्या सर्व मांडलिक राओांस व संस्थानिकांस हुकूम व जाहिरनामे जाउन, चोहोकडे स्वस्थता १ 
श्रांतता झाल्याबद्दह कळविण्यांत आलें; व आतां माझा मिय बांधव (महेमद्ाह) नो गादीवर 
ग्रखेळ याची आज्ञा सर्बोनीं मानली पाहिन, असें याच नाहिरनाम्यांत वारंबार ठिहून सर्वोनी 
ध्यानांत धरण्याविषयी सुचविळें होते, साचममाणें, उदेपूरचा राणा, मारवाड, अभेर, नागोर व 
सातारा येथीस राजे, आणि बान्नीराव पेक्ञवे इस्नादिकांस खलिते ब यादी पाठवून, झाणें दांना 
आप्रका विलय आणि आपलें दिल्लीच्या बादक्नाह्ीवरीठ स्वामि अविदित होण्यासाी पुढे विहि- 
ल्याम्रमागें मनकूर' तिनहिळा झोता;-_“मामजेमध्ये आणि आमचा प्रिये गांधेत्र मडेमदेशादे, 

















(१०६) 


खारीच्या वेळीं एतदेशीयांची सार्धपरवा अतिशयच वाढली असून, कोणाळाही दुस- 
र्‍्याचें बरें कसें होईल, याजबद्दहचा विचार करण्याची जणूं काय कल्पनाच रुव्हती. 
असा विलक्षण काळ त्या वेळीं आला होता. आपलें रक्षण आणि आपलें हित कसें 
हेईळ या पलीकडे कोणाच्या विचारांची धांव मुळींच गेली नव्हती. आपण सुखांत 
असलों हणजे झालें; मग दुसऱ्याची पर्वा कोण करतो £? सदुणांचा लोप होऊन, 
ज््याणें त्याणें आपल्या पायांपुरतें पाहण्याचा क्रम चालविला होता. परंतु ह्यामुळें 
त्यांणीं आपला स्वतःचा किंबा दुसऱ्याचा मुळींच कांहींएक * फायदा करून घेवला 
नाहीं, आणि तेव्हांपासून त्यांना कधीं सुखलाभ झाला नाहीं व कधीं त्यांचा पारतं- 
ञ्यांतून पायही निघाला नाहीं”, 

ह्या सर्व घालमेलीच्या व दंग्यांच्या काळांत रजपूत लोकांनीं आपापली राज्यें व 
संस्थाने संभाळलीं. इतकेंच नाहीं; तर सहार्शे वर्षोत मोंगलांचे अमलामध्यें त्यांणीं 
आपलीं राज्यें मोठींदी केलीं. त्यांत मारवाड व अभेर या राज्यांतून आणखी अनु- 
कर्मे, घिकानीर व किसनगड हीं जोधपुरांतून (मारवाडांतून), आणि मठेरी व 
शेखावती हीं जयपुरांतून (अंभेरमधून), येणेंप्रमाणें निघून खतंत्र झालीं, ब त्यांचें 
खातंत्र्य तीं अजून उपभोगीत आहेत. ह्याप्रमाणें, जयपूर व जोधपूर हीं राज्ये ब- 
रींच वाढलीं, तरी, मेवाडचें राज्य (उदेपूर) महमद गिजनीच्या वेळीं दहाव्या 
शतकांत जेवढें होतें तेवढेंच ह्याही वेळीं होतें. बुंदी, अबू, इेद॒र आणि देवला या 
प्रांतांवर मेवाडचा अम्मल होता; परंतु तोही आलीकडे उठला होता. झणजे, मेवा- 
डची सरदृद्द पश्चिमेकडे अरवली डोंगराच्या अरण्यांपर्येत जो गोदवाडचा पिकाऊ 
मुलूख आहे तेथपर्यंत; आणि पूर्वेकडे चंबळानदीपर्यंत, तसाच, उत्तरेच्या बाजूस 


हििबन्रि अ अ 


याज्नमध्ये एकाव्मता आणि समता झाली आहे. ज्या अर्थी याचा आमचा सद्भा होउन दोघांचेद्दी 
मानसन्मान व राज्ञेपणा हीं सारखींच आहेत या अर्धी, आझी दोघेही परस्पर मिय बांधव होऊन 
एकजीव-जरीर मात्रे दोन-असे झालो आहोंत, आहां दोघांमध्ये प्रेमाचा खेहसंबंध झाला 
असून, आह्याला आमच्या ह्या प्रिय बांधवाविषयीं स्व प्रकारचा अभिमान आणि केवार असणें 
भगदीं साहजिक आहे. आही आपल्या भरिय बांधवास लाच्या विस्तृत राज्यावर पुनः संस्थापित 
करून, आझी दुसरे मुलूख जिंकण्यासाठी जात आहोंत, तुझां सर्वोच्या पूरवजञांनीं श्याप्रमाणें आ- 
मच्या या भरिय बांधवाचे गादीला आजपर्यंत सर्वे प्रकारचा मान देऊन ला गादीची आज्ञा पाळिली, 
लाचप्रमाणें ह्या तेम्रवंश्रीय आमच्या म्रियवांधवाचाही सर्वमकारें मान ठेवून साच्या आज्ञेत तुझी 
असलें पाहिजे. यांत जर तुझी चुकाळ किंवा हयगय कराळ, आणि दंगाफिसाद केल्याबद्दळ्ची 
बातमी.आमचे कानाबर येईल, तर, आही सृष्टीच्या इतिहासाचे पत्रांतून तुमचें नांव खरवडून 
याक्ण्यास कधीही कमी करणार नाहीं. हाणत्ञे, तुझी बन्मास आळां होतां कीं नाही असें 
करून ठाकूं.” 


(३०७) 


अजमीरच्या सरहद्दीर्वरील खारीसुलख आणि दक्षिणेकडे माळवा, येथफ्येत भेवा- 
डर्‍्चा अम्मल होता. येवढ्या मुलखाची लांबी ७० कोश व रंदी ६५ कोश होती; 
आणि तेवढ्या औरसचोरस मुलखांत दहाइजार शहरें व गांवें असून, त्यांचें उत्पन्न 
एक कोटीचे होतें. मेवाडच्या इतक्या मुलळखांतच पण जमीन चांगली, लोक श्रीमान्‌ 
आणि व्यापार मोठा असून, येवढ्या राज्याचें संरक्षण करणारी सरदार मंडळी मोठी 
शूर व अभिमानी असे. राजस्थानांतील थ्रिरोभूषण असें मेवाडचेंच राज्य होतें, तरी 
पण पुढें पन्नास वरषीतच' मराठ्यांचा ठटाठटीने बघा कसा काव त्या राज्याचा नाय- 
नाट झाला तो ! 


हइ० स० १७३५ मध्यें बाजीराव पेशव्यांनीं दिछीचा बादशाह. महमदशाह 
याजपासून चोथाईचा हक्क मिळविला. हणजे, बादशाही अमलांतील एकंदर बसुलां- 
तून चोथा हिस्सा मराठ्यांना देण्याचा ठराव झाला. या समयीं मराठ्यांना फार्‌ 
चांगली व अनुकूल वेळ मिळाली होती. कीं, फारशा लढाया व देगेघोपे वगेरे न 
करितां, त्यांना वरील चोथाईचा दृक्क त्यांच्या झोंकावर आणि कीतीवर सहज मि 
ळाला. 'चोथाईचा हृक्क मराठ्यांना मिळाल्यावर अर्थात्‌ ते विशेष विजयी झाल्यामुळें, 
पुढें त्यांणीं बादशाही मुलखाशिवाय इतर स्वतंत्र राज्यांकडे आणि संस्थानांकडेहीं 
आपली इष्टि लाविली, पहिल्यापासून राजस्थानांतठीं सर्व लहान मोठीं संस्थानें मोंगल 
बादश्याहांचे अमलांतलीं अशीं ह्मणएयांत येते असत, आणि, ज्या अर्थी बादशाहाने 
आपल्या सर्व मुलखांतला चोथाईवसूल मराठ्यांना देण्याचा ठराव केला होता, त्या 
अर्थी, बादशाही अमलांतीलच राजस्थात झणून तिकडेही मराठ्यांनी आपल्या चौ 
थाहेचा दृक दाखवून, त्याबद्दलची रजपूत राजांकडे मागणी केढी, 


राजस्थानावर हें एक नवीनच संकट आल्यासारखे झालें, मराठ्यांची चढती कळा 
असून, त्यांचा बचक फार मोठा असल्यामुळें, रजपूत राजांना हें संकट कसें दूर 
करावें याची एक मोठी पंचाईतच पडली. ते पुनः सर्व एकत्र जमून. त्याबद्दळचा 
विचार करूं लागले, त्यांच्यांमध्यें परस्पर उच्चनीचपणाचे आणि भ्रेष्ठकनिष्ट मानाचे 
जे भेद व अभिमान होते ते सर्व एकीकडे ठेवून, या वेळीं आपल्या मुलखाचें रक्षण 
कसे होईल याजबद्दलच्या योग्य तजविजी व योजना त्यांणीं चालविल्या. ल्यांच्यांमध्यें 
बर तांगितळेळे जे भेद व अभिमान होते ते सर्व तौडून, सर्व ठाकूर ब राजे ए- 
काच योग्यतेचे व समानाधिकारी असें समजण्याचा मुख्य मार्ग जो परस्पर विवाह- 
संबंध, तो घडण्याचें पहिल्या बैठकीस सर्व राजांनीं व ठाऊुरांनीं ठरबिलें, त्यांत सि 
खोदिया कुळांतळी (राण्याची) मुलगी भारबाडचा राजपुत्र विजयतिंग यास दे. 
ण्याची ठरली. पूर्वी मोंगढांशीं कोणत्यादी प्रकारचा संबंध रजपुतांनी ठेवूं नये अते 


( ३०८ ) 


उसाव झाले असतां, निरनिराळ्या वेळीं ते ठराव मोडून अंभेरच्या राजानें दिछी- 
दरबाराशीं असंमत व्यवहार ठेवल्यामुळे, एकंदर राजस्थानांत जे निरनिर्शळे तट 
आणि अभिमान माजले होते ते सर्व ह्या वेळीं सवीनीं एका बाजूस ठेवून, एकचि- 
'तानें आणि एकविचारानें वागण्याचा निश्चय केला; व त्या संबंधानें पुढें लिहिल्या- 
प्रमाणें उदेपूर येथें परस्परांचे लेख झाले, त्या लेखांवरून सर्व रजपूत राजे मेवा- 
डच्या राण्याला किती मान देत होते तेंही समजेल. 

रजपूत राजांच्या एकवाक्यतेचा पत्रन्यवहारः-- 

पत्र पहिलें. 

“/मारवाडचा राजपुत्र कुमार बिजयसिंग याजकडून, महाराणा श्री-श्री-श्री जग- 
“वृह्संग यांचे चरणीं-मुजरा (नमस्कार). 

“विज्ञापना विशेष, आपण रावत केसरीसिंग आणि दिवाण बिहारीदास यांस 
४मजकडे पाठवून आज्ञा केली की, मीं आपल्या कन्येशीं विवाह करावा. आपण 
“जो हा आपला हेतु कळविला येणेंकरून आपण आमचा मोठा सन्मान केला 
“असें मी समजतो, व हा आपला मजवर मोठाच अनुग्रह होत आहे असें 
“मला वाटतें. मी आपली ही आज्ञा शिरसा मान्य करतों. मी आतां आपला 
“मुलगा व सेवक झालो. जोपर्यंत माझ्या देहांत प्राण आहे तोंपर्यंत मी आपला व आ- 
““पळे कुटुंबांतील झालो. आपले ताब्यांत माझें मस्तक आहे, व खऱ्या रजपुताने ह्या- 
“प्रमाणेच वागळे पाहिजे. माझे २०,००० राठोड आतां यापुढें ,आपले सेवक झाले. 
“माझ्या कतेव्यास जर मी विन्मुख होईन तर सर्वशक्तिमान प्रभु मला पाहतो आहेच. 
“मीचसा काय £ पण माझ्या र'क्तापासून जो कोणी होईल तो आपली आज्ञा पाळील. 
“आपण घडवून आणीत असलेल्या या लम्नापौसून होणारी पुत्रसंतति माझ्या गादीची 
“मालक होईल; आणि कन्यासंतति तुकोना न देतां, आपल्या विचारें योग्य वर बघून 
“त्याला देण्यांत येईल. असें जर मी न करीन तर मी खरा रजपूतच नव्हे, आपला 
“विचार घेतल्याशिवाय मी मुलींची लमे करणार नाहीं. इतकेंच नव्हे; तर भावोजी 
“किंवा इतर कोणी वडील मनुष्यें जर मला माझ्या मुली तुकाच्या घराण्यांत देण्यावि- 
“यी आग्रह करतील तर, तें मी कधीं कबूल न करितां, आपल्या विचारानेंच त्यांची 
“लपते करीन, याविषयीं मी ईश्वराची शपथ घेऊन आपल्यास कळवितों. ही गोष्ट दु- 
“सऱ्या कोणास मान्य होवो किंवा न होवो. ही विज्ञापना. आषाढ झुद्ध पूर्णिमा, युरुषार, 
*'बि० से» १७९१ (इ० स० १७३५-३६). 

“ताजाकलम-हा लेख राँवत केसरीसिंग आणि बिहारीदास पंचोठी यांच्या दे- 
“खतां छृष्णविलास ह्या मंदिराच्या सजांत पंचोली लालजी याणें हिहिला, व त्याजवर 
“कुमार विजयसिग, भारवाडचा राजा बखतसिंम याचा पुत्र, याणें सही केळी असे.” 

० १, बापाळा सन्मानपूर्वक होक माराबयाची किंबा लाचे निषयी गोळावयाचें हणजे "मागली? 
या बहुझानपुर्वक शब्दांनी बोण्याची रजपुतांची चाक आहे, 











*तविज्ञापना, येथील सर्व कुशळ असों. विशेष, आपला लोम आणि आपलेंप्रेम या. 
“बालकावर ठेवून, आपल्या कुशल वार्तेनें व आमचा समाचार घेऊन, तो लोम व. 
“प्रेम बरद्धिंगत करीत असावें. ज्या वेळीं तोळ सुदिन (लभदिवस) मी बघेनं त्या वे- 
“ळाची किंमत करतां येणार नाही. आपण मला खरा रजपूत बनवटें. ह्याबद्दद मी आ- 
“पळे उपकार कधींही विसरणार नाहीं; व माझ्याने आपली जी चाकरी होईल ती क- 
“वर्ण्यास मी कधींही आळस करणार नाहीं. सर्व रजपूतजातीला आपण पिठ्स्थानीं 
“आहां; आणि ल्याप्रमाणें प्रत्येकजण त्याच्या लाच्या मगदुराप्रमाणे आपल्याला साह्य 
“करून आपला मान व आपला अधिकार कायम राखण्याविषयीं मनःपूर्वक शटत आहे, 
“ब॒ आपल्या शत्रूचें पारिपत्य करण्यास सर्वदा सिद्ध आहे. आपलें ज्ञान अह्मदेवा 
“च्यासारखें विस्तृत आहे. ह्या जगाचा जी खामी परमात्मा तो आमच्या राणेसाहेबांस 
६चिरसुखी करो. आषाढ वद्य १३१. ” 

पत्र तिसर. 


“राजा बखतसिंग याजकडून राणा यांस-- 


_ “महाराणा श्री-श्री-श्री ज़गत्सिगजी यांस बखतसिंग याचे प्रणाम, आपण मला 
“वरा रजपूत केळें व हा आपला अनुग्रह सर्व जगाला विदित झाला आहे. आपल्या 
“संबंधानें मला कोणतीही सेवा करण्याचा प्रसंग आला तर त्यास मी कदापि मागें सर- 
“गार नाहीं, हें आपल्यास अनुभवांतीं कळेल, आपला दर्शनलाभ जेव्हां मला घडेल 
“तेव्हां मी सुखानंदी होईन. मला आपल्या संबंधानें बेंबीच्या देंटापासून अभिमान आणि. 
“पूज्य बुद्धि असल्यामुळें माझं अंतःकरण सदा सर्वकाळ आपल्याबरोबरच असतें! 
“आषाढ वद्य ११.” 











. पत्र चवथे. 
““खलवाई जयसिंग याजकडून राणेसाहेबांस-- 


“सवाई जयसिंग याजकडून महाराणे यांस सन्मानपुरस्सर नमस्कार. श्री. दि- 
“बाणजींच्या हुकुमाप्रमाणे. मी, आपण मारवाडच्या अभयसिंगासहवर्तमान जो लेहसंबं- 
'“घाचा करारनामा केला आहे तो मान्य करून त्याजवर सही करतों. याबद्दल मी हि- 
'““दूप्रमाणें शपथ वाहत नाहीं, व सुसल्मानाप्रमाणेंही शपथ घेत नाहीं. माझ्या मान्यतेला 
“तो परमेश्वर साक्ष असून, दिवाणजींच्या समक्ष मीं ह्या दोस्तीच्या करारनाम्यावर सही 
क्ली आहे' आषाढ शुद्ध ७. 22. 



















( ३१० ) 


“व्याश्ची ल्लेहसंबंध केला आहे; व तो ह्याप्रमाणेंच सतत राखण्याविषयीं मी कधींद्दी क- 
“सूर करणार नाहीं, ह्याबद्दल आपण निःसंशय असावें. याचप्रमाणें आपणही आपला 
£ह्ेहसंबंध राखावा. आपण माझे वडील, बंधु किंवा मित्र झणून जें आपण मशीं नातें 
“ठेवांठ लया नाल्याप्रमाणें मी आपला आहे. आपल्यावांचून मला दुसऱ्या कोणा झा- 
““ाची किंवा इतर कोणा संबंधी मनुष्याची कोणत्याही प्रकारें काळजी नाहीं. आषाढ 
“श्वद्य ६ १3 


पत्र सहावे. 


£राजा अभयसिंगाकडून राण्याला-- 

“महाराणा जगत्सिंगजी यांचे हुजुरास, महाराजा अभर्यासग याजकडून प्रेमपुरस्सर 
£नमस्कार. विज्ञापना विशेष, आपला जो परस्पर रोहसंबंध राखण्याबद्दलचा 
“करार झाला आहे त्यास ईश्वर साक्ष आहे. व लाच्या साक्षित्वाने केलेला हा करार जो 
“कोणी मोडील लाला देव पाहून घेईल, हें उघडच आहे. आपण सुखदुःखकाळीं एक 
“आहोंत आणि अश्याच एकमताने आपण नेहमीं एकचित्त असावें. ह्यांत कोणींही 
“खार्थबुद्धीनं आपल्यामध्ये भेद अथवा प्रतारणा करूं नये. ह्या सर्व ठरावांस आपले 





१. अभयसिंग आणि बखतसिंग हे दोघे भाऊ असून, ते मारवाडचा राज्ञा अजितसिंग याचे 
पत्र होते, अभितसिंगाचे मागून मारवाडचे गादीवर अभयसिंग हा बसला; आणि बखततिंग हा 
नागोरास स्वतंत्रपणें राहिला, बखतसलिंगाचा मुलगा विजयसिंग असून, लाली वर लिहिल्याप्रमाणे 
राणा ज्गत्सिंग याच्या कन्येचें लग्न होण्याचें ठरठें, शेवटीं मारवाडच्या, ह्मणजे बोधपूर येथील, 
गादीवर विजयसिंगच बसला, विजञयसिंगानें वर ड्या आपल्या पत्रांत कृतज्ञतेच्या बगैरे अधळ- 
पधळ गोष्टी लिहून राग्याचे संबधानें जञी आपली परम पड्यबुद्धि दाखविली आहे, ती कृतज्ञता व 
पश्यबद्धि लाणें शेवटपर्यंत राखिली असें दिसत नाहीं.' याणें, पुढें, ह्या राजकीय खटपटींत आप- 
ल्या घरगती संबंधानें मनांत कांहीं अढी बाळगन, आपल्या कृतज्ञतेच्या आणि पड्यबद्धीच्या विरुळ 
वर्तैन केलें. , याणे राण्याच्या नातवापासून पुढें गोदवाडप्रांत हिरावन घेतला, असें पुढील इतिहा- 
सावरून कळून येईल, वर सांगितलेल्या व ठराव झालेल्या विबाहसंबंधापासून विञजञयसिंगाला पुढे 
झाठिमसिंग नांवाचा पुत्र झाला, परंतु हा झालिमसिंग, लाचा वडील (सावत्र) भाऊ फत्तेसिंग 
जिबंत होता तोंपर्यंत आपल्या आजोळीं(उदेपुरास)च राहत असे.. झालिम्सिंग हा मोठा श्वर 
सर्वमिय आणि उत्कृष्ट कवि होता. हा मूळग्रंथ लिहिणाऱ्या कनेल टॉड साहेबाजवळ एक रज्ञपत 
लोकांचा पुरोहित (यति) भाटांचे मेथ वगेरे वाचन दाखवणारा मदतगार हणन बारा बॅपेपर्यंत 
होता, ता यति वरील उत्कृष्ट राजकवि झालिमसिंग याच्या कृपादृष्टीखाटींच लहानाचा मोठा झाला 
असल्यामुळें व याणें याच्याज्ञवळ ग्रंथ लिहिण्याचे काम केल्यामुळें यालाही आपल्या यज्ञमानाम्रमाणें 
च इतिहासज्ञानाची आणि कवितेची गोडी फार असे; व यामळें ह्या इतिहास इतक्या पर्णतेत आ« 
णण्याठा कनल टॉड साहेबाला याजकडन फार उत्तम मदत मिळाढी, कमनेल टॉड साहेब झा 
णतो,*मी राजस्थानांतले पुष्कळ भौट, लांचे पर्वीचे ऐतिहासिक ग्रंथ समजावन घेण्यासाठीं पाहिले 
परतु झा सर्वोत वरीळ यति सा कामांत फार हुजार आणि ज्ञाता असा मिळाला,? 


£ ३११ ) 


“सरदारही साक्ष आहेत; आणि खरा रजपूत आपले हे करारमदार कधींही मोडणार 
“नाह, आषाढ वद्य ३, गुरुवार.” 

वरीळ एकंदर पत्रांवरून, ह्या वेळीं रजपुतांची जी एकवाक्यता झाली ती चां- 
गली हंढ पायावर झाली होती असें झणण्यास हरकत नाहीं, परंतु अशा प्रकारची 
एकवाक्यता आणि परस्परांचे करारमदार याथूर्वीही नव्हते का झाले ! परंतु त्या 
एकवाक्यतेपासून वब करारमदारांपासून काय फायदा झाला ! त्याचप्रमाणें, वरील 
पत्नांवरून कळून येणाऱ्या ऐकमत्याचा व एकात्मतेचाही सर्व लोकांना हितावह अ- 
थवा एकंदरींत बरासा फायदा हणून पुढें झाल्याचें दिसत नाहीं. ज्याप्रमाणें, पूर्वी 
औरंगजेबाचे वेळेस ह्या रजपूतराजत्रयाची एकवाक्यता झाली असून, ती एकबा- 
कयता केवळ परस्परांच्या कुलाभिमानानें उत्पन्न होणाऱ्या मत्सरानें मोडली व त्याचीं 
दुष्ट फळें त्यांस भोगावीं लागलीं, तसाच मत्सरभावाचा प्रकार, ह्याही वेळीं, त्यांचे 
परस्पर करार व ठराव होत असतां जो ऊहापोह झाला त्या प्रसंगीं, उघड दिसून 
आला, व त्या विषारी मत्सराचें वजन व प्रसारही त्या समयीं फार दिसला. 


मराठ्यांनी माळवा घेतल्यावर त्यांचे पुढारी ब सेनापति बाजीराव पेशवे हे 
जेव्हां चौथाई वसूल करण्याचे निमित्ताने मेवाडास गेले, तेव्हां त्यांचेविषयीं उदे- 
पुरांत मोठा गवगवा झाला. राण्यानें बाजीरावांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन चोथाईच्या 


१, ह्या संबंधानें राणा जगत्सिंग याजकडून दिवाण बिह्वारीदास पंचोठी याठा पुढें ठिहि- 

ल्याप्रमाणें पत्रें गेळीं होतीं:--- 
पत्र पहिलें. 

“स्वस्ति श्री, मुख्य प्रधान पंचोठीजी य़ांस--नोहार. विद्रोष, मळा तुमच्याविषयींची स्मृति 
“कधींद्दी सोडीत नाहीं, दक्षिणी (मराठे) ठोकांविषयींच्या प्रश्नाचे संबंधानें तुह्या जी व्यवस्था 
“ळाविली ती बरी आहे; परंतु त्यांची (पेशव्यांची) भेट होणेंच असेळ तर ती देवलाच्या पलीकडे 
“होण्याचें ठरवांबें. कारण, ञितर्के दूर तितकें बरें. तुमच्या स्वारांतठे कांही स्वार कमी करा; ह्ाणज्ञे, 
“6इश्वरकृपेने पैक्ञाची ज्ञास्त जरूर ळागणार नाहीं गतवर्षाप्रमाणेंच रामपुऱ्याविषयींही ठरवून टाका, व 
““दौळतसिंगाळा कळवा कीं, हा प्रसंग पुनः येणार नाहीं. आमच्या मातोश्रीसाहेबांस बरें नाहीं, 
“याज्राव आणि गजमाणिक हे फार उमदेपणानें लढले, आणि, याचप्रमाणें तुंदरगन्नाच्याही द« 
“/ज्ञारों प्रकारच्या कीडा झाल्या. या वेळीं तुझी हनर नव्हतां याबद्दह मळा. फार वाईट वाटलें | 
““मी शोभारामाठा कसें पाठव £ आषाढ वद्य ६, संवतू १७७१ (इ० स० १७३५). 


१, रब्पुतांमध्यें वरिष्ठांनी आपल्या हाताखाळच्या कोणाही मनुष्यास “बोहार? या, शब्दाने 
मान देण्याची चाळ आहे, १, राना नगत्सिंग याला हत्तींच्या साँग्मारी व इतर क्रोडा यांची कार 
गोडी असे. वरील सध नांबें लाणें आपल्या आवडल्या हत्तींना दिलीं द्वोती, 

रा० ३० ४० 


( ३१२ ) 
बाबतींत बोलण्याचा प्रसंग मुळींच टाळिला; आणि आपल्या वतीनें साळुंग्याचा 


गुेबखाम्साबाब 





(ख्य ि बड ंंशवाााााकधाशिशधााशंंशबबश 








पत्र दुसरे. 

“मी यावर विश्वास ठेवीत नाहीं, झणून, लाबद्दलचें प्रयक्ष हणणे आणि यांच्या मागण्या 
“(काय आहेत याही कळविण्यासाठी, कोणीतरी मनुष्ये मबकडे पाठवा. बाजीराव आला आहे; 
“(ब तो मजजवळून खंडणी घेऊन यावद्दठ आपली कीत पसरून लाणार, खंडणीक्षिवाय तो अ- 
“मीन मागतोच आहि. याणें माझ्या देशांत पाय श्िरविळा असून, ते हळूहळू मञनवळन इतर 
“/राजांपेक्षा बीसपट पैसा---इतरांनीं खंडणी देण्याचें कबूल केल्यास त्या मानानें--बास्त घेईल. 
“यरातवर्षा मल्हारराव आला होता; परंतु तो कांहींच नाहीं. बानीराव जास्त श्रक्तिमान्‌ आहे. 
“/इ्वराला अर माझी विनंति ऐकणें असेळ तर बालीराव माझ्या भूमीचा अपहार करणार नाहीं. 
“देवीचंदाकडून विशेष समजेलच, गुरुवार, संवत्‌ १७९२. 


““ताजाकलम---होळीच्या दिवशीं जगमंदिरांत वगैरे सर्वत्र आनंद होता. परंतु, मिठावां चून 
“हसं अन्न बेचव, तसा उदेपूरचा वरील सव आनंद बिहारीदासावांचून शोभेल काय १” 

पत्र तिसरं. 

“तुमचे सारखा मनुष्य माझेजवळ असतां मला माझ्या मजबुतीविषयीं बिलकुल भीति नाहीं. 
“घरंतु हें दारिद्रथदशन कां ? कदाचित्‌ तुह्ी विचाराळ कीं, “यांत मजकडे काय दोष आहे £--- 
“मी आपण सांगतां याप्रमाणें वागतो.” तर ती गोष्ट अश्की आहेः सवे गोष्टींमध्ये पैसा हें सवव 
“आहे. पायांचे श्रम ज्ञे आहेत ते काय असतील ते तुह्यी समजा, इतर सर्व ठराव व्यर्थ आहेत. 
“तुही हाणाळ कीं, 'मनजवळ तर कांहीं नाहीं; तेव्हां मी तरी काय कळूं आणि कसें ठरव १ 
“परंतु आपल्यावर असे दोन तीन प्रसंग पूर्वीच येऊन गेलेळे आहेत, यांतून खरें पाहिलें असतां, 
“तुह्मी आणि मी अचुकपणें पार पडलों. याप्रमाणें फर पडण्यास आपले मोठमोठे बेत आणि आ- 
“पळा शहाणपणा हीं आतां कांहींच उपयोगी नाहींत, ञरी मी तुह्याला दूर पाठविलें आहे तरी 
“तुझी अगदी माझे जवळ आहांत असं मी समजतो. परंतु, आतां तुझी ठोकरच इकडे याळ तर 
“बरें होईळ, ह्मणजे मग आपल्याला जो काय पुरवठा वगैरे करावयाचा तो करूं. तुही आपला कमी 
“पक्ष झांकण्यांत ज्ञसे कुशळ आहांत तसा हा तुमचा पुत्र आपला कमीपणा व आपलें वैगुण्य झां- 
“कून, लाबद्दळ्यी सफाई दाखविषण्यांत वाकब नाहीं. तेव्हां, तुमच्या शहाणपणाच्या सांठवणाचा 
“उपयोग काय £ याचा उपयोग अर तुझीं दाखविला नाहीं तर यामुळें तंशय मात्र उसन्न होतो. 
“यासाठी, तुह्याला आपल्या धन्याविषयींचा कांहीं अभिमान आणि माझ्य़ा दरबारांत तुमचें स्वतःचें 
“महत्व वाढविण्याविषयींची इच्छा हीं असल्याबांचन तुमच्या तया शहाणपणाचा व थोर अनभवाचा 
“कांहीं उपयोग घडणार नाही. लाबद्दल तुझाला रत्ने व मोठमोठ्या देणगीचे दसैवन मिळतील 
“तुमच्या श्रमांचें ब मेहनतीचे सार्थक्य याजवांचन होणार नाहीं, तुझाळा वेळ असली तर ह्या सर्वे 


१, राणा खगत्सिंग याठा दिवाण बिहारीदास हा पुष्कळच वडीक असन, तो लाळा आपल्या 
बापाचे ठिकाणीं समलन, आपण* याचा पुत्र (बेटा) समक्ञत असे, व लाचम्रमार्णे तो आपले 
पत्नांत वगैरेद्दी लिहोत असे 


( ३१२ ) 


अधिकारी व आपला दिवाण बिहारीदास पंचोली यांस बाजीरावांची भेट घेऊन 
त्यांकेबरोबर खलबत करण्यास योजिले, त्या वेळीं त्यांच्या परस्पर भाषणांत राण्याची 
भेट कशी घ्यावी याबद्दलचा बराच खल होऊन शेवटीं असें ठरलें कीं, ज्याप्रमाणें 
बनेराचा राजा राण्याची भेट त्याचे गादीपुढें बसून घेतो त्याप्रमाणेंच, बाजीरा- 











“गोष्टी तुमच्या हातानें सुयंत्र होतीहळ, नाही तरहें पत्र मी तुझाठा ब्य्थे लिहिलें आहे असें 
“होईल, तुझी ज्ञाते व सुज्ञ आहांत, पुढील परिणामावर लक्ष्य देऊन जें करणें तें करा. या बा- 
“बतींत मी तुह्याठा दुसर्‍याने पत्र लिहिणार नाही. सं०१७५९२.” 

या पत्नांवन दिवाण बिहारीदास पंचोळी याञवर राण्याचा किती विश्वास होता व यया दिवा« 
णाचेंही किती जबाबदारीचे काम होतें हें समओेळच, बिहारीदास याचे ने पुढें वंशज झाले लां- 
तीळ एक कृष्णदास पंचोठी झणून, हा ग्रंथ लिहिणाऱ्या कर्नेळ टॉडूसाहेबाजबळ वकील असून, 
तो मेवाडच्या राण्याचे व कनेल टॉड याचेमध्ये दुभाष्याचें व इतर वकीलीचें काम करीत असे, 
तोह्दी फॉर हुजार आणि कार्येकुशळ होता असें टॉड्साहेबांनीं लिहिले आहे 

पहिल्यापासून राण्याचा मान चोहोकडे सवोकडन फार उत्तम रीतीनें ठेवण्यांत येत असल्याचें 
येथपर्यंत अनेक प्रसंगीं सांगण्यांत आठें आहेच. आझी या खालीं सातारच्या राबाकडन याच 
राण्याळा एक पत्र आलेलें देतो, यावरून दक्षिणेकडे मेवाडच्या राण्यास किती मानीत द्दोते हें 
समज्ञेल:-- 

“स्वस्ति श्री क्षात्रकलावतंस, सवमान्य, सर्वपड्य, भास्करवत्तेअसी, महापराक्रमश्लाली, शत्रप- 
“€त्न्यांचे नेत्रांतून अश्रपात करणारा* (विजयी), महोदार, श्रीमन्महाराजाधिराज महाराणा श्री- 
“'जगात्संगजी यांस---राञजाधिराज श्रीमच्छत्रपति राज्ञे यांजकडून रामराम, येथील सवे कुळ आहे, 
“विशेष. आपलेकडून वारंवार कुल वतमग्रन कळविण्यांत येऊन आमचा समाचार घेण्यांत येत जावा 
““येबढीच अपेक्षा आहे; आणि तोच आझाला संतोषप्रद आहे, 

““आपलें कृपापत्र पंडित प्रधान यांस पावळे, बहुत आनंद वाटला व हा आपलेकडन आ. 
““मर्‍चा मोठा सन्मान झाला, राज्ञश्री रावत उदेसिंगनी याची स्वारी इकडे आल्यापासून लांबवर 
“माझ्ञें प्रेम दिवसेंदिवत जास्त जास्त वृद्धि पावत आहे, आपला कृपाठोभ असाच दृद्धीप्रत पावावा 
“बहुत काय लिहिगें£ ” 


असें हणतात कीं, सातारचा राजा दुबेठ झाला तेव्हां दुसऱ्या जगत्तिंग राण्याकडे, याच्या व॑- 
श्ांतीळ कोणी तरी योग्य राज्ञा सातारच्या गादीवर बसविण्यासाठी पाठवावा हाणन पेशव्यांनीं विर 
नंति केली होती; व लापमाणें राण्याचा धाकटा भाऊ श्िवदेवतिंग याला साताऱ्यास पाठविण्याचे 
ठरलेंही होते. परंतु सातारची गादी या वेळेत विशेष वजनदार आणि श्रेष्ठ अज्ञी मानली ज्ञात 
असल्यामुळें आपल्या हाते आपल्या कुटुंबातून आपल्याला एक वरिष्ठ राना निर्माण केल्यास चां. 
गले नाहीं, अक्षी राण्याला भीति वाटली लामुळें हाणें सातारचें आमंत्रण कबूल केळें नाहीं. 


१. वनेराचा राना हा प्रसिद्ध राणा राबसिंग याचा मुलगा भीम याचा वरन होता."बाबी- 
रावाठा दरबारांत न्नी जागा दिली तीच इंग्रज लोकांचे वझीळास देत असत, 














( २१४ ) 


वांनींडी राण्याचे गादीपुढें बसून त्याची मुलाकत ध्यावी. त्याप्रमाणें राण्याची व 
बाजीरावांची भेट होऊन तह झाला; व त्यांत मराठ्यांना राजस्यानांतून वार्षिक खं- 
डणी देण्याचें ठरलें, पुढें, त्या तहाप्रमाणें व ठरावाप्रमाणें दहा वर्षेपर्येत मराठ्यांना 
खंडणी पोहोंचत होती, परंतु, पुढें पुढे, त्या खंडणीविषयींही मराठ्यांची कुरकुर चा- 
लली; तेव्हां राण्यानें तो झालेला तह भुळींच मोडून टाकली, 

पुढें रजपूत राजांमध्ये आपसांतच कलह माजल्यामुळें मराठ्यांना त्यामध्यें पडून 
त्यांच्या अंतःप्रदेशांत शिरण्यासही सवड झाली. पूर्वी जयपूर (अंभेर), जोधपूर 
(मारवाड) आणि उदेपूर (मेवाड) यांच्यामध्यें राणा उमराव याचे कारकीर्दीत 
असा ठराव झाला होता कीं, उदेपूरच्या मुलींचा मुलगा वडील समजून गादीचा बा- 
रसा त्याजकडे जावा. नादिरशाहाची स्वारी येऊन गेल्यावर पुढे दोन वर्षानी, झ- 
णजे हइ० स० १७४३ या वर्षा, जयपूरचा राजा सवाई जयसिंग हा वारला. तेव्हां 
त्याचा वडील मुळगा इसरीसिंग (इहेश्वरीसिंह) हा अंभरचा राजा झाला. परंतु 
उदेपूरच्या कन्येचा मुलगा माधवर्सिंग हा एक मुलगा होता; व तो यद्यपि इेश्वरी- 
सिंहापेक्षां वयाने लहान होता तरी, पूर्वी, वर सांगितल्या प्रकारचे ठराव झाले अस- 
त्यामुळें, माधवसिंगालाच ज्येष्ठपणा येत असून, त्यालाच जयपूरच्या गादीवर बस- 
विणें रास्त होतें. परंतु तसं झालें नाहीं, यामुळें जयपूरच्या राज्यांत दोन फळ्या हो- 
ऊन, इेश्वरीतिंगाचा एक पक्ष ब माधवसिंगाचा एक पक्ष असे दोन पक्ष झाले, 
त्यांत माधवसिंगाकडचा पक्ष ज्यास बळकट होता. द्या माधवर्सिंग झणजे राणा 
ज़गत्सिंग याचा आतेभाऊ होता. अर्थात्‌ राण्याचाही पक्ष त्याचेकडेसच होता, 
सिसोदिया वंद्यांतील मुलीचा मुलगा ज्येष्ठ व गादीचा मालक असें समजण्याचा ठ- 
राव असतां, अंभेरचा राजा जयसिंग याणें आपले पश्चात्‌ त्याप्रमाणें व्यवस्था लाव- 
ण्याविषयींची निरवानिरव कां केली नाहीं, हें समजत नाहीं; ब त्यामुळें, पुढें तो मे- 
स्मावर, वर लिहिल्याप्रमाणे जयपूरच्या राज्याविषयीं तंटे लागले, जयरविंगाकडून 


*००००००५००००५०५५५५४५४५५४४४0४ 00000000000000010000000000000000090000000000000000ण शशी टणलणा पीटल ०२00 0२0०२१ ० २२ 
आणील शकय ण पण 


१, बाजीराव पढें जयपुरास (अंभेर येथे) गेठे, तेव्हां तेथील राजानें सांस आपल्या गादीवर 
ज्ञागा घेतठी, परंतु पेशवे झणाले, “आही ब्राह्मण, आपल्या गादीपुढढें बसून आपल्यापढ॑ हात पसर- 
ण्याचा अधिकार आमचा आहे, याजकरितां मानापमानास आझी विशेष मानीत नाही.? आणि 
असें हणन बाजीराव मोठ्या अदबीनें गादीच्या समोरच बसले 


२. दी खडणी १,६०,००० रुपये असून, ती शिंदे, होळकर आणि पंवार या तिघांस सा 
रखे तीन भाग करून देण्यांत येत असे, ही खंडणी वसूळ करून घेण्याचें काम शिंद्याकडे असून, 
ती बाटण्यर्चं वगेरे काम होळकराकडे सोंपवलें होते. मेवाडच्या राण्याला खंडणी देण्याचा प्रसंग 
मेवाडच्या एकंदर इतिह्वसांत द्दा दिल्यानेच आला, 

३. शष्ठ ११२ यांतील ठिपेंतीळ दुसरें, पत्न पहा, 


६ ११५ ) 


पहिल्यापासूनच असें वरील ठरावाविरुद वर्तन घडत असल्याचें दिसत होते; परंतु 
त्या ज्ेळीं त्याविषयी कोणालाच संशय आला नाहीं. राणा संप्रामसिंग थाजकडून 
आपला भाचा झणून माधवसिंगाला रामपुऱ्याची जहागीर मिळाली असून, माधव- 
सिंग हा लहानाचा मोठा तरी तेथेंच झाला होता; व पुढें त्या जहागिरीच्या भोग- 
वय्याप्रमाणे, तो उदेपूरचा १००० खार आणि २००० पायदळांसहवतेमान सा- 
ह्मकर्ता झणून एक सरदार व्हावयाचा होता. व ह्याप्रमाणें तो सरदारी करील 
अशी जयसिंगानें रागा संम्रामसिंगाशीं कबूलीही केली होती. त्याप्रमाणे, माधव- 
सिंग हा लहानपणापासून जयपुराहून दूर आपल्या रामपुऱ्याच्या जहागिरीवरच होता 
आणि तेव्हांपासूनच राजा जयसिंग याणें त्याला तसेंच दूर राहूं देऊन, आपले मा- 
गून है्वरीसिंगाने ज्ञयपूरच्या गादीवर बसावे अशी योजना केली असावी, असें 
दिसतें. परंतु दुसऱ्या रीतीनें पाहिले असतां, जयसिंगाकडून माधवर्सिंगाला वरील 
जहागिरीवर जाण्याविषयींच्या आशेचे जे पत्र गेलें होतें ते त्याला 'चिमा' असें 
विशेषनांव देऊन लिहिलें आहे, आणि, 'चिमा? हें नांव अभेरच्या राज्यांत जो 
गादीवर बसावयाचा त्या युवराजासच देण्याची चाळ आहे; तेव्हां, जयसिंगाच्या 
हेतविषयींचा कोणाला संशय येण्याचेंही कारण नव्हतेंच, सारांश, ह्याप्रमाणे, झय- 
पूरच्या राज्यांत कुटुंबकलहाला सुरुवात झाली. इेश्वरीसिंह (इसरीसिंग) जयपू- 
रच्या गादीवर बसल्यानंतर चार वर्षेपर्येत वरील कलहाचा उद्धव कांहीं एक दिसला 
नाहीं. परंतु चार व्षोनंतर, हणजे इ० स० १७४७ यासाठीं इसरीसिंग हा आपली 
फौज घेऊन पंजाबांत दुराणी लोकांनीं जी पहिली खारी केली तिच्या पारिपत्या- 
करितां गेला. आतां, या ठिकाणीं'त्या खारीचा पुढील इतिहास खुलाक्यानें देणें 
ह्मणजे बरेंच विसाराचें काम होणार आहे; व त्या इतिहासाचा संबंध अभेरच्यां 
इतिहासाशीं आहे, या करितां, प्रस्तुत हातीं घेतलेल्या उदेपूरच्या इतिहासाचे संबं- 
धानें जेवढा इतिहास पाहिजे आहे तेवढा आपण घेऊन पुढें चाळू, झणजे झालें, 
इसरीसिंग पंजाबांत गेल्यावर, मांगे माधवसिंगाच्या पक्षपाती मंडळीने कट करून, 
इसरीविंग जो एकदां जयपुरांतून बाहेर पडला आहे त्याला आतां पुनः झणून परत 
येऊं द्यावयाचें नाहीं, असा निश्चय ठरविला, या कटांत माधवसिंगाचा मामेभाऊ 
राणा जगत्खिंग हाही सामील होऊन, त्यांच्या फौजा इसरीतिंगाला जयपुरास येतांना 
आडविण्यासाठीं ह्मणून पुढें सरल्या, त्या फोजांची व इसरीसतिंगाची गांठ राजम- 





१. उभिरचा राज्ञा “सवाई बयतिंग” याणें आपल्या नांवाचें जयपूर शहर बांधून त्ीच अंभे« 
रची राजधानी केल्यापासून, पूढे “अंभेर* या जन्या नांवाचा होप झाळा; व या बागी “जयपूर? 
हें नांव चाल झालें, यापुढेंही अंभेरच्या राज्याचा उल्लेख नयपूर या नांवानेंच करण्यांत येईळ, 


( ३१६ ) 


हाळ येथें पडली, तेव्हां इसरीतिंगाला मराठ्यांचे साह्य मिळालें होते, त्या ळढाईत 
मांधवसिंगाचे पक्षपात्यांचा पराजय होऊन, राण्याचे लोक तर मार्गे हटून पळून,गेले, 
हें पाहून राण्याला फार राग येऊन, वाईटही वाटलें. त्याची फौज परत निघाली 
तेव्हां त्याणें आपली तरवार एका कलावंतिणीच्या हातीं देऊन तिला त्या फोजेमधून 
मोठ्या थाटाने चालविले; व सर्व परूजित लोकांचा अपमान करून त्यांना लाजवि- 
ण्याकरितां तो हणाला कीं, “या असल्या पडत्या काळांत पुरुषाने तरवार बाळगणेंद्दी 
लज्जेचें आहे, आतां तरवार हातांत वापरणें हें रांडांचेंच काम आहे !' मेवाडच्या 
राज्याला जी उतरती कळा लागली होती त्या काळाला अनुसरूनच राणा जञगत्सिंग 
याचे है उद्गार होते, यांत संशय नाहीं. तो ह्मणाला, 'सिसोदियांचें शो्य आणि 
पराक्रम नष्ट झाले.! व तें अगदीं खरे होतें 


इेश्वरीसिंहाचा जय झाल्यावर तो आपल्या साह्यकर्त्या मराठ्यांस घेऊन, तसाच, 
आपल्या प्रतिपक्षास साह्य करणारे जे कोटा आणि बुंदी येथील हाडावंशीय राजे 
त्यांजवर चाळून गेला. ह्या वेळीं मराठ्यांचा मुख्य सरदार आप्पाजी दविदा हा 
होता. त्या लढाईत कोटावाल्यांनीं मोज्या शोर्यानें आपलें रक्षण करण्याचा प्रयत्न 
केला, व त्या झटापटींत दिद्याचा एक हात गोळी लागून तुटला. शोबटीं, त्या 
दोन्ही संस्थानांची फार नुकसानी होऊन, त्यांना स्वारी करणारांशीं तह करून खं- 
डणी दिल्याशिवाय गत्यंतर दिसलें नाहीं. राण्यानें इसरीसिंग कच्छवाहाचेंच उदा- 
हरण पाहून, आपणही असेंच मराठ्यांचे साह्य घेऊन आपला कार्यभाग साधावा, 
असें मनांत आणिलें. त्याणें मल्हारराव होळकराला आपले मदतीस बोलावून त्याशी 
अशी कबुलात केली कीं, 'इसरीसिंगाला गादीवरून काहून टाकल्यास ६४,००,००० 
रुपये मी त्या कामगिरीबद्दल तुह्यास देईन.,' हा असा होळकराशीं राग्यानें ठराव 
केल्याचे इसरीतिंगाला समजल्यावर, त्याणे, पुढील अपमान सोसण्याचे भीतीनें, 
आत्मघात करण्याचा विचार केला, आणि, एका विषाचे प्याल्यानेंच त्याणें आपला 
अपमान चुकविला; ज्याच्यामुळे हे द्वैत माजलें होतें त्या माधवसिंगाला जयपूरचे 
राज्य मिळालें; होळकराचे कबूलीचे पैसे त्याच्या पदरांत पडले; राणा जगत्सिंग 
याचे दैतु व प्रयत्न सफल झाले, आणि मराठ्यांचा राजस्थानांत पक्क्या पायावर 
वजनश्ीर अंमळ बसला. ह्याप्रमाणे, आजपर्यंत रजपुतांनीं जो सन्मान, लौकिक 
आणि बडेजावी मिळविठी होती ती सर्व ल्याला जाऊन, त्यांची विलक्षण प्रकारची 
मानखंडना झाली, राजस्थानांतील सर्वे सरदार हतवीर्य आणि निस्तेज झाले, व 
ह्यापुढे त्यांच्या कोणत्याही सम[जांत वजनदारपणा, सभ्यता आणि सामिमानपुरस्सर 
न्यायानुवातीत्व हीं जणू काय नाहींशींच झालीं ! सर्वत्र लुटारूपणा, अपहारबुद्धि 


( ३१७ ) 


आणि हलकटपणा असाच दिवसेंदिवस एकंदर राजस्थानांत दिस ठागला, तो इ० 
स० १८१७ मध्यें इंग्रजसरकाराशीं राजस्थानांतील संस्थानिकांचा तह॒ होईपर्यंत त- 
साच चालला होता, त्यानंतर सर्वत्रच शांतता आणि निरुपद्रविता पसरली ! 

वि० सं० १८०८ झणजे इ० स० १७५२ या वर्षी राणा जगत्तिंग वारला, तो 
केवळ सुखोपभोगांच्याच नादीं असल्यासुळें त्याच्यामध्ये बजनदारी असावी तशी न- 
व्हती. त्याचप्रमाणें तो अतिशय उधळ्या असून, हत्तींच्या साठमारींसारखे चेनावि- 
लासांच्या खेळांतच बहुतकरून त्याचें लक्ष्य होतें. त्यावरून तो राज्यकारभारास आणि 
वर सांगितलेल्या मराठ्यांच्या वगेरे एकंदर धामधुमीच्या व अस्वस्थतेच्या वेळीं तर 
अगदींच अयोग्य होता. त्याला मराठ्यांना मार्गे हटवून आपला अंमल व आपलें 
वजन कायम राखण्यापेक्षां नानाप्रकारचे खेळ व तमारे जास प्रिय होते. यावरूनच 
त्याजकडून आपलें राज्य कसें चालत होतें आणि सिसोदिया वेश्याचें नांब कितपतसें 
राखले जात होतें हें समजते. त्याच्या राजकुळांत आजपर्यंत चालत आल्याप्रमाणे 
त्याणें कलाकोशल्याला चांगलें उत्तेजन दिले, आणि आपला राजवाडा जास विस्तृत 
करून, दुसरेही अनेक महाळ, जलमंदिरे आणि क्रीडास्थानें बांधिठीं, त्याणें पि- 
शोळा येथील आपलीं क्रीडाद्वीपें सुशोभित आणि देखणीं करण्याकडे एकंदर 
२५,००,००० रुपये खच केले, उदेपुराजवळील लहान लहान टेंकड्यांबरून जीं 
उद्यानमंदिरें बांधलेली चोहॉकडे दिसतात तीं सर्व राणा जगत्सिंग याणेंच बांधिली; 
आणि, आज उदेपुरामध्यें जे आळशीपणाचे व मिजासीचे सण, चावटपणाचे उत्सव, 
जत्रा, मेळे, आणि तमाशे वगेरे चाळू असलेले दिसतात, त्यांचा मूलोद्धवही राणा 
जगत्सिंग याचे कारकीदीपासूनच झाल. ह्याप्रमाणें, ह्या दुसऱ्या जगत्सिंगाची उदेपूर 
येथील कारकीर्द संपली, 


न “र. ९४४०५०५५५५ 0९५५५०0५7० “००५ 


भाग चौदावा. 


दुसरा प्रतापसिंग राणा. 
दुसरा प्रतापसिंग राणा.-<दुसरा राजसिंग राणा,---राणा उरती.-_-होळकराची मेवाडावर स्वारी 
व य़ा राज्यांत याचा हिस्ता,---राणा उरसी यास पदच्युत करण्यासाठीं बंड.---बंडखो- 
रांकडून एक ढोंगी राणा (तोतया) उभा राहतो,---कोव्याचा झालिमसिंग,-_<तोतया ऱि० 
द्याला मिळतो.---या दोघांच्या फौजांवर राण्याची स्वारी; परंतु तयांत राण्याचा पराभब,--- 
शिंद्याची मेवाडावर स्वारी व उदेपुराळा याचा वेढा,-रराण्याकडून अमरचंदास परधानल मि- 


१. एष्ठ ३११ यांतील टिपेत दिलेळें राणा न्गव्सिंग याणें « दिवाण विहारीदास यास ,पाठ- 
विठेढें पहिठें पत्र पद्दा, 





( ११८ ) 


ळते.-_याची सत्कुनरे.---तो श्रिंद्याशीं सठुखा करतो व शिंदा वेढा उठवून चालता होतो, 
मेवाडचा कांडी प्रांत गमावळा नातो,-- बंडवाल्यांचे पुढारी आपल्या राण्यास शरण येऊन पुनः 
राजनिष्ठ होतात.-__गोदवाड प्ांतावरचा अम्मळ जञातो.-__राण्याचा वध,--राणा इम्मीर द्दा 
गादीवर बसतो,--राब्यकारभार चाळविणारी साची आई आणि प्रधान अमरचेद यांचेमभ्यें 
कलह,-_अमरचंदाचें थोरपणाचें वर्चेन, झाचा मृत्यु आणि लाचे स्वभावगुण वगैरे,--मेवा- 
डच्या राड्याचा ऱ्हास, 
पूर्वभागांत सांगितल्याप्रमाणे, इ० स० १७५२ त राणा जगत्सिंग दुसरा हा 
मेल्यावर, त्यांचे मागून प्रतापसिंग हा मेवाडचा राणा झाला. हाही मेवाडच्या 
राजमालिकेत याच नांवाने दुसरा राणा झाल्यामुळें त्याला “दुसरा प्रतापर्सिंग राणा! 
असें हणण्याची वहिवाट आहे. या राण्याचा इतिहास ह्मणजे अवघा तीन वषाचा 
काय तो आहे. तेवढ्या मुदतींत मराठ्यांच्या तीन खाऱ्या मेवाडावर झाल्या, व 
त्या संबंधाचा मेवाडच्या राज्यावर खर्चेही फार पडला. ह्या तीन खाऱ्या झणजे 
तीन पुढारी मराठी सरदारांकडून झाल्या. ते तिघेही सरदार इतिहासप्रसिद्ध असे 
सटवाजी, जनकोजीराव छिंदे आणि राघोबादादा पेदावे हे होते. या खार्‍यां- 
पेक्षां दुसऱ्या प्रतापसिंग राण्यांचे कारकीर्दीत दुसऱ्या कांहीं महत्वाच्या गोष्टी झाल्या 
नाहींत. ह्या राण्याला अंभेरचा (जयपूरचा) राजा जयसिंग याची मुलगी दिली असून, 
तिच्या पोटीं जो पुत्र झाला होता तोच त्यांचे मागून उदेपूरच्या गादीवर बसला. 
दुसऱ्या प्रतापसिंग राण्यांचे मागून उदेपूरच्या गादीवर बसणाऱ्या राण्या'चें नांव 
£दुसरा राजसिंग? असें ठेविलें. या राजसिंगाचे पूर्वी त्याच नांवाचा जो राणा मे- 
वाडचे गादीवर बसला होता त्यांचे गुणखभावांवला थोडाच अंश याचे अंग्रांत होता. 
त्याणें एकंदर सात वर्ग काय तें राज्य केलें. तेवढ्या मुदतींत मराठ्यांनी पुनः तीन 
स्वाऱ्या मेवाडावर केल्या; व त्या तीनही स्वाऱ्यांचा खच उदेपूरच्या खजिन्यांतून 
भरावा लागला. त्या तीन साऱ्या ह्मणजे, वि> सं> १८१२ (इ० स० १७५६) 
मध्ये राजेबह्यादरांची; १८१३ (इ० स० १७५७) त मल्हारराव होळकर आणि 
विठ्ठल शिवदेव विंचूरकरांची; आणि १८१४ (इ० स० १७५८) मध्ये रा- 
णोजी भुर्टे यांची, शिवाय, वि० सं> १८१३ (इ० स० १७५७) मर्ध्ये सदा- 
शिवराव भाऊ, गोविंदराव आणि खानोजी जाधव या तिघांस मोठमोठ्या खं- 
डण्या द्याव्या लागल्या, वर राणा राजर्सिंग याचे ७ वर्षोच्या कारकीर्दीत तीन 
लढाया झटल्या खऱ्या; परंतु एकंदर साऱ्या करणारांना ज्या खंडण्या द्याव्या ला 
गल्या त्या निरनिराळ्या रीतीनें मेवाडच्या खजिन्यास सात ओघळी किंवा खड्डेच 
पडले ! शेवटीं शेवटीं तर राण्याला पेश्याविषयीं इतकी चिंता पडली कीं, त्याच्या. 
खजिन्यांत एक पैसाही शिलक नाहींसा झाला. त्याचें राठोड सरदाराच्या कन्येबरोबर 


( ३१९ ) 


लय़ व्हावयाचे होतें. परंतु जवळ मुळींच पैसा नसल्यामुळें तो मोठ्या पेंचांत पडल्या- 
सारख्य झाला झणून त्याणें, मराठ्यांकडून खंडणी वसूल करण्यास आलेल्या तिघां 
ब्राह्षण सरदारांची विनवणी करून, त्यांजकडून लमञासाठीं पैशाची मदत मागून घे- 
तली; तेव्हां त्याचें लम झालें! पहा, काय कालदशेचा फेरा आहे तो ! मेवाडच्या 
राण्याला आपलें लम करण्यास ब्राह्मणांची यभ्वना करून त्यांजकडून मदत घ्यावी 
लागली ! असो. हा राणा मेल्यावर उदेपूरच्या गादीचा वारसा वांकडा फिरून तो 
त्याचा चुलता राणा डरसी याजकडे गेला, 


राणा उरसी हा वि सं १८१८ ह्मणजे इ० स० १७६२ मध्यें उदेपूरच्या 
गादीवर बसला, राणा जगत्सिंग हा अगदीं नीच व हलकट असल्यामुळे, आणि 
त्याचेपुढें जे प्रतापसिंग व राजसिंग हे राणे झाले ते अननुभवी असल्यामुळें, ज्या- 
प्रमाणें मेवाडच्या राज्याला पतनकला येत चालली होती, त्याचप्रमाणें राणा उरसी 
हा मोठा हद्टी, दुराग्रही आणि मनखी असल्यामुळें मेवाडच्या राज्याला गतवैभ- 
बांतून वर काढण्याला त्याची कारकीर्द कोणत्याही रीतीने उ'पयुक्त अशी झाली नाहीं. 
ह्या वेळेपर्यंत मेवाडच्या राज्याला एक पाऊलभर जागा जास्त जोडल्याचं तर मु- 
ळींच दिसत नाहीं. उदेपूर्चा मुख्य कारभारी व दिवाण बिहारीदास पंचोली 
याचें फार बजन असून, त्याला सातारच्या हणजे मराठ्यांच्या सरदारांकडून फार 
मान मिळत असे; व त्यामुळें मराठ्यांचीही नेकी व प्रामाणिकपणा मेवाडच्या रा- 
ज्यांत समजलीं जात असत. परंतु, सातारच्या राज्यांत जेव्हां फळ्या व तट पडले 
आणि मराठे सरदारही आपले तह व०करार पाळण्याविपयीं कसूर करूं लागले, तेव्हां 
तर सर्वत्रच घोंटाळा आणि अनवस्था माजली. मराठ्यांमध्ये - निरनिराळ्या टोळ्या 
होऊन, त्या सर्व टोळ्यांवर निरनिराळे सरदार पुढारी झाले; आणि सवोनींच लटा- 
रूपणा आणि पुंडाबीं मांडलीं. ज्याचें त्याचें ठटालुटीकडे लक्ष व स्वतःच्या हिताचा 
काय तो हेतु. त्यांणीं राज्यकारस्थानाच्या संबंधानें एकमेकांशीं ऐक्य करावें; परंतु तें 
ऐक्य फार दिवस न टिकतां, ज्याणें त्याणें स्वहिताकडेच लक्ष द्यावे, यामुळें सर्व 
देशांत फारच असस्थता माजली. या संधींत मल्हारराव होळकराचा अम्मल 
फार वाढून व मेवाडचा बराच भाग त्यांचे ताब्यांत जाऊन, तो त्या भागाचा मा- 
ठढकच झाला, मेवाडच्या गादीबर दुसरा प्रताप राणा बसला तेव्हां त्याला पदच्युत 
करून त्याचा चुलता नाथजी याला उदेपूरची गादी देण्याच्या खटपटी चालल्या 
होत्या. या कुढुंबकल्हांत मल्हारराव होळकर हा मध्यस्थ होऊन त्या खटपटी जे- 
थल्या तेथेंच राहिल्या; व त्या मध्यस्थीबद्दल होळकरातळा मेवाडांतला बराच मुलूख 


मिळून, तो त्या मुळखाचा धनी झाला होता. 
रा० ६० ४१ 


( २२० ) 


राजकीय प्रकरणांत, परस्परांचा संबंध आणि त्यांचे एकमेकांवरील उपकार यांचा 
परस्परांस कांहीं उपयोग होईलच अशी कधींच कोणीं खात्री बाळगू नये. राजकीय 
प्रकरणांत परस्परांची आस्तस्वकीयता आणि परस्परांचा उपकारीपणा यांचें बंधन फा- 
रसें टिकत नाहीं, असा अनेक प्रसंगीं अनुभव आलेला आहे. तें बंधन यत्किचित्‌ 
कारणानें आणि इवल्याशा स्वाथावर नजर देऊन तटूकन्‌ तोडण्यास परस्पर राजांना 
कांहींच वाटत नाहीं. हटले असतां अंभेरचा माधवर्सिंग हा राण्याचा आत्त आणि 
त्याच्या सवीशीं अभिमानांतला व त्याचे आश्रयाखाली राज्यपदावर आलेला; आणि 
झणून, त्याणें आपल्या उपकारकत्यी व आपल्या आप्तांतल्या राण्यांचे उपकार फेड- 
ण्यासाठीं आपलें पुष्कळ नुकसान सोसून, त्याच्याने राण्याचे संबंधानें जेवढी कृतशता 
दाखववली तेवढी त्याणें दाखविली. तेव्हां, राण्यानेंही आपला अभिमान आणि आ- 
पलें आसल समजून, माधवर्सिंगाचे कल्याणाकडे दृष्टि देऊन असावयाचे; परंतु तसं 
त्याजकडून घडलें नाहीं, राण्यानें, माधवसिंगाकडे जो रामपुरा प्रांत होता तो म- 
ल्हाराव होळकरास दिला, हा प्रांत राण्यानें आपल्या मुखत्यारीनें देण्याचा त्यास 
कोणत्याही प्रकारें अधिकार नव्हता. रामपूरा प्रांत होळकराकडे गेल्यामुळें मेवाडचा 
एक मुख्य अवयवच दुखवला गेला, असें झटलें तरी कांहीं हरकत नाहीं. होळकरा- 
कडे रामपूरा प्रांत गेळा इतकेंच नव्हे; तर त्याजकडे हिंगळाजगड आणि बुदसू 
हेही प्रांत गेळे, बुदसूला पुढें 'मल्हारगड' असेंही ह्मणूं लागले. येणेंप्रमाणें अंता- 
ळगडापर्यैत होळकर येऊन पोंचला, शिवाय, बांजीरावांनीं मेवाडावर जी खंडणी 
बसविली होती त्या खंडणीमध्यें होळकराचा भाग होताच; व त्या खंडणीमध्यें सर्व 
मराठ्यांनी समजून खस्थ असावें असें पूर्वी ठरलें होतें. तरी, होळकरानें आणखी 
आणखी राण्याला पत्रे पाठवून आणि खारी करण्याचा धाक व भीति दाखवून 
जास्त जाख पेसे काढण्यास कमी केलें नाहीं, त्याणें चंबळानदीवरीळ आपल्याकडे 
असलेल्या मुलखाची बसूलबाकी घेण्याकरितां हणून खारी केली; आणि तो तसाच 
पुढें मेवाडावरही आला. मेवाडावर येण्यापूर्वी, वर लिहिल्याप्रमाणे त्याणें, राण्याळा 
धाकदडपीचीं कांहीं पैत्रे पाठविलीं होतीं. परंतु त्या पत्रांस राणा दाद न देतां खस्थ 
होता. तों त्याची खारी आलीच. तेव्हां नाइलाज होऊन राण्यानें ५१ लाख रुपयांची 
भरती त्याला करून देऊन, त्याच्या खारीचें मेवाडावर आलेलें संकट दूर केलें, ये- 
णेंप्रमाणें होळकर मुलूख धुऊन नेत होता. त्याच वेळीं होळकराचा अंमळ वर लिं- 
हिल्याप्रभाणें अंताळगडापर्येत येऊन पोंचला होता, 

१, होळकरानें हां जीं पत्ने पाठविली ती दिवाण पंचोली यास पाठविली व तीं पंचोलीच्या दरांत 
अजून आहेत. यांवरून या वेळची सवे स्थिति समजते, 

२, हद्दी वेळ झणज्ञे ३० स० १७६४ (वि० सै० १८१०), 


( ३१२१ ) 


इ० स० १७६४ ह्या वर्षी मेवाड प्रांतांत भयंकर दुष्काळ पडला, सर्वे जिन्नस 
सारख्याच दरानें विकू लागले, गव्हाचे पीठ आणि चिंच हीं सारख्याच दराची 
झालीं. रुपयाची एक शेर धारण झाली ! त्यानंतर चार वर्षेपर्येत आपसांतल्या ल- 
ढाया, दंगे वगेरे सारखे चाळूच होते. यामुळें मेवाड प्रांतांत अस्वास्थ्य आणि अ- 
शांति जणुं काय कायमचींच होऊन, त्या देशींतून, खाऱ्या करणार यांनीं लोकांना 
अगदीं धुऊन नेल्यामुळें, तो देश अगदीं निःसत्वब झाला. ह्या प्रांतांतलें तें अस्वास्थ्य 
आणि ती अशांति सन १८१७ सालीं जेव्हां ब्रिटिश सरकारच्या अमलाखालीं तो 
सर्व मुलूख आला तेव्हांपयत तशींच होतीं. तो प्रांत जेव्हां इंग्रज सरकारच्या 
ताब्यांत येऊन, तेथील राजे हग्रजसरकारचे मांडलिक झाले तेव्हां तिकडील 
लढाया, दंगे, वगेरे सर्व बंद होऊन, लोकांना आपल्या जीवितवित्ताची आशा बाहू 
लागली. 


हे आपसांतले तंटे, लढाया आणि दंगे दिवसेंदिवस वाढत जाण्याचीं कारणें 
अनेक होतीं असं ह्मणतात, कोणी असें ह्मणतात कीं, हे आपसांतील तंटे 
आणि दंगे वाढण्यास असं कारण झालें कीं, जेव्हां मराठ्यांसारखे परकीय लोक ये- 
ऊन स्वाऱ्या करूं लागले आणि आपल्यावर अंमल बसवूं लागले, तेव्हां, रजपुतस्था- 
नांतले लोक देशाभिमानानें वेडे होऊन ते त्या परकीयांचा अंमल उठविण्यासाठी 
असे दंगेधोपे करूं लागले, कोणी ह्मणतात कीं, राणा उरसी ह्या जो उदेपूरच्या 
गादीवर आला तो न्यायाप्रमाणें आला नाहीं. त्यानें आपला पुतण्या राणा रान- 
सिंग दुसरा यास पदच्युत करून आजण मेवाडची गादी बळकाविठी, तेव्हां हें 
लोकांस बरं वाटलें नाही. उदेपूरच्या गादीवर असा अन्यायी. राजा असणें लोकांना 
बरं वाटेनासें झाले. आतां, राजस्थानच्या इतिहासांत राणा उरसी याचे संबंधानें 
त्याच्या ह्या अन्यायबर्तनाबद्दळचे संशय घेतलेले पुष्कळ ठिकाणीं आढळतात; परंतु 
त्याबद्दलचा प्रत्यक्ष आरोप त्याजवर करण्यासारखा पुरावा कांहींच सांपडत नाहीं. 
कारण कोठेंही, त्यानें राणा राजसिंगास पदभ्रष्ट करण्यासाठीं अमुक अमुक घोर 
कामे केलीं अशा प्रकारचें एकही उदाहरण मेवाडच्या इतिहासांत मुळींच आढळत 
नाहीं. नुस्ते, उरसी राण्यानें आपल्या पुतण्याकडून अन्यायाने गादी मिळविली, 
येवढ्या संशयाचे शब्द मात्र ठिकठिकाणीं आढळतात. यापेक्षां त्याचे संबंधानें सं- 
हाय घेण्यास जास्त सबळ पुरावा मिळत नाहीं. तथापि, राणा उरसी ह्या मेवा- 
डच्या गादीवर आला हें रजपूत लोकांचें एके प्रकारें दुर्दैवच होय असें हणावे ला- 
गते, वस्तुत; झटले असतां राणा उरसी यांचेकडे उदेबुरची गादी येण्याचा क्कांहीं 
एक संबंध नव्हता, रीतीप्रमाणे पाहिळें असतां राणा उरसी हा जो उद्देपु- 


( १२२ ) 


रच्या गादीवर आला तो तेथील राजमालिकेमध्यें एके प्रकारचा आगंतुकच राणा 
मध्यें शिरल्यासारखा झाला, कारण, वंशक्रमाने बघितले तर त्याजकडे समक्रेयूरच्या 
गादीचा हक्क यावा इतक्या जवळचा तो राण्याचे वंशाला लागलेला नव्हता. राणा 
उरसी हा उदेपूरच्या दरबारांत सोळा सरदारांचे खालीं बसणारा आणि उदेपूरदर- 
बारांत असलेल्या सरदारांचे पटांत दुर्सऱ्या वर्गात येणारा असा असून, तो केवळ अज्ञान 
(बाबा) असल्यामुळें, त्याला मेवाडच्या दरबारांतून ३०,००० रुपयांची उक्ती नेम- 
णूक प्रतिवर्षी देत असत झणजे झालें. शिवाय, राणा उरसी याचा स्वभाव इ- 
तका वाईट असे कीं, त्याने, लहानपणापासूनच आपल्या संबंधानें आपल्या बरोब- 
रीच्या लोकांत इतकी अप्रीति उत्पन्न करून ठेविली होती कीं, पुढें तो जरी येवढ्या 
मोठ्या पदावर आला तरी त्याच्या दुष्टपणाचा त्या लोकांना मुळींच विसर पडला 
नाहीं. तसेंच, एखाद्याला असें अकस्मात्‌ वेभव प्राप्त झालें झणजे त्याचे संबंधानें 
लोकांमध्यें जी पूज्यबुद्धि उत्पन्न होऊन लोक त्याला मान देतात, तशा प्रकारचा मान 
आणि पूज्यभाव लोकांकडून राणा उरसीचे संबंधानें मुळींच दाखविण्यांत येत नसे, 
कारण, त्याचा लहानपणापासूनच एकंदर वर्तनक्रम सर्व लोकांना माहीत असल्यामुळें 
त्याचे बद्दलची यश्चयावत्‌ माहिती लोकांना कळून चुकली होती. आपलें वेभव 
आणि वजन मोठें आहे असें लोकांना भासविण्यास मुख्यत्वेंकरून, तें वेभव आणि 
बजन ज्यांजवर मिरवावयाचें त्यांना आपल्या लहानपणचा वर्तेनक्रम माहीत नसला 
पाहिजे; व आपण लहानपणीं काय काय खोड्या व अन्याय केले त्यांचा दुलौकिक 
लोकांमध्यें पसरलेला नसला पाहिजे, हणजे आपलें तें वजन आणि आपला तो अ 
धिकार सर्वे लोकांवर नीट रीतीनें बसतो, तशी गोष्ट राणा उरसी याची नव्हती. 
त्याचेविषयीं पहिल्यापासून लोकांमध्ये वाईट मत प्रसृत होऊन राहिलें होतें. कारण, 
त्याचें वर्तनच तसें खोडकरपणाचें आणि त्रात्यपपणाचें होते. तो गादीवर आल्याने- 
तर देखील त्याचेविषयींचा पूज्यभाव सर्व दरबारांतून नाहींसा होण्यास कारण त्याचें 
उद्धत बर्तनच झालें. दरबारांत आपल्या सरदारांशीं जितक्या सभ्यपणाचें ब अद- 
बीचें वर्तन ठेवावयास पाहिजे तितकें तो ठेवीनासा झाला; ह्यामुळें घरांतच वैर आणि 
शत्रुत्व माजल्यासारखें झालें, ज्याचें आपल्या स्वतःच्या दरबारांतच कोणाशी पटे- 
नासे झालें, त्याला बाहेरचे शत्रु कशाला पाहिजेत १ 


उदेपूरच्या दरबारांत साद्रीचा ठाकूर असे. ह्या ठाकुराचे पूर्वजांनी पूर्वी 
हृळदीष्रांटच्या लढाईमध्ये मोठीं शोयेवी्याची कामे केल्यामुळे, सिसोदिया 
राजकुटुंबानें त्या वंशांचे सतत उपकार स्मरण्यासारखें त्यांचेकडून तें महत्कृत्य घडलें 
होतें; त्या बंशांतल्या त्या साद्रीच्या ठाकुरास ह्या राण्यानें एके वेळीं विनाकारण 


( ३२३ ) 


कांहीं औपरोधिके भाषणाने दुखवून अतिशय संतापविलें. त्याचप्रमाणें, देवगडचा 
यशवंदुसिंग झणून एक सरदार राणा उरसीच्या दरबारांत होता, त्याच्या अंगवेक- 
ल्यावरूनच त्याला एके दिवशीं राणा उरसी हा कांहीं बोलल्यामुळे त्यालाही मोठा 
राग येऊन, त्यांचे मनांत राण्याचे संबंधानें पुरा द्वेष बाणळा, ह्या दोघां सरदारांनी 
कट करून राणा उरसी यास पदभ्रष्ट करण्याचे मसळत योजिली, त्यांणीं रन्षसिंग 
या नांवाचा एक तरुण मुलगा पुढें करून, हा माजी राण्याचा (दुसऱ्या राजर्सि- 
गाचा) गोयुंड्याच्या ठाकुराचे कन्येच्या पोटचा मृत्यूत्तरजात पुत्र आहे असें प्रसिद्ध 
केळे, आतां हा मुलगा खराच माजी राणा राजसिंग याचा मृत्यूत्तरजात पुत्र होता 
किंवा कोणी तोतया उभा केला होता, हें कांहीं खास रीतीनें सांगतां येत नाहीं, या- 
विषयीं बराच वाद आहे. तथापि हा मुलगा खरा वारसदार हणून उभा राहिल्या- 





० ०-० 


१. उदेप्रचें प्रसिद्ध दिवाणघराणें, हणक्षे जो बिहारीदास पंचोलीचा वंश, यांचेकडून मिळा- 
लेल्या महत्वाच्या कागदपत्रांतच, साद्रीच्या ठाकुराकडन, या वेळीं असलेला दिवाण यक्नवंतराव 
पंचोळी यास आलेलें पत्र मिळालें आहे. यावरून, राणा उरसी हा साद्रीच्या ठाकरास काय ओ 
परोषिक भाषण बोलला तें समज्ञेळ, तें पत्न आझी पुढें घेत आहों:---““दिवाण बहादूर यज्ञावंत- 
राव पंचोली यांस--राजक्रण रपुदेव (साद्रीचा ठाकूर) याजकडून प्रणाम, आपलें पत्र पावलें. 
प्राचीन काळापासून आपणां उभयतांचें तख्य असून, आपण आमचेवर सवे प्रकारचा विश्वास ठे- 
वीत आलां आहांत, कारण आझी राण्याचे घराण्याविषयीं पहिल्यापासून मोठे राजनिष्ट आहोत. 
मी आपलेपासून मुळींच कधीं कांहीं चोरून ठेवीत नाहीं हें आपल्यास माहित आहेच. हणून मी 
आपल्यास कळवितों कीं, फार दिवसांच्या चाकरीमुळे माझें मन कंटाळल्यासारखें झालें असून 
जीवाला थोडासा आराम आणि विसांबा देण्याचे हेतूनं, येया आषाढमासीं गयेस यात्रेला ज्ञाण्याचा 
माझा विचार आहे, माझा विचार मीं रागेसाहेबांस कळविला; परंतु यांजकडून औपरोधिक अर्से 
मला उत्तर मिळाठें की, “तुझी ह्वारकेसही ज्ञा!” मी अर राहिठों तर, अतजीच्या वेळेप्रमाणें 
माझ्या नेमणुकीचे गांव मळा परत मिळतीळ. माझे पृवेजञांनीं उदेपूरच्या गादीची नोकरी मोठ्या 
इमानेंइतबारें केळी असून, मीही माझे वयाच्या १४ व्या वर्षीपासून ह्या गादीची नौकरी विश्रा- 
सानें आणि प्रामाणिकपणाने करीत आलों आहें. हा आमचा सर्व विश्वास, प्रामाणिकपणा, आणि 
इमानइतबार स्मरून, जर कांहीं मजवर दरबाराकडून कृपा होणें असेळ तर हीच काय ती वेळ 
आहे,” वरील पत्रांत रघुदेव ठाकुराला राण्याचें बे औपरोधिक असे उत्तर वाटलें याचे कारण, 
गयेस ज्याप्रमाणें सव प्रकारचे व सर्व धंद्यांचे लोक जातात तसे द्वारकेस सव प्रकारचे ढोक न्षात 
नाहींत, द्वारकेला जाणारे यात्रिक झणन्षे निरुद्योगी पुरुष, स्त्रिया, अशक्त व धमेपरायण टोक, 
आणि वृद्ध व शोयेपराक्रमहीन मनुष्ये हींच जावयाची असतात; असा या वेळीं सवोचा मरह्द झा- 
ळेळा असे. ला आहाप्रमाणें पाहिठें असतां, राण्यानें, रघदेवाला “द्वारकेसही ज्ञा! हणन, अं सां- 
गितलटें, तें साला ज्लौयेपराक्रमद्दीनतादर्श्यीक असें लावन भाषण होते, असें कोणासही वाटण्याचा 
संभव होता. 





( ३२४ ) 


वर त्याचे पक्षाला पुष्कळ लोक मिळून, त्याची बाजू विशेष सबळ झाली, कारण द- 
रबारांतले सर्व सरदार राणा उरसी याला कंटाळून तो पदश्रष्ट व्हावा अशी इच्छा 
करूनच होते. उदेपूरच्या दरबारांत जे मुख्य १६ मंत्री किंवा सरदार होते त्यांपैकीं, 
पांच सरदारांश्िवाय बाकीचे सर्व सरदार ह्या कटांत मिलाफी झाले, हे पांच सरदार 
झणजे साढुंत्रा (चॉडावत), बिजोली, अमाइत, गनोरा, आणि बेदनूर येथील 
ठाकूर होते. साळुंग्याचा ठाकूर पहिल्यानें ह्या कटांत मिलाफी झाला होता; परंतु, 
पुढें त्याणें, हा खरा वारसदार नसून, तो तोतया राजपुत्र आहे असें समजून, त्याचा 
पक्ष सोडून दिला. त्याणें असें करण्याचें कारण तरी आपल्या पूर्वजांप्रमाणें राणेवं- 
शाशी असलेली आपली राजनिष्ठा दाखविण्यासाठीं हणून नव्हे; तर, ह्या एकंदर 
कटांत जे सरदार सामील झाले होते त्यांमध्यें भैंदर (सखुक्तावत), देवगड, सादरी, 
गोगुंडा, देळवाडा, बेदला, कोटारियो, आणि कान्होर येथील ठाकूर त्याचेपेक्षां 
विशेष वजनदार आणि वरिष्ठ होते. तेव्हां लांचेपुढें आपलें कांहीं तेज पडणार 
नाहीं हणून, त्यानें त्याचा पक्ष सोडून दिला. साळुंड्र्याच्या पक्षाचे विरुद्ध ज्या सर- 
दारांचा पक्ष झाला त्या एकंदर पक्षास 'सुक्तावतपक्ष' असें त्याणें नांव दिठें. आणि 
तो ज्या पक्षाचा होता त्या पक्षास 'चोंडावतपक्ष' असें नांव मिळालें. ह्या नवीन तो- 
तया राजपुत्राचा प्रधान डेप्रा कुळांतील वसंतपाळ नांवाचा सरदार झाला. ह्या ब- 
संतपाळाचे पूर्वज बाराव्या शतकांत दिलीहून समरसिंग याचे बरोबर राजस्यानांत 
आले होते. वसंतपाळा'्चे पूर्वजांनी, दिलीचा दोवंटचा हिंदु चक्रवर्ती राजा पृथ्वी- 
राज चव्हाण याचे कुटुंबांत मोटीं विश्वासाची आणि थोर अधिकाराची कामें केलीं 
होतीं; व तेव्हांपासून तो वंश राजकुटुंबामध्यें "असलेल्या थोर पदवीचीं कामें कर- 
ण्याविषयीं फार प्रसिद्धीस आला होता. आणि, आतां कित्येक शतकें जरी त्या वंशाला 
आणि त्याचे कर्तृत्वाला गुजरून गेलीं होतीं तरी, त्या वंशामध्यें, त्याच्या पूर्वाधिका- 
राचें दशक असें प्रधानपद जें मिळालें होतें तेंच अद्यापि त्याजकडे चाललें होतें. तो- 
तया रलसिंग-ज्याला उदेपूरच्या दरबारांत फितूरी असें हणत असत-त्याणें आपली 
राजधानी कुमळमेर येथें केली, तेथें त्याच्या रीतीप्रमाणे राज्यामिषेकसमारंभ होऊन, 
तेथून तो, राणा ह्या नात्याने, सनदापत्रे लिहू लागला. 


जेथे जेथें असे कांहीं फितूरीचे प्रकार होऊन राजाचे विरुद्ध कट होतात तेथें 
तेथें ही एक मोठी 'चूक होते कीं, ते फितुरी व राजद्रोही आपला देष आणि सूड 
उगविण्यासाठीं परक्याची मदत मागून घेतात आणि त्या मदतीनें ते परक्याचे मात्र 
गुलाम होतात. परंतु, त्यांचा,त्यांना, आपला नावडता कां होईना, तो राजा बिलकुल 
सहन होत नाहीं; हें चांगलें नव्हे, आपल्या द्वेषाचे आणि सत्तत्वाचे परिणाम आपल्या 


( ३२५ ) 


इतर देशबांधवांना चिरकाळ भोगावयास लावण्यासारखा अधमपणा कुसरा कोणताही 
नाही._असाच अधमपणा किंवा वेडेपणाची चूक ह्या तोतयाचे पक्षाकडून झाली, राण्याचे 
विरुद्ध कट करून केला; तर त्याप्रमाणें, मोठ्या करारीनें आगि मदुमकीनें राण्याचे 
पक्षाचा पराजय करून तरी गादी मिळावयाची असती; आणि ज्या लोकांस राणा 
उरसी हा नावडता झाला होता त्यांस सुखी «करावयाचें असतें. परंतु, तसें तोत- 
यापक्षाकडून झाठें नाहीं. ह्या कामांत त्या पक्षाकडून मोठा गाफिलपणा झाला. 
तोतयानें आपल्या साह्याला आणखी दयाला बोलावून, त्यानें जर राणा उरसी 
ह्यास पदच्युत करण्यांत आपल्याला मदत केली तर एक कोटी पंचवीस लक्ष 
(१,२५,००,०००) रुपये देण्याचा त्याशीं करार केला. 


ह्या सवे फितुरीचा आणि तोतयाचा प्रकार कोट्याचा ठाकुर झालिमर्सिंग ह्यास 
कळला. राजस्थानच्या आणि त्यांतही मेवाडच्या इतिहासांत झालिमर्यसिंग ह्या मोठा 
राजकारस्थानी' झणून प्रसिद्धीस आलेला पुरुष होता. झालिमसिंगाचे संबंधाचा 
इतिहास प्रस्तुत स्थळीं सांगणें झणजे अप्रासंगिक होईल; झणून तो आझ्ली तूर्त सांग- 
ण्याचे भरीस पडत नाहीं. कारण, त्याचा इतिहास हणजे अल्पविसतारानें होणारा 
नव्हे, त्याकडे आह्याला बरीच जागा द्यावी ठागेळ, त्याचा उदेपूरच्या राज्यक्रां- 
तीशीं कसकसा संबंध घडून येऊन त्याजकडून ह्या प्रसंगीं काय काय विशेष गोष्टी 
झाल्या त्या त्या फक्त प्रसंगानुसार येथें कळविल्या हणजे त्याचा इतिहास पूर्वापरसंबं- 
धानें पुढें नीट समजून येण्याचा संभव आहे; ह्मणून आह्मी तसें करतों. मार्ग अं- 
भेरचा राजा इधवरीसिंग यानें आप्पाज्री शिंदा यास बरोबर घेऊन कोट्यावर खारी 
केली होती; (प्रष्ठ ३१६ पहा.) कारण, माधवसिंगाला अंभेरेच्या गादीवर बसवि- 
ण्याच्या कटांत कोट्याचा ठाकुर झणजे झालिमसिंगाचा बाप हा होता. ब त्याक- 
रितां इश्वरीसिंगानें वर लिहिल्याप्रमाणे शिद्याला घेऊन कोट्यावर स्वारी केली होती. 
त्या वेळींच झालिमसिंगाचें शोर्य सवोचे दृष्टीस पडलें, ब त्या त्याच्या शोर्यावरूनच 
मराठ्यांचा व त्याचा खेहसंबंध जुळून, तो त्याचा खेहसंबंध मराठ्यांशी पुढें पन्नास 
वर्षैपर्येत होता. झालिम हा अंभेरच्या राजाचे ताब्यांतीलह सरदार होता, हें वर 
सांगितलेल्या संबंधावरून वाचकांस कळेलच, परंतु, पुढें कांहीं कारणावरून अंभे- 
रच्या राजाची त्याजवर अप्रीति होऊन, राजानें त्याला कोट्याहून हद्दपार केलें, 
तेव्हां तो उदेपुरास राण्याचेकडे आला, राणा उरसी यानें झालिमसिंगाचें बुद्धि- 
मस्व आणि हुशारी बघून त्याचें नांव आपल्या सरदारांचे पटांत घातलें. आणि त्यास 
“राजत्रहण? अशी पदवी देऊन चितोडगडच्या जमिठ्ठी वगैरे त्याच्या निर्वाहासाठीं 
दिल्या, येणेंप्रमाणें झालिमर्विंगाची उदेपुरच्या दरबारीं सोय जमली. नंतर त्याचे 


( ३२६ ) 


मसलतीनेंच राणा उरसीनें मराठ्यांचा सरदार रघु पागेवाला, आणि, दौला मिया 
झणून एक मुसलमान सरदार होता तो, अशा दोघांना त्यांचे सेन्यासहवर्तमाऱ़ आ- 
पले साह्यास बोलावून घेतलें; आणि, पूर्वांपासून पंचोलीवंश्याकडे जी उदेपूरची दिव- 
णगिरी होती ती त्या वंद्याकडून काढून, उगरजी मेथा हणून एक ग्रहस्थ होता 
त्याजकडे देऊन, त्याचे ताब्यांत दरबरचीं शिक्का मोर्तब वगेरे दिलीं. ह्या वेळीं, 
झणजे, वि० सं० १८२४ किंवा इ० स १७६८ ह्या वर्षी, महादजी शिंदा उ- 
ज्जनीस होता; त्यांचेकडे राण्याकडून आणि तोतयाकडून एकसमयावच्छेदेंकरून सा- 
ह्यासाठीं मागणें गेले. परंतु तोतयाची विनंति अगोदरच दिद्यानें स्वीकारली अ- 
सून, त्याला साह्याबद्दलचें त्याजकडून वचनही गेलें होते. व खुद्द तोतया ह्या त्याचे 
जवळच क्षिप्रा नदीचे तटाकीं त्याच्या गोटांत निभयस्थलीं जाऊन राहिला होता. 


राण्याचे सेन्यावर साळुंन्याचा ठाकुर हा मुख्य असून, शाहापुरा व बनेरा ये- 
थील राजे हे झालिमसिंग आणि मराठे यांचे फौजेसुद्धां, एकंदर कट करून, छिंदा 
आणि तोतया यांच्या जोडगोटावर सारी करून गेले. ब त्या खारीमध्ये त्यांना 
कांहीं वेळ जय मिळतोसा वाटला. कारण, त्या झटापटींत महादजी हिदा आणि 
तोतया हे दोघेही उज्जनी शहरांत पळून गेळे, ते शहरांत पळून गेल्यावर त्यांनीं 
कांहीं वेळ आपल्या फोजेची स्थिरस्थावर केली, तितक्‍या अबकाशदांत त्यांना दुसरी 
आणखी फौज येऊन मिळाल्यामुळें ते पुनः ताजेतवाने झाले, आणि पूर्वीची लढाई 
पुनः सुरू झाली. त्यामध्यें रजपुतांची फार नुकसानी झाली, पहिल्यानें जो त्यांचा 
जय होतोसा दिसला, तो पूर्ण जय मिळाला कसें त्यांस वाटून, ते बेफाम होऊन 
एकसारखे लटाळूट करावयास लागले, पण पुढें त्यांची अगदीं वाताहत झाली. 
साळुंब्रा, शाहापुरा, आणि बनेरा येथील ठाकुर त्या लढाईंत मारले गेले; व दोला 
मिया, नरवरचा माजी ठाकुर राजा मान आणि साद्रीचा ठाकुरपुत्र राजा क- 
ल्याण हे जखमी झाले, झालिमसिंग हा ज्या घोड्यावर बसला होता त्या घोड्यास 
गोळी लागून तो त्यांचे खालींच मरण पावला व खुद्द झालिम यास जखम लागून 
तो घायाळ होऊन रणभूमीवरच पडला. तेव्हां त्याला शत्रूच्या लोकांनीं केद क- 
रून नेलें, तरी, प्रसिद्ध अंबाजी नांवाच्या मराठे सरदाराचा बाप त्यंबकर!व यानें 
त्याचा फार चांगल्या रीतीनें समाचार घेऊन, त्याला उत्तम रीतीनें वागविले. पुढें 
पराजय पावलेले आणि वाताहत व धूळधाण झालेले राण्याचे लोक उदेपुरास परत 
गेले, पण, तोतया शिद्याचे जवळच त्याचा आश्रय करून उज्जनीस राहिला, तो 
तयाच्या पक्षाचे लोकांनीं दिंद्याला उत्तेजन देऊन, उदेपूरच्या गादीवर रक्षविंगाला 
(तोतयाला) बसत्तिण्याविषयीं फार आग्रह चालविला. परंतु छिंद्यानें ती गोष्ट बरेच 


( ३९७ ) 


दिवस मनांत आगिली नाहीं. पुढे, त्याचे जवळ पुष्कळ सेन्य जमल्यावर त्याने उदे. 
पुरावरू खारी करण्याची तयारी केली; आणि शेवटीं त्यानें त्या रजपूतनगरावर तोत- 
याचे पक्षाने चाळून जाऊन त्यास वेढा घातला, राण्याकडे जय मिळण्याची आशा 
मुळींच नव्हती; व त्याचा पक्षही सबल नव्हता, राण्याचे पक्षपाती हटले तर, उ- 
ज्जनीस जो साळुंन्याचा ठाकूर मारला गेला झणून वर झटले आहे त्याचा चुलता 
आणि त्याच्या मागून त्या संस्थानचा झालेला मालक जो भीमर्सिंग तो, आणि जय- 
मलाचा वंज बेदनूरचा मुख्य ठाकुर, हे दोघे काय ते राण्याचे पक्षानें त्या प्रसंगीं 
उदेपूरचे संरक्षक व राण्याचे पाठीराखे होते. 


अशा प्रसंगीं उदेपुराचें संरक्षण होणें दूरापस्तच होतें. परंतु, त्या वेळीं अम- 
स्चंद बर्वा झणून एक मोठा हुशार व्यापारी होता त्याचे शहाणपणाने उदेपूरचें नांव 
कांहीं तरी राखले गेलें, राणा उरसीच्या अगोदर जे उदेपुरास राणे झाले त्यांच्या 
कारकीदीत अमरचंदाकडे कांहीं महत्वाचे काम आणि अधिकार होता. परंतु, उ- 
रसीच्या कारकीदीत सर्वच मनस्वी आणि स्वेच्छ कारभार चालला तेव्हां त्यामध्यें 
अमरचेदही आपल्या अधिकाराबरून दूर झाला होता. त्यांत, अमरचंदाची तब्यत 
मोठी तलख असे. त्याला आपला अपमान सोसून एक क्षणभरही परवदातेमध्यें रा- 
हणें आवडत नसे. उरसी राण्याची तब्यत तर क्षणभंगुर होती; घटकेंत तो खुष ब 
दिलदार असणार तों दुसऱ्या घटकेस नाखुष आणि बेदिल होणार ! असा प्रकार 
असल्यामुळें, त्याचे ताब्यांत राहून आपला अधिकार व आपलें वजन ठेवणें अंमर- 
चेंदासारख्या स्वातंत्र्यप्रिय आणि तलसूकू तब्यतीच्या मनुष्यास साधणें कठिण होतें. तो 
इतका तापट स्वभावाचा असे कीं, प्रसंग पडला ह्मणजे राण्याला देखील बोळून 
त्याचें पाणी उतरण्यास कमी करणारा तो मनुष्य नव्हता, तेव्हां, अशा प्रकारचा म- 
नुष्य, यद्यपि राजनिष्ठ, कर्तेव्यतत्पर आणि हितेच्छु असला, तरी, उरसी राण्यासा- 
रख्या लहरी खभावाच्या राण्यास, आपल्या आश्रयाला ठेवणें कोठून आवडणार ! 
ह्याप्रमाणे, अमरचंद हा आपला अधिकार राण्याकडे परत देऊन आपल्या मूळच्या 
व्यापारधंद्यास लागला होता. उरसी राण्याच्या कारकीर्दीत उदेपुरास जी अव्यवस्था 
झाली ती बघून अमरचंदाचा जीव फार व्याकुळ होई. परंतु त्याचा नाइलाच होता. 
सर्व लोक उरसी राण्याला कंटाळले होते; देशांत दारिद्य वाढत चाललें होतें; आणि 
बहुतेक राज्य सरदार लोकांच्या खुधीप्रमाणें आणि इच्छेप्रमाणेंच निरनिराळ्या ठि- 
काणीं चालावयास लागलें होतें, त्यामुळें उदेपुरावर अनेक संकटें येण्याची प्रुतिक्षणी 
भीति असे. अमरचंद हा उदेपूर दरबारापासून दह वर्षेपर्यंत खर्तत्र होता.., ते- 


वढ्या मुदतींत, उरसी राण्यानें आपल्या राज्यांत किले, कोट, वगैरेंचे संरक्षणासाठी 
रा० ६० ४२ 


( १२९८ ) 


सिंधी जातीचे मुसलमान लोक नोकरीस ठेविले, आजपर्यंत राजस्थानांत-निदान 
मेवाडांत-मुसलमान मनुष्य चाकरीस न ठेवण्याचा अभिमान असे, तो अभिमान 
राणा उरसीनें सोडून त्यांस आपल्या शहरच्या बंदोबस्तातारखे महत्वाचे काम सांगि- 
तरले, याचा परिणाम नीट होणार नाहीं, असें भविष्य अमरचंदानें करून ठेविर्ळे होतें 
ब तेंच पुढें अनुभवास आलें. सिंधी लोक राण्यानें आपल्या तैनातीस ठेविल्यापासून, 
उदेपुरामध्यें आणि राण्याच्या एकंदर सैन्यांत असमाधानानें आपरे कायमचे बि- 
ऱ्हाड केलें; व त्यांचा खदेशाभिमान त्यांच्या मनांतल्यामनांतच राहून, त्याला बाहेर 
पडण्यास अवघि हणून मिळेनासा झाला, जे तोतयाला मिळाले नाहींत ते देखील 
आपआपल्या घरांत खस्थ आणि उदासीन बसून राहिल्यामुळे, उदेपूरचें जीवित्ब 
आणि संरक्षण यांचेविषयींच्या विश्वासाचे आणि भरंवद्याचें निमूलन झाल्यासारखेंच 
झाठें होतें. ह्यावेळी राणा उरसी यास अमरचंदाच्या हुशारीचा आणि शहाणपणा- 
चा अनुभव येण्यास एक आकस्मिक कारण झालें, तें असें!-- 


आजपर्यंत, उदेपुराला ह्मणण्यासारखें त्याचें संरक्षण होईल अशा प्रकारचा त्याचे 
भोंवतीं कोट किंवा खेदक नव्हता. राणा उरसीनें, उदेपूरच्या दक्षिणबाजूस एकलिं- 
गगड नांवाचा एक मजबूत किल्ला बांधून त्यावर दारूगोळा वगेरे लढाऊ सामान 
भरून ठेविलें असतां आपल्या नगरा'चें संरक्षण चांगल्या रोतीनें होईल असें मनांत 
आणून, त्याप्रमाणें किल्ला बांधण्यास सुरुवात केली.होती. परंकु, पुढें, त्यावर तोफा 
वगेरे चढविण्याचें काम फारच कठिण असल्यामुळें, एवढा सुळक्यावर उंच किल्ला 
बांधला तो व्यर्थ झालासें राण्यास वाटूं लाग्छे, एके दिवशीं राणा उरसी हा ह्या 
किल्ल्यावरील काम वसे काय चाललें आहे हें बघत फिरत असतां, तेथें अमरचंद- 
ही सहज इतरांसारखा ह्या नवीन किल्याचे काम पहाण्यास आला होता. अमरचंद 
हा फार सज्जन असून दरबारच्या फार उपयोगी मनुष्य आहे, असें राण्याला पूर्वी 
अनेक वेळां अनेकांनीं सांगितलें असून, त्याच्याही मनांत अमरचंदाशीं बोलावयाचे 
होतें. वर सांगितलेल्यावेळीं किल्ल्यावर राणा उरसी आणि अमरचंद यांची सहज 
नजरानजर झाली. तेव्हां राण्याने अमरचंदाकडे वळून झटले, 'हें सर्व काम पुरें 
होण्याला आणखी किती खचचे आणि वेळ लागेल बरें £'' अमरवचंदानें उत्तर दिलें, 
अन्नपाण्याचा पुरवठा आणि कांहीं दिवसांचा अवकाश एवढा मिळाला झणजे 
किल्याचे काम सहज पुरें होईल,' त्यावर पुढें राण्यानें त्यास कळविलें की, “तुझी 
ह्या सर्व कामावर देखरेख ठेवून एवढे काम पुरें करून ध्या. ह्या कामाचे संबंधानें 
तुमचा हुकूम सर्वच अप्रतिबद्ध चाळेळ,' ह्याप्रमाणें, राणा उरती यानें अमरचंद्रास 
एक महत्वाचें काम सांगितल्यावरून त्यालाही बरें वाटलें. त्यानें सर्व कामकरी लोक 


